नवभारत (२. ४०, ॥॥ 11 1332 


नवभारत 


या अंकात - 


_ अभिव्यक्तिवाद : ( एक्स्प्रेशनिझम ) 

श्री. रा. ग. जाधव 

व्यासप्रणीत कर्माचे समाजशास्त्र :५! 

श्री. दि. मा. खरकर ् १९ 
कर्मवीर दिदे यांच्या जीवनाचेममेववमे 

श्री. रा. ना. चव्हाण ४-1» 

सत्तावनचे स्वातंत्र्ययुद्ध आणि त्याचे निंदक :<: 

डॉ. नी. र. वर्‍हाडपांडे 

गैझेटिअसचा नवा अवतारं 

प्रा. रा. वि. ओतुरकर 

मराठी कथा $ एक वाटचाल 

श्री. उषा मा. देशमुख 

मढेकरपूबे आणि रविकिरण मंडळानंतरची कविता 

प्रा. नागनाथ कोत्तापल्ले 

पत्रव्यवहार -- वष सट 


अंक पहिला 
आक्टोबर १९७४ 


१ रु. १-२ 


अनुक्रमणिका 
ग््क मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राक्षपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


| अनुक्रमणिका | 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारत सि, 
विभागांवर असणार नाही. 


ककरळुंगघड) 2>* पन 
"“रढडटच्ा१ 
हि--->' ॥४<६०-८-£:1 
ग्य्तह्‌ च्ताा 


(0 
| अनुक्रमणिका | १ र स 


प्राज्षपाठशाळामंडळ वाई, यांचे मासिक 
ब्‌पे व 


अट्टाविसावे | र्त आक्टोबर 
अंक पहिला न्‌ णा] १९७2 


*( महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्क्रति मंडळ पुरस्कृत ) 
संपादइक-मंडळ 
प्रा. वि. म. वेडकर -प्रा. गोबधेन पारीख, प्रा. मे. पु. रेगे का. सेपादक 


अभिव्यक्तिवाद : (एक्स्प्रेशनिझम) श्री. रा. ग. जाधव १-६ 
व्यासप्रणीत कमाचे समाजशास्त्र :५: श्री. दि, मा. खेरकर  ७-२९ 


कर्मवीर शिंदे यांच्या जीवनाचे मर्म व वर्म श्री, रा. ना, चव्हाण ३०-५६ 
सत्तावनचे स्वातंत्र्ययुद्ध आणि त्याचे निदक डॉ. नी. र. वऱ्हाडपांडे ५७-६१ 


रॅझेटिअसचा नवा अवतार प्रा. रा. वरि. ओतुरकर ६२-७० 
मराठी कथा : एक बाटचाळ श्री. उपा मा. देशमुग्व ७१-८२ 
मर्ढेकरपूर्व आणि रविकिरण-- 


मंडळानंतरची कविता प्रा. नागनाथ कोत्तापळ्ले ८३-९६ 


ह) ची 
वाषिक रु, १२ अकास रु. १.२५ 
दे मासिह श्री. म. शां. साठे वांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, वाई 
गेथे छापून प्रा. वि. म. बेडकर यांनी प्राज्ञयाठशाळामंडळ वाई 
यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले 
पत्रव्यवहाराचा पत्ता : 
१ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, ' नवभारत * मासिक, 
प्राध्यापकांचे निवासस्थान कीर्ति कॉलेज, दादर-मुंबई २८ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नव भारत ? मासिक, 
९/० दी प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि० सातारा ) 


| अनुक्रमणिका | 
कळ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


श्री, रा, ग. जाधब 
4 ळर 
आमभव्याक्तवाद । ( एक्स्मेशनिझम ) 


कोणत्याही विषयाचा कलावंताला जो अंतःप्रत्यय येतो, त्याची प्रामाणिक- 
यणे केलेली सारमय अभिन्यक्‍वती. आधुनिक पश्चिमी कलाक्षेत्रातील अभि- 
व्यक्तिवादाची या प्रकारे स्यूल व्याल्या करता येईल. एकाच कलाविषयाचा 
अंत-प्रत्यय भिन्न भिन्च कलावंतांना भिन्न भिन्न प्रकारे येऊ इकतो. तो अंत:प्रत्यय 
कलाविषयाच्या इंद्रियगोचर वास्तविक स्वरूपाहून वेगळा असू शकतो. हे 
वेगळेपण व्यक्त करण्याकरिता वास्तविक विदयाचे चित्रण वा आविष्कार 
वास्तबिकापासून हूर नेलेला असतो. अज्ञा आविष्कारात विषयाचे मूळ स्वरूप 
अंद्वत: असते, किवा बदललेले असते, वा त्यात भर पडलेली असते, किंवा तो 
आविष्कार पुष्कळदा विपरीतही असतो. हा भेद वा हूरत्व बा अधिक भर वा 
बेपरित्य किंवा वेलक्षण्य कलावंताच्या अंत:प्रत्ययाला सूतिमंत करते. कलाः- 
विषयाच्या वास्तविक स्वरूपाला तो पुर्णतः बाजूला सारत नाहो. वास्तविक 
विषयाचा उत्कड भावनात्मक प्रत्यय कलारसिकाला येऊन तो कलाविष्कार 
त्यास पटतो. अक्षा प्रकारची असिव्यवितवादी आविष्करणे चित्रकलेप्रमाणेच 
मूतिकला, वास्तुकला, संगीत व ललित साहित्य यांतही आढळून येतात. 

अभिव्यदितवाद हा दूळूप्रत्ययवावा (इंग्रेशनिज्ञम) नंतरचा एक महत्त्वाचा 
कलासंप्रदाय होय, त्याचा उदय विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात झाला. 
एक्स्प्रेशनिझम ही संज्ञा प्रम इयूल्ये एव्हूं या फ्रेंच चित्रकाराने १९०१ मध्ये 


वापरली. अभिव्यक्तिवादी कलाविशेषांची परबंपरपरा ज्याप्रमाणे ग्थ्यनेव्हाल्ट ' 
द बस 


( पु. १४७०-१५२८ ) ब एल ग्रेको ( १५४१-१६१४) यांच्या काहो 
चित्राकृतींतील खूपविकृतीत दिसते, त्याप्रसाणे दृक्‌पत्ययवादाच्या कक्षेबाहेर 
जाणाऱ्या सेझान ( १८३९-१५०६ ), आदीलां रदाँ ( १८४०-१९१६), 
गोगें ( १८४८-१९०३ ), व्हि्लेंट व्हान गॉख ( १८५३-१८९० ), होडलर 
( १८५३-१९१८ ), झलॉर ( १८६०-१९४९ ), एडव्हाट मुंक ( १८६३- 
१९४४) व तूटूजझ लोत्रेक ( १८६४-१९०१ ) यांच्या काही चित्रकला- 
विझेषांतही आढळते. या पुर्वपरंपरेचे स्वरूप ज्याप्रमाणे एकजिनसी नाही, 
त्याचप्रमाणे व कदाचित त्यामुळेच, अभिव्यक्तिवादाचे स्वरूपही एकञिनसो 
नाही, प्राधान्याने आत्मनिष्ठ असलेल्या अभिव्यक्तिवादात कलावंत स्वत:च्या 
सावना, बस्तुसंबद्ध जाणिवा, व्यक्तिगत प्रतीक्रे, बस्तुनिदर्वांक प्रतिमा इत्यादींचा 


( प्रमुख संपादक, मराठो विशवको्ञ, यांच्या सोजन्याने व संभतीने. ) 
न. भा. १ 


उत ४ऊ क 
लतथदध 
| ज्ञ | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


५८ 
हात श को « 
'नवभारत 
२ ७५ त:>१५ 
*€“7(अमृतमहोत्सवी, >-२७ 
भट ऐक 

यण 

कक वि 

“क 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


र 


रे नवभ]रत 


आविष्कार करतो. प्राधान्याने वस्तुनिप्ठ असलेल्या अभिव्यक्तिवादात आत्म- 
प्रत्ययाक्षी प्रामाणिक राहून वस्तूचे जाणवलेले सारव्यंजक स्वरूपच अभिव्यवत 
करण्याचे धोरण असते. चित्रातील रेखादी घटकांपेक्षा पृष्ठघठटकालाच ( प्लेन ) 
महत्त्व देऊन, रंग द आकार ( फॉर्म ) यांचे केवलस्वरूपी किंवा अप्रतिख्प 
( जॅंब्स्ट्रॅंट ) संयोजन करणारा व वरतूच्या भोमितिक सारस्वरूपाला व्यक्त 
करू पाहणारा अप्रतिरूप अभिव्यवितवाद हा तिसरा प्रकारहो उल्लेखनीय होय. 
अभिव्यक्तिवादाच्या उपर्युवत वैदिष्ट्यांपेकी काहोंची परिणती पुढे घनवादात 
( क्यूबिझम ) व अतिवास्तववादात ( सुर्रिअॅलिझम ) झाली. या सवं वादांवर 
फराइडच्या मनोविडलेषणाचा परिणास झालेला आहे. 

जमंनो हे अभिव्यक्तिवादाचे सर्वांत प्रभावी असे केंद्र होते. तेथील 
ड्रेशडेनचा ' डि ब्रुक' ( १९०३ ) व म्यूनिकचा ' डेर ब्लो रायटर! (१९११) 
असे अभिव्यक्तिवादी चित्रकारांचे दोन संघ प्रसिद्ध आहेत. पहिल्या संघात 
एमील नोल्डे (१८६७-१९५६), किलंनर (१८८०-१९३८ ) , मॅक्स पेखस्टाइन 
(१८८१-१९५५), हेकेल (१८८३२- ) व दिमट-रोटलुफ ( १८८४- ) हे 
प्रमुख चित्रकार होते. दुसऱ्या संघात याउलोन्स्की ( १८६४-१९४१ ), 
कंड्यीन्स्कई ( १८६६-१९४४), पॉल क्ले ( १८७९-१९४० ), फरांट्स साक 
(१८८०-१९१६ ) व कंगाल ( १८८९- ) हे कलावंत प्रमुख होते. 

अभिव्यक्तिवादाची तात्त्विक चर्चा जर्मन संघातील कलावंतांनी अधिक 
प्रमाणात केली. व्यक्तिगत कलावंक्षिष्ट्यांची विविधता आणि खू्पभंजन व 
रूपविकृती या बाबतींत क्रांतिकारकता हे जमन अभिव्यक्तिवादाचे विशेष होत. 
जमन कलावंतांनी अभिव्यक्तिवादाला दृकप्रत्ययवादाचा प्रतियोगी ठरविलें 
आणि प्रचलित आकारांची व संयोजनांची बंधने टाळून केलेला कलावंताच्या 
आत्म्याचा आविष्कार स्हणजे अभिव्यक्तिवाद असे मानले. परेंच कलावंतांनी 
भाकारविषयक प्रश्‍नांना महत्त्व दिले. 

समाजवादी राष्ट्रांतील सर्व ललित कलांच्या ऐक्यावर भर देणारा पण 
अभिव्यवितवादी कलावंतांनी बालिन येथे स्थापन केलेला * नोव्हेंबर ग्रप? 
(१९१८ ) हा संघ उल्लेखनीय आहे. मॅवस पेखस्टाइन व सोझर कक्‍्लाइन हे 
या संघाचे प्रवतंक होते 

अभिव्यक्तिवादी चित्रकळेत, चित्रकाराची आंतरिक ऊर्मी व्होणत्याही 
प्रचलित संकेतांनी नियंत्रित केली जात नाही. रंग, रचना, आकृतिबंध यांच्या 
उॅपयोजनेत स्वयंसिद्धता आढळते. चित्रकाराचा विमुक्त आत्मप्रत्यय, चित्रा- 
तोल रंगीत पृष्ठभागाचे साकल्यात्मक स्वरूप व चित्राचा भावनात्मक परिभाम 


| अनुक्रमणिका | स्थ न् र नळ 
डे मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ह... 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अभिव्यक्तिबाद र 


वाढविणारे रंग व विक्षिप्त आकार हे अन्या चित्रकलेचे विशेष होत. शहरातील 
गर्दीचे देखावे व इमारती, भादिम मानव, शोषित मानव, पादचारी, विदषक, 
नट व पक्लू यांसारखेही विषय अभिव्यव्तिवादी चित्रकारांनी हाताळले. कोरीव 
काष्ठमू्तोप्रमाणे केलेले मानवी चित्रण ( किखंनरचे ' फाइव्ह विमेन ऑन द 
स्ट्रोट' हे चित्र, १९१३ ), धाभिक विषयांची अस्वस्थ करणारी ख्पविकृती 
( एमील नोल्डेच्या । मारिया इजिप्तिका ! या त्रिपुटचित्राची डावी बांजू, 
१९१२ ) आणि नाजुक पण विक्षिप्त व स्वेर रचना ( पॉल कलेचे “ द ट्विर्टारिग 
मक्लोन, ' १९२२) हेही अभिव्यक्तिवादी चित्रकलेचे विज्षेष आहेत. परान्समधील 
मातीस ( १८५९-१९५४ ), रबो ( १८७१-१९५८ ), व्हुलामॅक ( १८७६- 
१९५८ ), दरे (१८८०-१९५४ ), पिकासो ( १८८१-१९७३ ), ग्रोमेअर 
( १८९२-), सूटीन ( १८९४-१९४३ ), ग्रूवर ( १९१२-१९४८ ) व ब्यूफे 
( १९२८-) हे: जमंनीतील बेकमान (१८८४-१९५०), डिक्स ( १८९ १-) 
व ग्रोल ( १८९३२-१९५९ ); अनेरिकेतोल मॅक्स वेबर ( १८८१-१९६१) व 
पास्के ( १८८५-१९२३० ) आणि बेल्जममधोल गुस्ताव्ह द स्मेट ( १८७७- 
१९४३ ), फिरट्स बर्ग ( १८८३-१९३९ ), मासेरेल ( १८८९- ) इत्यादी 
अभिव्य़क्तिवादी चित्रकार प्रसिद्ध आहेत. व्हिएन्ना येथील ऑस्कर कोकोइका 
(१८८६-) हा विख्यात चित्रकार याच संप्रदायातील होय. भारतातील शेलोज 
मुखर्जी ( १९०७-१९६० ), राम कुमार ( १९२४- ) सतीक्ञ गुजराल 
( १९२५- ), सोहन सामंत ( १९२६- ) या चित्रकारांवर काहो काळ 
अभिव्यवितवादाची छाया पडलो होती. 

अभिव्यक्तिवादी मूतिकलेत ज्ञारोर देहरचना अमान्य असून, वास्तु- 
सदृश& किवा वनस्पतिसदृदा आळृतिबंधांच्या ( पॅडन्स ) आधारे मानवी 
देहाचे शिल्पांकन करण्यात येते. अवयवांच्या अभिव्यक्‍तीत देहिक शक्तीचा 
प्रत्यय येतो. देहाळृतोच्या साकल्यात्मक स्वरूपावर अभिव्यक्तिवादो 
मृतिकलेचा भर, आहे. अवकाशाच्या घटकाला या संप्रदायात एक नवे ब 
वेशिष्ट्यपुणे स्वरूप प्राप्त झाले. अवकाशघटक शिल्पाकृतीच्या समस 
पोताचाच एक अविभाज्य घटक बनतो. घनता व पोकळ अवकाज्ञ परस्परपुरक 
अंगे बनतात. - या दृष्टोने सातीसची * लासेर्पातीन' ( १९०९) व जमन 
शिल्पकार लेमनक ( १८८१-१९१९ ) याची * द फॉलन? ( १९१५-१६ ) 


या शिल्पाकृती उल्लेखनीय आहेत. वस्तुच्या गुळगुळीत पृष्ठभागावर प्रकाश- 


गा 
परिवतंनामुळे अवकाश्याचे जे प्रवाह उमटतात, त्यांचे सुंदर दर्शन ब्रांकूशच्या 


(१८७६-१९५७) *सायस्त्रा' (१९१२) या ब्राज्नच्या शिल्पाकुतीत 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


धू नबभारत 


घडते. झाडकीनची ( १८९०-१९६७ ) ' व्हान गॉख ड्रॉइंग ' हो शिल्पाकृती 
अभिव्यक्तिवादी मानली जाते. मायॉल ( १८६१-१९४४ ) हा परेंच व एस्स्ट 
बारलाक ( १८७०-१९३८ ) हा जर्मन अभिव्यक्तिवादी शिल्पकार होय. 
वास्तुक्लेतील अभिव्यवितवाद परिणासकारक नसला, तरी एरिक्त 
मेंडेलसन ( १८८७-१९५३) था जर्मन वास्तुविश्ारदाने पाट्सडेस येथे 
बांधलेली ' आइन्स्टाइन ऑब्झव्हेंटरो' ( १९२० ) अभिव्यक्तिवादी विक्षेषांची 
निदर्शक मानली जाते. पौटर बेरेन्स ( १८६९-१९४० ) व रूडॉल्फ स्टायनर 
(१८६१-१९२५ ) यांनाही पुष्कळदा या संप्रदायातील वास्तुकार मानतात. 
दृश्यकलांतील अभिव्यव्तिवादाच्या प्रभावाने विसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या 
ददकात, विशेषतः ऑस्ट्रियन व जर्मत संगीतात, नभिव्यवितवादी वळण प्रकट 
झाले. त्यातून स्वच्छंदतावादी संगीतरचनेतोल व्यक्तिगत भावनाविष्काराची 
अंतिम व पुंकांतिक अवस्था सूचित होते. विसुवत ताल, ऐकांतिक उच्च स्वरा- 
त्मकता, सुसंवादी संगीतरचनेतोल ( मेलडी ) ज्ञीछ परिवर्तने व स्वरविकृती, 
वाद्यसंगीतातील भडक विरोध व त्यातून निष्पन्न होणारा स्वरमेलातीऊ (हाभंनो) 
ब्रिसंवाद आणि विस्कळित पदरचना हो अभनिव्यव्तिवादी संगीताची वेशिष्ट्ये 
होत. आनंल्ड शन्‌बेकं ( १८७४-१९५१) व त्याचे अन्‌यायी आंदोलन व्हेबन 
(१८८३-१९४५ ), आल्बान बेखं ( १८८५-१९३५ ) आणि अन्स्ट केनेक 
(१९००- ) हे या संप्रदायातील संगीतकार होत. हिडेमिट ( १८९५-१०६२ ) 
याचीही आरंभोची ( १९२०-२५ ) संगौतरचना अभिव्यक्तिवादी होती. 
अभिव्यक्तिवादाच्या प्रभावाने आरेख्यक ( ग्रॅफिक ) कलेत आणि 
मुद्णतंत्रामध्ये नवे प्रयोग करण्यात आले. 
अभिव्यक्तिवादी प्रवृत्ती जरी आधुनिक काळातो 
असलो, तरी ती एक झाडइवत प्रवृत्ती आहे. आदिमानवायासून आजच्या 
कलावंतापर्यंत सर्वांनाच तिचा प्रभाव कमीअधिक अंशांनी जाणवलेला आहे. 
कलावंतांच्या अशा जाणिवेला अर्थात सामाजिक जीवनाचा संदर्भही असतो. 
असा संदर्भ १९२५ नंतर क्षोण झाल्याने त्या सुमारास अभिव्यक्तिवादाचा 
प्रभाबही क्षीण झाला. । 


1७6 नवकलेत प्रभावी 


भारतीय परंपरेतील पुराणोक्त गणेश, 
गरुड, चठुभुंख ब्रह्मा, षडानन स्कंद, 
व वर्णने अभिब्यक्तिवादाच्या आधारे 
सर्वातून संबंधित कलावंतांनी आपा 


अष्टभुजादेवी, तुंबरू, नर्रासह, 
दशानन रावण यांसारख्यांच्या मूर्तो, चित्रे 
अधिक सुस्पष्टपणे कळू शकतात. त्या 
पल्या धार्मिक अंत:प्रत्ययानुसार कला- 


| अनुक्रमणिका | वित 
5 मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


“असभसिव्यक्तिवाद ५ 


विषयाची सारव्यंजक अभिव्यवती रूपास, आणली आहे, असे म्हणता येईल. 
रस्किनसारख्या पाइचात्य कलासमीक्षकांना हा दृष्टिकोन न उमगल्याने 
उपयुक्त कलाविष्करणे त्यांस बेढब व हिडीस वाटली असावीत. 


पहिचिसी ललित साहित्याच्या क्षेत्रातही, जीवनविषयक अनुभवांच्या दृश्य 
व बुद्धिगम्य स्बरूपाखाली जी सारदर्शक पण अनपेक्षित चमत्कृतिपूर्ण अज्ली 
भावनात्मक सत्ये च अवस्था प्रतीत होतात, त्यांची आवेगपुर्ण, उत्कट व यथार्थ 
अभिव्यक्ती करणारा अभिव्यवितवादी संप्रदाय उदयास आला. साहित्याच्या 
बाबतीत ' एक्सप्रेशनिस्मस ? अझ्ली जमन संज्ञा त्याच श्लौषंकाच्या पुस्तकात 
( १९१४ ) हेर्मान बार ( १८६३-१९३४) या ऑस्ट्रियन लेखकाने प्रथम 
वापरली. विसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकातच वाडमयीन अभिव्यक्तिवादास 
स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त झाले, अन्य ललित कलांप्रसाणेच साहित्याच्या बाबतीतही 
जमंनी हेच या वादाचे केंद्र होते. 


साहित्यातील अभिव्यक्तिवाद म्हणजे निसर्गवाद, स्वच्छंदतावाद व दृक्‌प्रत्यय- 
वाद यांविरुद्ध केलेलो केवळ एक बंडखोरी नसुन, त्यामागे तत्कालोन 
संस्कृतिविषयक सवंकष असंतोषही होता. त्या असंतोषाचे स्वरूप स्वच्छ व 
सर्वांगांनी विशद होण्यास, बेर्गसांचे ( १८५९-१९४१ ) तत्त्वज्ञान, परॉइडचे 
( १८५६-१९२३९ ) सनोविइलेषण, हुसलंचा ( १८५९-१९३८ ) अंतः- 
प्रज्ञावादी रूपविवेचनवाद, स्ट्रिडबर्गची ( १८४९-१९१२) “द स्पुक सोनाटा ' 
(१९०७ ) यासारखी नाटके आणि डॉस्टोव्हस्कीच्या ( १८२१-१८८१ ) 
कादंबऱ्या यांचे साहाय्य झाले. अश्या प्रकारच्या सांस्कृतिक संदर्भामुळेंच अभि- 
व्यक्‍्तिवाद्यांत क्रियाशील वृद्धिवादी, सामाजिक व राजकीय सुधारणावादी आणि 
ईरवर-मानव-संबंधाचा ज्ोध घेणारे तत्त्वचितक असे तीन वर्ग निर्माण झाले. 


नाट्यलेखन व रंगभूमीचे तंत्र या बाबतींत अभिव्यक्तिवाद विशेष 
परिणामकारक ठरला, ट्ट्रिडबर्गच्या नाटकांप्रमाणेच, व्हेदेकिट ( १८६४-- 
१९१८ ) याची * द अवेक्‌निंग ऑफ सिप्रग' (१८९१, इंग्रजी भाषांतर ) 
यासारखी नाटके अभिव्यक्तिवादी 'नाटकांचे अग्रदूत होत. स्वप्नसदृद अक्ली 
आहायाची विकृती व विचित्रता, अवचितपणे घडणाऱ्या, अवास्तव वाटणाऱ्या 
व विविध स्तरांतून सतत बदलत जाणाऱ्या कृती व भावनोद्रेकांचे प्रसंग, 
अस्पष्ट वाटणाऱ्या व्यवितरेखा, तुटक, त्रोटक ब पुष्कळदा दुर्बोध व ग्‌ढ 
वाटणारी संवादयोजना, चमत्कृतिपुर्ण नाट्यक्ल्प्त्या आणि या सर्वांतून साधलेला 
चमत्कारिक परिणाम हे अभिव्यक्तिवादी नाटकाचे विशेष होत. जभंन 


| अनुक्रमणिका | 
ज् मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषाठशाळामंडळ, वाई 


नि नव भारत 


नाट्यसाहित्यात झॉर्झ (१८९२-१९१६) याचे । 130]७'* (१९१२, इं. 
भा. ' द बेगर  ), हाज्ञेनक्लेव्हरचे (१८९०-१९४० ) 12 खणा? 
( १९१४, इं. भा. “दसन? ), उनख्चे (१८८५-१९७० ) ' ऑफिसस 
(इं. भा. १९१३) ब कायझरचे ( १८७८-१९४५) * 1) पाणल 
१ (/8]18' (१९१४, इं. भा. बर्गर ऑफ कॅले ) हो अभिव्यक्तिवादी 
नाटके प्रसिद्ध आहेत. जमन नाटककार ब्रेकट (१८९८-१९५६ ) , आयरिका 
नाटककार ओकेसी ( १८८०-१९६४ ), अमेरिकन नाटककार यूजीन 
ओनील ( १८८८-१९५३ ) व एल्मर राइस ( १८९२-१९६७) यांच्या 
नाटकांतही अभिव्यवितवादी प्रवृत्ती व नाट्यविक्षेष आढळून येतात, 


जमंन काव्यक्षेत्रात परांट्स व्हेफेल ( १८९०-१९४५ ) हा श्रेष्ठ अभि- 
व्यक्तिबादी कबी असून, * (8ता ठा घड तह्या वत्षपराह्ा? (१९०८- 
१५४५ ) ह्या संग्रहात त्याची कविता प्रसिद्ध झालो आहे. त्याने नाटके व 
कादंबऱ्याही लिहिल्या आहेत. ऑस्ट्रयिन कवो ट्राकल व सायलीशियन कवी 
हाइम़ यांचे अभिव्यक्तिवादी काव्य नेराइ्यसूचक आहे, तर स्टॅडलर व लोट्स 
यांची कविता क्रांतीचा आज्ञावाद प्रकट करणारी आहे. परांट्स काफ्‌का 
( १८८३-१९२४ ) व विकल ( १८८५-१९४० ) हे जमन कादंबरोच्या 
क्षेत्रातील महत्त्वाचे अभिव्यक्तिवादी लेखक होत. ' 1)61 1100088 ' (१९२५, 
इं. भा. द ट्रायल ), ' 1)85 80॥]085/ (१९२६, इं. भा. द कॅसल ) व 
* १॥॥हा1]८७ ( १९२७ ) या काफुकाच्या कादंबऱ्या प्रसिद्ध आहेत. एट्‌हिसट 
(१८९०-१९६६ ) याच्या लघुकथांत अभिव्यक्तिवादी प्रवत्ती व्यक्‍त झालो 
आहे. भं 

साहित्यातील अभिव्यक्तिवादाचा जोम १९२५ नंतर क्षीण झाला, त्याचा 
प्रश्नाव अल्पसा व अल्पकालीन असला, तरी त्यातून जी जौवनविषयक दष्टी 
आधुनिक लेखककवींना लाभलो, ती कालोचित होतो. अनभवांच्या रूपविकृतीत 
प्रतीत होणाऱ्या सत्यांच्या अभिव्यक्तीदर या संप्रदायाचा भर होता. जीवनाचा 
अनर्थकारक पण अर्थपुर्ण आहथ विचित्र वाटणाऱ्या अभिव्यक्‍्तीतन प्रत्ययक्षम 
करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न अभिव्यक्तिवाद करतो. या दृष्टीने या वादाची 


उपयुवतता ब महुत्त्व टिकाऊ आहेत. विसाव्या ज्रतकातील सगळेच विदवसाहित्य 
कसीअधिक स्वरूपात व प्रकटपणे वा प्रच्छ च 


नपणे या वादाने प्रभावित झाले 
ग भावित झाले 


| अनुक्रमणिका | वर व र | नळ 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. दि. सा. खेरकर 


व्यासप्रणीत कर्माचे समाजदास्त्रः ५ 


ज्या समाजात प्रत्येक मनुष्य यंत्रातील पुजाप्रमाणे वागेल असा स्थिति- 
शील समाज व्यासास निर्माण करावयाचा होता. त्यांना त्याच्या काळो 
अस्तित्वात असलेला सन्यासमार्ग पसंत नव्हता. म्हणून त्यानी कमंयोगाची 
शिकवण दिली, त्यांची निष्काम कर्माची कल्पना त्या काळच्या विचारास त्यांनी 
दिलेली एक देणगी होय. पण हो कल्पना समाजास स्थितिज्ञील ठेवण्यास उपयुक्‍त 
ठरेल अज्लीच एक यांत्रिक कल्पना होती. बुद्धीचा विकास करण्याचे कार्य 
तिच्यामुळे साधण्यासारखे नव्हते. व्यासांना समाज-परिस्थितीचा भेद घेणारी 
सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त झाली होती. त्यांच्या समाजाविषयीच्या ज्ञानास त्यांनी 
त्या काळच्या आध्यात्मिक कल्पनांची जोड देऊन कर्माचे तत्वज्ञान निर्माण केले. 
पण ह्या आध्यात्मिक कल्पनातील खरा आशय पुर्णपणे त्यांच्या लक्षात आला 
नाहो. परिणामतः त्यांची कृती अनेक विसंवादी कल्पनांनी पुर्ण अज्ञा विचारांची 
एक गोधडी बनली. आपल्या तत्वज्ञानात त्यांनी सांख्य व त्याच्या त्रिगुणा- 
तीताच्या कल्पनेचा आधार घेतला असला तरी त्यांना समूहाच्या नोतितत्वाशी 
सांख्याच्या कल्पनांचा मेळ बसवता आला नाहो. यामुळे त्यांच्या तत्त्वज्ञानात 
त्यांना न टाळता येण्यासारखा विसंवाद निर्माण झाला. 


व्यासांच्या भारतग्रंथाच्या निभितीमुळे जनतेत त्यांच्या देनंदिन जीवनात 
उपयुक्‍त ठरेल असा आधार ग्रंथ मिळाला. गोतेने जनतेस प्रत्यक्ष कर्मयोगाचे 
तत्वज्ञान उपलब्ध करून दिले, याच्या पुढील काळात जीवनाच्या तत्वज्ञानाचा 
विचार करणारास उपनिषदे व ब्रह्मसूत्रे यांच्याबरोबरच गीतेवरहो आपले 
भ्षाष्य लिहून आपले या विषयावरील विचार व्यक्‍त करणे अपरिहार्य ब आध्या- 
त्मिक विचाराच्या परिपक्वतेचे गमक मानले जाऊ लागले. गीतेचे महत्व 
उत्तरोत्तर वाढू लागले. व्यासांचे ग्रंथ केवळ विह्ृद्जनानी अभ्यासावयाचे ग्रंथ 
राहिले नाहीत तर प्रत्येक सामान्य व्यवतीनेही अभ्यासावयाचे ग्रंथ झाले व 
त्यासुळे भारताच्या संस्कृतीस एक विशिष्ट प्रकारचे वळण लागले. ती एक 
साचेबद्ध संस्कृति बनली. या घटनेचे इष्टानिष्ट परिणाम कोणते झाले या मुद्याची 


| अनुक्रमणिका | स्दशव् | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


2 
त्त र बह 

राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे "यु 

संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


र्ट नवभारत 


चर्चा आपण आतापर्यंत केलो आहे. या पुढील काळात भारतीय संस्कृती एर्वो- 
च्याच साचेबद्ध स्थितोत राहू द्यावी किंवा सध्याच्या गतिमान जगात तिच्यातील 
जीवनप्रतिरोधक परंपराची जळमटे बाजूला सारून तिला जीवनाजी सुसंगत 
अक्ला स्वरुपात जनतेसमोर आणावे हा भारतीयांनी सोडविण्याचा महत्वाचा 
भ्ईन आहे. हा प्रश्‍न ससाधानकारक रीतीने सोडविण्यावरच भारताची 
सांस्कृतिक प्रगती अवलंबून आहे. 

एवढे मात्र खरे की भारतातील ब 


हुजनसमाजास आता चातुवंण्यंपद्धतीचा 
चीट आला आहे. भारताने चातुर्चरण्यंप 


डतोचा त्याग करून स्वातंत्र्य, समता ब 
विइवबंधुत्व या त्रयीवर आधारलेली लोकशाही राज्यघटना स्वीकारली आहे. हो 
राज्यघटना खरोखरच स्वातंत्र्य, समता व विश्वबंधुत्व याकडे वाटचाल करणारी 
आहे किवा नाहो. भारतात लोकशाहीचा विकास होण्यासाठी कोणत्या गुणांची 
आवद्यकता आहे व ते गुण भारतीय जनतेत कधी व कल्ला प्रकारे आणता येतील 
हे महत्वाचे मुहे आहेत. या मूलभूत प्रढनांचा आपल्याकडे पुरतेपणी विचार केला 
गेला नाही हे सत्य आहे. पण त्याचबरोबर पाडचात्यांच्या संपर्कामुळे लोकांच्या 
आक्ञाआकांक्षा आता पुर्वीपेक्षा बाढल्या आहेत. त्यांना स्वातंत्र्य हवे आहे 
हेही तेवढेच खरे आहे. अज्ञा स्थितीत जनतेच्या ओशा-आकांक्षांशी अनुरूप 
पण माणसास उत्तरोत्तर जीवनाच्या अंतरंगाचे द्वन घडविण्यास साहाय्य 
करणारा समाज निर्माण करणे प्राप्त आहे. 
काही लोक पुर्वी भारतात लोकझ्याही 
पद्धतीने आपल्या विभागाचा राज्यकारभार चा. 
काहीजण चातुवं्ण्याची योजना प्रत्येकास आपल्या नियत कततंब्याचा समज 
देणारी असल्यामुळे तीच एक आध्यात्मिक लोकज्याही आहे असे समजतात. 
सध्याची लोकशाही माणसाचे वेयक्तिक गुणावगुण लक्षात न घेता समानता 
निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते व कर्तव्याऐवजी हक्कावर भर देते म्हणून ती 
त्याज्य आहे असे अनेकांस वाटते. पूर्वीची पद्धती जीवनाच्या उच्च मल्याचा 
चेध घेऊन त्याचा परिपोष करणारी, व्यक्तीत आढळून येणाऱ्या उच्चनीच 
गुणाप्रमाण त्याला समाजात प्रतिष्ठेचे स्थान प्राप्त करून देणारी असल्यामळे 
हो पद्धती सामान्याच्या विकाराधिष्ठित सूल्याच्या प्रभावापासन मक्त राहिली 
ब तिने उच्च प्रकारची संस्कृती निर्माण केली, असेही काहो क. 
आहे. म्हणून सध्याच्या प्रमाणे बहुमताच 
देण्याऐवजी तो विचारवंतांच्या मार्गद्षनाने चालला तर लोकांचा अध:पात 
थांबू शकेल असे त्यांना वाटते. 


होती व तिच्यामध्ये लोक चर्चा 
लबीत असत असे म्हणतात. तर 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ह... 
राज्य संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


4 
व्यासप्रणीत कर्माचे समाजशास्त्र ९ 


घा प्रश्‍नाचा विचार करताला व्यक्तिविकास म्हणजे काय व तो कज्ञावर 
अवलंबून असतो, यांचा विचार केला पाहिजे. व्यक्तीमध्ये प्रम, सहानुभूती, 
स्वाबलंबन इ. गुणाचा विकास ज्ञाला म्हणजे व्यक्तिविकास होतो किवा केवळ 
पेसा, प्रतिष्ठा प्राप्त जझ्ञाली म्हणजे व्यक्‍ति-विकास होतो ? एखादी व्यवस्था 
बाह्मंत: लोकांवर लादली गेली असता व्यवतीचा विकास होईल किंवा समाज- 
व्यवस्था माणसाच्या अंतस्थ बदलत्या गरजांप्रमाणे त्याशी सुसंगत अश्ली असली 
म्हणजे व्यक्तीचा विकास होईल ? 


व्यवती समाजावर अवलंबून असते हे तर उघडच आहे. पण व्यक्तीचा 
विकास काही अपरिवतंनीय स्थिर संबंधावर अवलंबून असेल तर मग चातुर्वर्ण्यं- 
संस्थेसारखी एखादी रचनापद्धती समाजास उपयुक्त होऊ शकेल. भाजपर्यंतच्या 
अनुश्षवावरून आपणास असे आढळून येते को स्वातंत्र्याची आकांक्षा ही जीवनाची 
मूलभूत गरज आहे. आतापर्यंत केवळ श्रद्धेने स्वातंत्र्य प्राप्त होऊ शकते 
असे कितीहो सांगितले असले तरी श्रद्धेने स्वातंत्र्य प्राप्त होत नाही असा 
आजवरचा अनुभव आहे. म्हणून जीवनाचा व्यापक अनुभव आपणास जसजसा 
येत जाईल तशतत्ली आपली श्रद्धा जास्त डोळस बनेल. आतापर्यंतच्या 
अनुभवावरून श्रद्धा अनुभव व बुद्धी यावर आधारलेली असली पाहिजे तरच 
व्यक्तिविकास शक्य होईल, असे आपण मस्हुणू शकतो, भाणसाचा आंतरिक 
विकास होणे हे व्यक्तिविकासाचे महत्वाचे अंग आहे. हा आंतरिक विकास होत 
असताना त्या विकासास अनुरूप अशी समाजाची रचना मनुष्य करू लागला 
तरच व्यक्‍ती ब समाज यात सध्या आढळून येणारा संघर्ष नष्ट करणे शक्‍क 
होईल व प्रत्येकाच्या विकासास योग्य संधी प्राप्त होऊ शकेल. लोकशाही 
विचारसरणी साणसाच्या स्वातंत्र्यावर भर देते. माणसाला आपले प्रश्‍न 
स्वतःच सोडवता येतात व त्याहारे बदलत्या परिल्यितीतही तो परिस्थितीबर 
मात करू दाकतो असा दृढ विश्‍वास लोकशाही विचारसरणीचा गाभा आहे. 
ज्या समाजात व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वावर श्रद्धा नाहो, व्यक्ती आपले प्रश्‍न 
स्वतःच सोडवू शकते या तत्वावर श्रद्धा नाही; अश्या समाजाने बाह्मंत: लोक- 
झाहो स्वीकारली असली तरी तिचा पाया भक्‍कम नसल्यामुळे ती केव्हाही 
कोलमडून पडू शकते. 

प्राचीन काळचा समाज पोथीनिष्ट होता. मनुष्य स्वत:च्या प्रयत्नाने 
स्वतःत व बाह्मपरिस्थितीत बदल घडवून आणू शकतो हे लोकशञाहीस आवश्यक 
असलेल्या प्रमेयाचा त्यांनी पुरेसा अभ्यास केला नव्हत. त्यांना लोकशाही मान्य 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


१० नव भारत 
नव्हती म्हणून व्यासास समाजरचना स्थिरपद करणे आवड्यक वाटले ठे सर्व 
समजण्यासारखे आहे. व्यक्‍तीला स्वातंत्र्य दिले तर समाज स्थितिज्ील राहात 
नाही असे आढळून येते. ह्या समाजाच्या गरजा वेळोवेळी समजून घेऊन 
समाजाचे प्रइन सर्वांच्या हिताच्या दृष्टीने सोडविण्यास लागणारी सामाजिकता 
लोकझ्ाहीस आवडयक असते. हो सामाजिकता त्या काळच्या लोकात नव्हती 
च तो लोकात आणण्याचा प्रयत्नही त्यादुर्वो कोणी केला नव्हता. आपण ईव- 
राच्या हातचे खेळणे आहो असे समजून शक्‍य तो निःस्वार्थी हेतूने काम करावे; 
ईइवराची भक्ती करावी व शास्त्रोवत कमे यथाविधी त्याच्या फळाची इच्छा 
न धरता पार पाडावी, अश्ली शिकवण त्यावेळी दिली गेलो. हो शिकवण 
समाजात एक विशिष्ट व्यवस्था निर्माण करण्यास सहाय्यक होऊ शकते; पण 
अक्षी समाजव्यवस्था व्यक्तीला स्वावलंबी बनवत नाहो. ती आंतरिक समा- 
धानासाठो सतत इतरांवर अवलंबून रहावयाचे शिकविते. समाजात प्रत्येक 
व्यक्‍ती अद्या रीतीने परावलंबी बनून यंत्रवत कार्य करू लागली तर त्याद्वारे 
निर्माण होणार्‍या समाजास खऱया अर्थाने लोकझ्ाहो समाज असे नाव देता येणार 
नाही. ह्या समाजात कोणत्याही प्रश्‍नाचा सर्वांगीण विचार करून निर्णय 
घेण्याचे स्वातंत्र्य असणार नाहो. ह्या समाजरचनेत प्रत्येकजण सत्यनिष्ठ न 


बनता पोथीनिष्ठ बनेल. अशा समाजात समाजिक प्रश्‍नांचे स्वरूप समजून घेऊन 
स्वतंत्र प्रज्ञेने निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असणार नाहो. 


खऱ्या लोकझाहोची सुरवात स्वातंत्र्यामुळे होते. 
माणसाच्या व्यक्‍्तिमत्त्वाचो जपणूक केली पाहिजे व त्याला 
कारण स्वातंत्र्य लोकशाहीचा प्राण आहे. या स्वातंत्र्या 
विकास होतो. या स्वातंत्र्यापासूुन सर्वाना अधिक स्वातंत्र्य 
असा लोकल्ञाहीचा पुरस्क््ता म्हणतो. कारण व्यक्‍्तिरि 
वातावरणात होतो ब त्याह्वारे आंतरिक सुख मिळते असा 
घेतलेला असतो. ज्याने अज्ञा प्रकारचा ननुभव घे 
स्वातंत्र्याची अभिलाषा बाळगतो. इतरांवर प्रेम करतो. याच्या उलट ज्याला 
अशा प्रकारचा कोणताही अनुभव नाहो असा मनुष्य लोकज्ञाहीवर पुण श्रद्धा 
ठेवू शकत नाही. अनेकदा असा मनृष्य आपल्या इच्छ 
नाहोत हे पाहून निर्माण झालेल्या असमाधानातून निस 
ससाजप्रगाली पसंत करतो. आपल्या भोतिक 
करून घेणे एवढेच उद्दिष्ट त्याच्यासमोर असेल. 


लोकशाहीत प्रत्येक 
स्वातंत्र्य दिले पाहिजे 
तून व्यक्तिमत्त्वाचा 
उपलब्ध होऊ शकते 
वकास स्वातंत्र्याच्या 
त्याने प्रत्यक्ष अनुभव 
तलेला आहे असा मनुष्य 


छा लोकश्ाहीत पुर्ण होत 
टून जाण्यासाठी कोणतोही 
गरजाची जास्तोत जास्त पुर्तो 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


व्यासप्रणीत कर्माचे समाजशास्त्र १९ 


कधीकधी वाह्यमतः लादलेली उच्च तत्त्वे केवळ स्वीकारली म्हणजे 
स्वातंत्र्य प्राप्त होते असेही म्हणण्यात येते. पण ह्या म्हणण्यास कोणताहो 
अनुभवाचा आधार नाही. ह्या तत्त्वापासून स्वातंत्र्य प्राप्त व्हावयाचे असेल तर 
हो तत्वे आपलो कोणतीही वंधने नष्ट करतात व स्वातंत्र्य कसे प्रदान करतात, 
याचा प्रत्यक्ष अनुभव यावयास हवा. हो तत्त्वे केवळ श्रज्ेवर स्वीकारलेली 
असतील तर त्यांच्यामुळे मानवी जीवनात चिरंजीव एकात्मता ( 11 [(8ष्टा'9- 
७०॥)-निर्माण होणार नाहो. गौतेतील धर्मतत्त्वे याप्रमाणे चिरंजीव एकात्मता 
निर्माण करू शकत नाहोत या गोष्टीची कबूली प्रत्यक्ष गतेतच दिलेली आहे. 
धर्माची मधून मधून ग्लानी होते असे श्रीकृष्णाने गौतेत म्हटले आहे. श्रद्धेवर 
आधारलेला धर्म उत्कृष्ट आहे असे कितीही वाटत असले तरी त्या धर्माची 
र्लानी झाल्याशिवाय राहात नाही. मग त्या धर्माची प्रतिस्थापना होणे आव- 
इयक होते. याच्या उलट धरमंतत्वे माणसाच्या आंतरिक गरजा समजून घेण्यास 
साहाय्य करणारी असतील. योग्य अनुभवाने व ज्ञानाने माणसाची उत्क्रांती 
होत असताना त्याला आपल्या एकात्मता निर्माण करणार्‍या आंतरिक गरजांचे 
जसजसे दंन घडत जाईल; तसतसा त्याचा व्यवहार त्याच्या आंतरिक्ह गरजां- 
प्रमाणे बदलणारा असेल व हाच त्याचा स्वधर्म बनेल. त्याचा स्वधर्स त्याच्या 
आंतरिक गरजास सुसंगत असेल असा मनुष्य सूजनज्षील राहून प्रत्येकवेळो 
विवेकाने वागू लागेल. 

वाइचात्य देशात जेथे लोकज्ञाही रुजली आहे. तेथील बहुसंख्य लोकांनी 
व्यक्तिमत्त्वाचा विकास स्वातंत्र्याच्या वातावरणात होतो याचा प्रत्यक्ष अनुभव 
घेतलेला आहे. पण भारतातील लोकास हा अनुभव जवळ जवळ नाहोच. 
आपल्याकडील बहुतेक लोक आपल्या सवं इच्छांची पूर्ती होणे, विशेषतः पैसा; 
सत्ता, प्रतिष्ठा यांचो प्राप्ती करणे, म्हणजेच स्वातंत्र्य मिळविणे असा स्वातंत्र्य या 
डाब्दाचा अर्थ करतात. ह्या गोष्टी प्राप्त होण्यासाठी ते काही शिस्त पाळण्याची 
व त्याग करण्याची तयारो दाखवतील पण आपण जो जो त्याग करतो त्या 
प्रत्येकाबद्दल आपल्याला त्याचा सममूल्य लाभ मिळाला पाहिजे अशी त्यांची 
जावना असते. त्यांचे सुख केवळ बाह्य गोष्टोबर अवलंबून असते. ते दुसर्‍यास 
स्वातंत्र्य बहाल करावयास तयार नसतात उलट ते स्वतःसाठी दुसऱ्यावर नियंत्रण 
करण्याचे व त्याद्वारे विविध लाभ प्राप्त करण्याचे त्वातंत्र्य प्राप्त करू इच्छितात. 
ते ज्या प्रकारच्या स्वातंत्र्याची कल्पना करतात ते आपल्याला हते पण 
दुसऱ्यास नको असे त्यांना वाटते. म्हणजे स्वातंत्र्याच्या स्थितीत आपल्या 
व्यक्तिमत्त्वाचा बिकास साधण्याऐवजी ते आपल्या इच्छांचीच वाढ करू इच्छि- 


| अनुक्रमणिका | ्दविकी 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१२ नवभारत 


तात पण इच्छाविकास म्हणजे व्यक्तिविकास नव्हे. खऱ्या व्यक्तिविकासासाठी 
व्यक्तीचे लुख आंतरिक असते याची अंशतः तरी जाणीव होऊन व्यक्तीच्या 
समाजापासूनच्या अपेक्षा कमी व्हावयास हव्यात. हो स्थिती प्राप्त झाल्याशिवाय 
व्यवती दुसऱ्यावर निरपेक्ष प्रेस करू शकणार नाही व तिचा व्यवितविकात झाला 
असेहो आपणास म्हणता येणार नाहो. 


लोकशाहोत हो स्थिती प्राप्त होण्यासाठी समाजास निरनिराळ्या 
अवस्थातून जावे लागते. आपल्या प्रत्येक इच्छेची पुर्ती व्हाबी अश्नी अपेक्षा 
करणे हो समाजाच्या प्राथमिक अवस्थेचे द्योतक आहे. समाज नेहमीच या 
अवस्थेत राहिला तर त्या समाजात लोकशाही टिकू शकणार नाही. जेव्हा 


आहेत. अनेक लोकज्ञाही राष्ट्रात लोक आपल्या राहूणीचा दर्जा वाढविण्याच्या 
प्रयत्नात आहेत. तेथे सर्व प्रकारच्या चढाओढीस उधाण झाले नाहे या चढा- 
ओढोतून मजूर मालक, गरीब श्रीमंत असे भेद वाढत आहेत. लोक आपल्या 
इच्छांची अमर्याद वाढ करीत आहेत. प्रत्येकजण त्यां 


सहानुभूतीचा विकास 
माची वाढ झाली तरच 
किवा आपला राहाणीचा 


काही लोकांच्या मते धर्मबंधनानी नियंत्रित सनष्य कितोही 
धर्मप्रामाण्य स्वीकारू ञकतो, पण हे मत बरो व हे प्रमाणात 
प्राथमिक अवस्थेतच हो गोष्ट सत्य असू शकेल. 5 
विज्षेष प्रमाणात झाला नाही, व अन्न, वस्त्र व 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


भ्र ही 
न“ अमृतमहोत्सवी, 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाड 


व्यासंप्रणीत कर्माचे समाजक्ञास्त्र १३ 


मूलभूत गरजा आहेत असे ज्या समाजातील लोकास वाटते तो समाज आपल्या 
अन्नवस्त्रादि गरजा भागविण्यासाठी व समाजात शिस्त राहावी, जीवनसंबंधीची 
भीती नष्ट व्हावी म्हणून लोईस्कर वाटेल तेव्हा धर्मनिबंधास मान्यता देतो व 
दुसऱ्यांचे दडपण स्वीकारतो, हे आपण नेहमीच पाहातो पण ज्या समाजात 
माणसांच्या व्यक्तित्वाचा विकास झाला आहे त्या समाजातील लोक केवळ 
इुसऱ्याच्या विचाराने रूढ कतंव्यकमे करण्यापेक्षा आपल्या जीवनाच्या नव्या वाटा 
शोधू लागतील. अन्नवस्त्रादि गरजांप्रमाणे समाजाचा एक तृजनज्लील घटक या 
नात्याने आपल्या इच्छांचे व प्रेमाचे प्रगटीकरण साधणे होसुद्धा माणसाची 
आंतरिक गरज आहे. ज्यांनी त्याचा अनुभव घेतला आहे ते लोक वाटेल तितक्या 
प्रमाणात धर्माचे प्रामाण्य स्वीकारणार नाहोत हे निश्‍चित. 


लोकांना कतंग्याची जाणीव होणे हो लोकशाहोच्या निकोप विकासासाठी 
आवश्यक बाब आहे. पण हो कततव्याची जाणीव जनतेत क्या रोतोने निर्माण 
केली जाते हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. जेथे मनुष्य भोतिग्रस्त प्राणी आहे त्याला 
सुरक्षिततेची गरज आहे हे लक्षात घेऊन त्याने अमुक असुक कतंव्य करावे 
असे सुचविले असेल ब आपणास कोणतातरी लाभ व्हावा म्हणन व्यक्‍ती 
ते कतंब्य पार पाडत असेल तर ह्यात कतंव्याची जाणीव असे नाव देणे 
पुर्णपणे बरोबर होणार नाहो. याच्या उलट व्यक्तीमध्ये कतंब्याची जाणीव 
भीतीमुळे किंवा सुरक्षिततेच्या जाणिवेमुळे नव्हे तर भाणसावरील प्रेमामुळे 
निर्मांण झालो असेल तर व्यवतीला कतंव्य करण्याची उपजतच आवड निर्माण 
होईल. ते कर्तव्य करणे तिच्या आत्माविष्कारांचा भाग असेल. मग कतेव्य व 
हक्‍क यात भेद असणार नाहो. असे कर्तव्य तो कसेबसे पार न पाडता 
डोळसपणे पार पाडील. मनुष्य भोतोने किवा बाह्य प्रभावामुळे जे कतंव्य करतो 
तेव्हा फक्त कतंब्य करतो त्यापेक्षा काहो अधिक करीत नाहो. त्या कततव्यात 
जरडपणा ( टात” ) असतो, «वचिकता नसते त्यात प्रेम नसते. व्यक्‍ती 
एखादे श्रेष्ठ कतंव्य बाह्यतः स्वीकारते तेव्हा बदलत्या परिस्थितीत जीवनाचे 
बदलते संदर्भ लक्षात घेऊन ते कतंव्य करीत नाही. अश्या स्थितीत कतंव्य 
करण्याची एक बुद्धिहोन संवय बनते. अज्ञा सवयीमुळे व्यक्तीचा विकासही 
होत नाहो व समाजाचे कल्याणही होऊ शकत नाही. याच्या उलट क्तंव्याचा 
उगम लोकांवरोल प्रेमातून होत असेल तर मग मनुष्य निरनिराळ्या 
परिस्थितीत काय केले पाहिजे याचा स्वत:च विचार करील व तो जबाबदारीने 
वागेल. तृषितांना पाणी देणे हे माणसाचे कतंव्य झाले. पण तो ते पाणी पुण्य 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१४ नवभारत 


मिळवण्याच्या हेतूने देतो किवा तृषार्ताविषयी वाटणाऱ्या अनुकंपेमुळे देतो हा 
महत्वाचा प्रश्‍न आहे. विचारी माणसात तृषिताला त्या क्षणी केवळ पाण्याचीच 
गरज आहे किंवा आणखी दुसऱ्या गरजा आहेत, हेही पाहाता आले पाहिजे. 
व आपण जे पाणी देतो ते घाणेरडे व जंतुयुवत नाही ना याकडेही लक्ष देता 
आले पाहिजे. 

लोकश्नाहीच्या विकासासाठी लोकामध्ये परस्परात प्रेमाची वृद्धि होणे 
आवदयक आहे. लोकामध्ये प्रेम असेल तर ते कोण्या ल्वरूपात व्यक्‍त करावे 
हे माणसे स्वतःच शोधून काढतील; पण भोतोमुळे कर्तव्य करण्याची क्रिया 
कर्माच्या केवळ बाह्य स्वख्पावर भर देणारी असून तिच्यामुळे आपले जीवन 
समृद्ध होते या चुकोच्या गृहीतावर आधारलेली आहे. आपल्याला डुसऱ्याबहल 
प्रेम वाटत असेल तर मग त्याच्या प्रगटोकरणाच्या विशिष्ट ओपचारिकतेला 
चिकटून बसण्याची आव्यकता राहत नाहो. उलट मनुष्य केवळ बाह्यतः 
स्वीकारलेल्या सुत्राप्रमाणे वागू लागला तर त्याचे जोवत संकूचित होते. 
कोणत्याही वेळो कोणत्याही तत्वाच्या पाठीमागे जी जीवनदृष्टि आहे तो लक्षात 
घेऊनच वागले पाहिजे. हे जर शय व्हावयाचे असेल तर केवळ कतंब्याचा 
उद्घोष करून भागणार नाहो. माणसाला कततंव्याच्या बाह्य स्वरूपाच्या 
पलीकडे नेणारी जी जीवनदृष्टो आहे तिचे अवलोकन करण्याचे श्िक्षण प्राप्त 
झाले पाहिजे. हुकूमज्नाहीमध्ये अश्या प्रकारच्या शोधास वाव नसतो. फक्‍त 
लोकक्नाही प्रणालीतच हो गोब्ट शक्‍य आहे. 


लोकशाहीस आवरयक बावी 


हजारो वर्षेपर्यंत श्रतिस्सृत्यादि ग्रंथावरील गाढ भ्रद्धेत गंतन पडलेल्या 
भारतीय समाजास स्वराज्योत्तर भारतीय घटनेच्या रूपाने आता लोकशाहीचे 
वरदान मिळाले आहे. शतकानुक्षतके राजकीय व धार्मिक गुलामगिरीच्या 
शुंखलेत बद्ध असणारा जनसमुदाय आता कोठे अल्पप्रमाणात स्वातंत्र्याचा 
अनुभव घेऊ लागलेला आहे. भारतीय घड्नेने सर्वांना राजकोथ स्वातंत्र्य व 
कायद्यासमोर समानसंधी बहाल केलेली आहे. नाता कोणालाही आपल्याल 
हवे ते शिक्षण प्राप्त करून आपला विकास साधून घेता येतो. मेल ही ह 
होयत शतचे बनळ सुरवात आहे. भारतीय राज्यघटना सोन व 
बिण्यासाठी, समता स्वातंत्र्य व विश्वबंधुत्व निर्माण बारयानाची न ब- 
पक भा नवती 'बापरावे हे सरतेशेवटी वापरणारावर अवर 
बून आहे. हजारा लवापाच्ून अज्ञानाधकारात गुंतुन राहिलेली भारतोय लागा 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


व्यासप्रणीत कर्माचे समाजशास्त्र १५ 


केवळ या साधनाने लोकज्ञाहीची आवइयकता समजून घेऊन त्या पर्ण करता 
येण्यासाठी समथ बनेल अशी आज्या धरणे व्यर्थ आहे. लोकझ्ञाही यशस्वी 
करण्यासाठी व तिचा जास्तीत जास्त लाभ लोकास मिळावा यासाठी लोक- 
झाहीस आधार असलेल्या मूलभूत जीवनदृष्टोचा अनुभव घेतला पाहिजे. 
लोकझ्ाहीचे बाह्य स्वरूप टिकून राहिले म्हणजे लोकशाही यशस्वी झालो असे 
म्हणता येणार नाही. ह्याप्रकारची लोकह्याही केव्हाही नष्ट होऊ शकते. 


असंख्य लोक लोकशाहोमध्ये अनुस्यूत असणारी जीवनदृष्टी समजून घेत 
नाहोत व लोकशाहीच्या बाह्य स्वरू्पासच महत्व देतात. सध्या लोकशाही देशात 
स्वातंत्र्य म्हणजे आत्मप्रगटीकरण असा स्वातंत्र्य या शब्दाचा अर्थ करतात व 
त्यासाठी लोकशाही देशातील लोकांनी निवडणुका कह्या घ्याव्या, बहुसंख्य लोक 
मान्य होतील असे कायदे कसे पसार करावे, कायदेमंडळे, न्यायदान व कार्यकारी 
संत्र्यांनी काम कसे पाहावे इत्यादि बाबतीत स्वतःच्या अनुभवाने काही लिखित 
अलिखित नियम केलेले आढळतात. यापेकी कोणतेही विशिष्ट तंत्राचे पालन 
होत असले म्हणजे केवळ त्याने देशात लोकज्ञाही यशस्वी जाली असे सिद्ध होत 
नाही. उदाहरणाथ निवडणुकीच्या आधारे लोकांचे प्रतिनिधी निवडून येणे हे 
लोकशाहीचे बाह्य स्वरूप झाले. पण केवळ त्यामुळे लोकज्ञाही यशस्वी झाली 
असे समजणे फार मोठो चूक आहे. भारतातील असंख्य जन त्यांचे पुढारी ज्यास 
सांगेल त्या माणसास काहो विचार न करता मतदान करतात. त्यांना 
लोक्ाहीच्या जबाबदाऱ्या कोणत्या याचे कवडीचेही ज्ञान नसते किंवा 
आपल्याला काय हवे थांचा पुरतेपणी विचार केलेला नसतो. अश्या स्थितीत 
केवळ निवडणुका यशस्वी रोतीने पार पडणे लोकज्ञाहीच्या यशस्वीतेचे गमक 
आहे असे म्हणता येणार नाहो 


स्वातंत्र्य खऱ्या लोकशाहीचा प्राण आहे पण ते स्वातंत्र्य केवळ राजकोय 
स्वातंत्र्य नव्हे, तर त्यात सामाजिक व आथिक स्वातंत्र्यही समावलेले असावे. 
या प्रकारचे स्वातंत्र्य केवळ लोकशाही राज्यातील संसदेच्या पद्धतीने निर्माण 
होऊ शकत नाहो तर त्यासाठी माणसे समंजस होऊल त्यांचे परस्परातील 
संबंध बदलले पाहिजेत. लोकज्याहीच्या यशासाठी दुसऱ्याविषयी प्रेम व आदरभाव, 
स्वावलंबन व जबाबदारीची जाणीव ह्या गोष्टी लोकात यावयास हव्या. सध्या 
लोकझ्ञाहोत क्रेवळ आत्मप्रगटीकरणासाठी स्वातंत्र्य हवे अक्नी ओरड एक यते. 
त्याच्याऐवजी स्वातंत्र्य हे प्रयोग करण्यासाठी व सत्य शोधण्यासाठी असावे ही 
जाणीव लोकात तिर्माण होणे आवश्यक आहे. हो ज!णीव जनतेत निर्माण 


| अनुक्रमणिका | ७. | 
शक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, बाई 


१ 
१६ नबभारत 


झली वः ते जाणीवपुर्वक, प्रयोग, चर्चा इत्याविठ्वारे जोवनाचे सत्य कोणते 
याचा शोध घेऊ लागले तर त्यांच्यात उत्तरोत्तर प्रे म, स्वावलंबन जवाबदारीची 
जाणीव ह्या गोष्टी येत जातील, परस्परातील संबंध सुधारतील व लोकांना 
जी नवीन जीवनदृष्टी प्राप्त होत जाईल तिला अनसरून ते लोकशाहोचे कास 
जास्त यशस्वी रीतीने करण्यासाठी संसदपद्धतीच्या यंत्रणेत इष्ट ह ब 

घडवून आणू शकतील. त 


लोकल्ञा र है ं 

कय य ही एक स्थिर वस्तु आहे असे ज्यांना वाटते त्यांना लोकनाही 

ठेला नसते. ते बहुधा लोकज्ञाहीच्या चोकटोलाच चिकट्न असतात. काहो 
क मभल देशातील लोकशाहीचे दोष दाखवन लोकज्ञाहीची | कब्ती 
चुकीची आहे असे द डे कोळ 
ग हे असे भासविण्याचा प्रयत्न करतात पण वास्तविकपणे त्यांची हो 
लोकल्याहीची कल्पना चकोची आहे. ता 
कोठेच अस्तित्वात नाही. सध्या अनेक 

ऱ ही. के देशात राजकोय शाही 
व लोकशाही असली 
पथक ब सामाजिक लोकज्ञाही नाही. लोकांना सामाजिक क. मुक. 

श 


तगत तेतती आ. तमी भारतीय राज्यघटनेत मार्गदर्शक तत्त्वे 
न भत मोस ह्त. त्या तत्वानुसार लोकझ्ञाही वाटचाल करू लागलो 
शाहीला आवशयक तौ तंत्रही निर्माण न विकसित होत जातोल हे उघड 

य ७१०५७ 


आहे. पण यासाठी ठै हॅ 
है 1 प्रथम योग्य श्रिक्षणाने व्यक्तीचा बिकास साधला पाहिजे 


लोकश्लाहोत आवर 
9 ग्य्क अशी ् - 
काहो जाणिव! निर्माण होणे आव जोवनदृष्टि प्राप्त होण्यासाठी माणसामध्ये 


यझ्षस्वी होणे कठीण लोहे, शरद आहे. ह्या जाणिवांज्िवाय लोकज्ञाही 
आपल्या भौतिक अन्नवस्त्रादि गरजां कू हा ह व ल तात 
गरज आहे हे ओळखणे र जां पलिकडे आत्मप्रगरीकरणाची व स्वातंत्र्याची 
म्हण तर पुप्रसिद्धच वे १८१1) (0068 1100 ॥ ३2 ५ 07० 9]ाल हो 
त्याच्या पलभत गरजा ९. नाणसाला अन्न वस्त्र आसरा ह्या गरजा आहेत. त्या 
करणाची रग आहे ९५% पण त्याशिवाय त्याला मिमाडी न भात्मप्रगटो- 
वाटते. आपल्या प बक भाणसास दुसऱ्याने आपल्यावर प्रेम करावे असे 
देऊन बाहा किलर परकर. आपले विचारास व प्रेमसावनास आकार 
करण्यांचा तो प्रयत्न करीत च ते गीत शिल्प वा अन्य कलाकृतीद्वारे चिरंतन 
व मोलषप्राप्ती करणे म मावत प्राचीन काळच्या लोकानी लोकांत स्वर्गसुख 

&् 'निगयक नाहे नखे खारिलळे पण आणपपाही$ 


डी माण र्त्च औनरजज र ू १ ग्‌ र्‌ ष्ट । र | 
.$ ज़ गहु हू ण्प न्न लल त्त हू * पण 4 ऱ् र 1; 


अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


व्यासभ्रणीत कर्माचे समाजशास्त्र १७ 


प्रकारची भीती लादून त्याला विचार व भावनांवर दडपण टाकण्यास शिकविले 
व हे दडपण माऱ्य केल्यास त्यांना सुखज्ञांती प्राप्त होईल असे सांगितले. 
परिणामत: भारतात एका बाह्य साचेबद्ध (उोष्टात ) पद्धतीवर आधारित 
सयाज निर्माण झाला, मनुष्य वाह्मशवतीच्या प्रभावाशिवाय स्वत:चा विकास 
स्वत.च करून घेऊ शकतो हे तत्व दृष्टिआड जाले, परिणामत: मनष्य परंपरागत 
कर्मद्वारे उदरभरण करणे व सुरक्षिततेसाठी काही विशिष्ट धाभिक विधी सारखी 
नित्यक्रमाची कर्मे करणे यामध्येच गुरफटून राहिला. 


तीच ती (70116) क्रिया केल्यामुळे मनुष्य सजनज्षील बन शकत नाहो 
ब स्वातंत्र्याची प्राप्तोही करू हाकत लाही हे ओळखणे ही लोकशाहोस आवश्‍यक 
अश्ली दुसरी जाणीव आहे. कमंसातत्याची कल्पना लोकशाहीस मारक आहे. जे 
लोक साचेबद्ध क्रियांच्या मर्यादा ओळखतात व लोकाच्या कृतीमळे समाजात कसे 
कलह होतात हे निरपेक्षपणे पाहू शकतात. तेच समाजाला नवमल्याचे दक्षन 
न साचेबद्धतेपासून स्वतंत्र करू शकतात. कोणत्याही समाजात अन्ना लोकांची 
संख्या केव्हाही मर्यादितच असणार. पण हो संस्था अल्प असली तरी या लोकांस 
आपले विचार सांडण्याचे ल्वातंत्र्य असेल तर ते समाजातील चकोचे पुवंग्रह दुर 
सारू शकतात, इतरांना त्यांच्या घातक क्रियापासून मुक्‍त करू झकतात. लोकशाही 
समाजात कोणताही नवविचार प्रथम काही लोक ग्रहूण करतात पण तो विचार 
त्या काळात व परिस्थितीस योग्य असेल तर लवकरच त्याचे सर्वत्र स्वागत होते. 
एकेकाळच्या अल्पसंख्यकांचे बहुलंस्यकात रूपांतर होते. एकेकाळी फारच अल्प 
लोकानी स्वीकारलेला विचार आता सर्वत्र सान्यता पावून तो कृतीत उतरविला 
जातो तो काही काळ टिकतो व शेवटी शिळा होतो. स्वीकारलेला विचार लयास 
जातो, माणसाप्रभाणेच कोणत्याही कल्पनेस जन्स, विकास व मृत्य अज्ञा तीत 
अवस्था असतात, आज जी कल्पना बहुसंल्यकांने स्वीकारली आहे तिचा अनभव 
घेतल्यावर तिच्यामध्ये पुर्वी लक्षात न आलेली बेंगुण्ये दृष्टीस पडतात ती 
बंगुण्ये ज्याच्या लक्षात आली असे लोक अल्पमतात असले तरी ते अस्तित्वात 
असलेल्या विचाराच्या मर्यादा दाखवितात ब बहुलंख्यकाच्या विचारास घालवन 
देण्याचा प्रयत्न करतात. सत्य केवळ बहुसंख्यकांनाच समजते असे नाहो तर ते 
अल्पत्ंख्यकााही समजते किवा जे नित्यकर्माच्या व्यवहाराने बद्ध होत नाहोत 
आपल्या नित्याच्या व्यवहारापळीकडे पाहू शकतात व समाजाचे निरपेक्षपणे 
तटस्थतेने परीक्षण करतात त्यांना ते अगोदर गवसते. याच कारणामळे 
लोकजाहीत विचारांना आस्थेत समजून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. 
न. मा, ९ 


| अनुक्रमणिका | 
कट मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१८ नबभारतं 


लोकशाहीत सर्वांच्या जरी नव्हे तरी घहुसंख्यकांच्या हिताचा विचार 
केला जातो. पण यासाठीच व्यवती समाजाचे प्रश्‍न समजून घेणारी सृजनशील 
व त्यागी वृत्तीची असलो पाहिजे, व्यक्ति जश्नी असेल तसा समाज बनेल हे 
तत्त्व लोकद्याहीत अनुस्यूत आहे. म्हणून लोकशाहीत व्यवितविकासावर भर 
दिला जातो. मनुष्य स्वतःच स्वतःचे व्यक्तिमत्त्व उच्च घडवू शकेल असा प्रागी 
आहे ह्याची जाणीव होणे ही लोकशाहीस आवइयक अज्ली महत्त्वाची जाणीव 
आहे. ह्याचा अर्थ व्यवतीला स्वत:च्या विकासासाठी दुसर्‍याचे साहाय्य लागणार 
नाही असे नाही. पण त्याला जरी दुसऱ्याचे साहाय्य लागले तरी स्वतःच्या 
आंतरिक विकासाच्या बाबतीत तो स्वतः कृतिशील असला पाहिजे तो निष्क्रिय 
( 888४8 ) राहूच तो स्वतःचा विकास करू ज्ञकत नाही हेही निश्चित, 
जीवनाचा अंतिसम घटक समाज नसून मनुष्य आहे हे सत्य आपण लक्षात घेतले 
पाहिजे व माणूस स्वतंत्र व्हावा म्हणून कार्य केले पाहिजे, सनाजाने प्रत्येक 
व्यवतीला तिच्या कलेप्रमाणे शिक्षण देऊन मुक्त होण्यासाठी संधी दिलो पाहिजे 
व ज्या ज्या कारणामुळे व्यवतीव्यक्‍तीत भेद निर्माण होऊन वाढीस लागतात ती 
सर्व कारणे नष्ट करण्याचा प्रयत्त केला तरच लोकज्ञाहीचा योग्य विकास होऊ 
शकेल. 

लोकशाहीत जे धाडली आहेत ब ज्यांना आपलो समाजाविषयीची 
आस्था कृतीमध्ये उतरवावयाची नाहे अज्ञा सर्व लोकांस आपले विचार 
तपासण्यास व ते कृतीत उतरविण्यास संधी देते. कारण लोकशाहीत प्रेम व 
जबाबदारीचे तत्त्व गोवलेळे आहे. जेथे प्रेम नाहो व जबाबदारीची जाणीव 
नाही तेथे लोकशाही विकास पावू शकत नाही. माणसात प्रेप च जबाबदारीची 
जाणीव निर्माण होण्यासाठी आपण बाह्मतः एकमेकापासून भिन्न असतो, 


आपली जात, आपले पंथ, हे भिन्न असून ऐतिहासिक कारणामुळे त्यांना 
आपण स्वीकारले असले तरी आपण सर्वजण मूलत: एकच आहो, आपल्या 


सर्वांची सुखदुःखे व नाशञाआकांक्षा मूलतः सारख्याच आहेत, आपल्या सर्वामध्ये 
संत होण्याची जशी प्रवृत्ती आहे तक्षीच दुष्टात्मा होण्याचीही आहे ह्या 
गोष्टीची जाणीव झाली पाहिजे. सर्वांच्या मूलभूत आवडीनिवडी सारख्याच 
आहेत. आपल्या आवडीनिवडी भिन्न भिन्न दिसतात खऱ्या पण त्यांची कारणे 
बाह्य आहेत. पण आपणा सर्वास सुख हवे आहे व त्यासाठी प्रत्येकजण 
धडपडत आहे. सर्वांच्या वेदना सारख्याच आहेत हो 


1 गोष्ट जर आपण लक्षात 
घेतली त॑र माणसाची जात धम गुण या सर्वापेक्षा सनुष्याकडे मनष्य म्हणून पाहणे 


इष्ट आहे हे आपल्या नजरेस येईल, व मग आपण दुसऱ्याच्या क्रियांचे निरपेक्षपणे 


1. 
2... गभ 
| 4 | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्रा्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ठ्यासप्रणीत कमाचे समाजक्शांख्ध १९ 


परीक्षण करू हकू, मग दुसर्‍याच्या आचारा-विधारास ज्या मर्यादा, पडल्या 
आहेत त्या मर्यादापासून स्वतः मुक्‍त होऊ व दुसऱ्यासही मुक्‍त करू. जे लोक हो 
गोष्ट लक्षात घेऊ ज्रकत नाहो ते लोकज्ञाहीविरुद्ध ओरड करतात. त्यांच्या 
वागण्यासुळे लोकशाही धोक्यात येते. लोकशाहीच्या यशस्वी बाटचालीसाठी 
भाणसाच्या बाह्य उपाधीपेक्षा मनुष्य श्रे आहे याचीच जाणीव व्हावयास हवी. 

सध्या देशादेशात जे संघर्ष चालू आहेत त्याचे एक महत्त्वाचे कारण 
म्हणजे प्रत्येक देश इतरांपासूत ब्रिभकत होऊन आपल्या देकज्ञातील लोकांचे 
राहूणीमांन वाढवू इच्छितो हे आहेच; अर्थात ज्या देज्ञातील लोकांना पुरेसे 
अन्न वस्त्र नाहो, त्यांनी लोकांनी आपल्या अन्नवस्त्रादि गरजा पूर्ण करण्यासाठी 
प्रयत्न केळे तर त्यास दोष देता येणार नाही. पण त्याबरोबर आपण हेही 
लक्षात घेतले पाहिजे की केवळ राहणीचा दर्जा वाढवून इंद्रियसुखाच्या नादो 
लागण्यापेक्षा स्वातंत्र्य ज्यास्त मोलाचे आहे छाची जाणीव नागरिकांना असणे 
भावरयक आहे. एखाद्या विशिष्ट आणीबाणीच्या प्रसंगी लोक स्वातंत्र्याला जास्त 
महत्व देतात किंवा आपल्या राहूणीचा दर्जा वाढविण्यास जास्त महत्त्व देतात 
यावरून त्या देशातील लोकांच्या मनात लोकशाहीची तत्वे किती रुजली हे 
ठरविता येईल. लोकांला स्वातंत्र्यापेक्षा राहुणीचा दर्जा वाढविणे जास्त सोलाचे 
वाटेल तर लोक स्वातंत्र्याचा बळी देऊन हुकूमशाहीकडे प्रवास करू लागतील. 
याच्याउलट लोकांना स्वातंत्र्याचे महत्व पटले असेल, राहाणीचा दर्जा 
सुधारण्यापेक्षा स्वातंत्र्य जास्त मोलाचे आहे असे वाटत असेल तर ते स्वातंत्र्य 
टिकवून धरण्यासाठी बाटेल तो स्वार्थत्याग करावयास तयार होतील. लोक हे 
स्वेच्छेने करीत असतील तर त्या देशात लोकशाहीचा विकास योग्य दिशेने होत 
आहे असे आपणास म्हणता येईल. 
आर्थिक व सामाजिक समतेचा प्रश्न 

आपले स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्याच्या प्रश्‍नाबरोबरच भारतीय लोकशाही 
समोर आथिक ब लामाजिक ससातसंधी प्रस्थापित करण्याचा प्रश्‍न आहे. या 
प्रश्‍नाची सोडवणूक आपला जोवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे व 
आपल्या देनंदिन जीवतात आपण कसे वागतो यावर अवलंबून आहे. 

उदाहरणार्थ आपल्यासमोर असलेला सामाजिक समता ल्थापन करण्याचा 
प्रश्‍न ध्या. पुर्वीच्या काळी कर्मे जन्मावर निठचित केली गेलो व त्याबरोबर 
माणसाचे उच्च नीच असे भेवही त्याच्या जन्माबरूनच पाडण्यात आले; यामुळे 
व्यवतीच्या विकासास मर्यादा पडल्या, उच्चपदस्थ लोकांत अहुंगंड ब नीचपदस्थ 


| अनुक्रमणिका | स्दशवित -- 
जड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


२2 नवभारत 


लोकात न्यूनगंड निर्माण झाला ब तो शतकानुशतके तसाच कायम टिकला. 
एखाद्या माणसामध्ये आपण नीच, दुर्बल किवा अस्पृई्य आहो अक्ली भावना 
फार मोठ्या प्रमाणात निर्माण केली तर जग आपली योग्यता कधीतरी ओळखील 
व आपल्याला प्रतिष्ठा देईल असा विःवासच त्याच्यात निर्माण होणार नाही व 
त्याच्यामध्ये जे काही चांगले व समाजास देण्यासारखे असेल ते देण्यासाठीच्या 
खटाटोपात तो पडणार नाहो; उलट तो आपल्यातील गुणांचा विकास करण्या- 
ऐवजी जे वाही स्वयंस्फूर्तोने समाजास देण्यासारखे आहे त्यांचे दमल करोल. 
दुसऱ्यासाठी पेसा किंवा इतर लाभासाठी काम करोल, आपल्या गुणास किमत 
नाहो हे लक्षात घेऊन पोट भरण्यासाठी जो एखादा धंदा करण्याचा प्रसंग आला 
तेवढाच धंदा करील. थोडक्यात त्याच्यामध्ये जे काही उत्कृष्ट आहेते तो 
समाजास देऊ शकणार नाही. यामध्ये व्यक्ती व समाज था दोहोचेही नुकसान 
आहे. व्यक्ती समाजात जे देण्यासारले आहे ते देत नाहो; समाजाने लादून 
दिलेला धंदा करते. समाज व्यवतीमध्ये जे श्रेष्ठ आहे त्याचा लाभ घेऊ शकत 
नाही ब म्हणून समाजाची अवनती होते. 

माणसे आपल्या उद्योनाह्वारे समाजात प्रतिष्ठा प्राप्त करू इच्छितात. 
हो प्रतिष्ठा त्यांना जन्मापासूनच मिळू शकत असली तरी ती राखन ठेवण्याकडे 
त्याचा ओढा असतो. त्यामुळे सानाजिक विषमता निर्माण होते, हो गोष्ट 
व्यासांच्या वेळी जेवढी खरी होती तेवढीच आताहो खरी आहे. रश्ियासारख्या 
देशात आथिक समता स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, पण उद्योगा- 
द्वारे प्रतिष्ठा प्राप्त करण्याच्या प्रवृत्तीचे त्यांना दमन करता आले नाहो. 
व्यासांनीसुद्धा त्यांच्या काळात जातींकडे प्रतिष्ठित असलेली प्रतिष्ठाच कायम 
ठेवली व जे होन ब अप्रतिष्ठित होते त्यांना आपला बिकास करून घेण्याची 
संधीच प्राप्त करू दिलो नाही. समाज जोपर्यंत भीतीमुळे बाह्यतः लादलेल्या 
धार्मिक कल्पनांवर विश्‍वास ठेवणारा होता, तोपर्यंत हो ल्थिती कशीबशी 
टिकून राहिली; पण लोक या योजनेमुळे समाधानी होते अशी कल्पना करणे 
चूक आहे, कारण भगलान बुद्धांनी आपल्या शिकवणीत सम्यक आजीविका म्हणजे 
माणसास गुणातुसार उद्योग दिला पाहिजे ह्या सिद्धांतास स्थान दिल्यानंतर 
त्याचे अनुयायी भराभर वाढू लागले. त्यामुळे जन्मानुवर्तो कार्माचा सिद्धांत 
लोकांना विशेषत: दलित वर्गात मान्य होण्यासारखा नव्हता हे उघड आहे 
अर्थात बुद्धाचा सिद्धांत उच्चवणियांना सान्य होण्यातारखा नव्हता, कारण 
त्यांनी तो मान्य करणे म्हणजे आपण स्वत:च आपलो प्र 


की की तिष्ठा दवडण्यासारखे 
होते. त्या काळच्या लोकांनी श्रसप्रतिष्ठेचे महत्व ओळखले नाहो. पुर्वीचे धमंभोरू 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राक्षपाठशाळामंडळ, वाई 


व्यासप्रणीत कर्माचे समाजशास्त्र *“ २९१ 


लोक जन्मसिद्ध उद्योग करीत; पण तो उद्योग ते धर्मावर विववास ठेवून 
करोत. आपला उद्योग देवायत उद्योग म्हणून ते मानत, त्याला था उद्योगाचे 
महत्व पटले होते म्हणून नव्हे. 

अलोकडोल काळात महात्मा गांधींनी हो स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न 
केला. त्यांनी श्रमप्रतिष्ठेचे महत्व विषद केळे. समाजास आवश्‍यक असलेले स्व 
उद्योग सारख्याच दर्जाचे आहेत असे मानले, त्यांच्या दृष्टीने वकौलीचा धंदा 
जेवढा मोलाचा तेवढाच सुताराचा धंदाही मोलाचा असल्यामुळे वकिलाचा 
धंदा श्रेझ व सुताराचा धंदा कनिष्ठ असा भेदभाव मुळीच केला जाऊ नये. 
पण हजारो वर्षाच्या विपरीत गंडाने भारलेल्या भारत वर्षात महात्मा गांधीच्या 
कल्पनांचा विशेष परिगाम ज्ञाला नाही. लोक अजूनही विश्िष्ट धंदे हलके 
समजतात, सवर्ण हिंद हलके प्हणून मानलेले धंदे करावयास तयार नाहीत 
म. गांधीस धंद्यावरून माणसास उच्च किवा नोच भावले जावे हो कल्पना 
समान्य नसलो तरी त्यांना चातुवण्यंरचना मान्य होती त्यानी सवर्ण हिंदूस 
हलक्या जातीचे धंदे करावयास सांगितले नाहो, त्यानी सर्व धंद्यास सारख्याच 
प्रतिष्ठेचे माना एवढेच सांगितले. पण जो दलित वर्ग हौन मानलेले धंदे करतो 
त्यानी उच्चवर्गांसाठी राखून ठेवलेले धंदे करण्यास हरकत्र नाही असे भात्र 
त्यांनी सांगितले नाही. 


ही विषमतेची स्थिती बदलण्यासाठी व समाजात सामाजिक लोकज्ञाही 
स्थापन करण्यासाठो ससाजात जे अगोदरच प्रतिष्ठा पावले आहेत त्यांनो 
पुढाकार घेऊन चातुवेर्ण्यावर कर्माची कल्पना चूक आहे असा संतत प्रचार 
केला पाहिजे; व त्याच बरोबर जातिभेद व वर्गभेद दूर करण्याचा प्रयत्न केला 
पाहिजे, सव धंद्यास सारखीच प्रतिष्ठा असावी हे महात्मा गांधीचे सत्राचा 
सबंदूर प्रचार केला जावा पण लोकानी आपल्याच वर्णाचा जन्मजात धंदा 
करावा या विचारास थारा देऊ नये. मागे सांगितल्याप्रमाणे हे भारताच्या 
संविधानाच्या विरुद्ध तर आहेच पण व्यक्‍तीच्या व समाजाचा विकास साधण्याच्या 
दृष्टीनेही हानिप्रद आहे. 

पण समाजात समता व स्वातंत्र्य यांचा विकास घडवून आणण्याचा 
चांगला मार्गे म्हणजे माणसाच्या अंतस्थ गरजा ओळखून त्याच्या आवडी- 
निवडी प्रमाणे उद्योग करण्यास त्याला संधी प्राप्त करून देणे हा आहे. प्रत्येक 
व्यक्ती आपल्या उद्योगाद्रारे प्रतिष्ठा प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करते हो गोष्ट 
खरी असली तरी जेव्हा तेव्हा व्यवतीस आपल्या आंतरिक आवडीप्रमाणे 


| अनुक्रमणिका | री 
ळा मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


र्र नवभारत 


कामाची निवड करून ते करण्याचे स्वातंत्र्य असेल त्यावेळी ती आपल्या सवं 
अक्ति आपल्या कामात ओतील व त्या परिस्थितीत ती कामापासून पेसा, सत्ता 
व प्रतिष्ठा प्राप्त करण्याची फारशी पर्वा करणार नाही. म्हणजे व्यक्‍तीने 
आपल्या आवडोप्रमाणे केलेले काम अल्प प्रमाणात का होईला निष्काभ 
कर्साच्या सदरात पडते. कारण ह्या कर्मापासून आंतरिक समाधात प्राप्त 
झाल्यामुळे मनुष्य पैसा, प्रतिष्ठा इत्यादीपासून प्राप्त होणाऱ्या समाधानास 
दुय्यम महत्व देतो. म्हणून भारतीय लोकज्ञाही धर्म ब सामाजिक परंपरा 
यानी तिर्माण केलेल्या व सपानसंधीच्या आड येणारे प्रतिकार दूर साख्न 
साणसाच्या आंतरिक गरजा पूर्ण करण्यास साहाय्य करील त्या प्रमाणात ती 
बहुसंख्य व पीडित लोकांच्या आदरास पात्र होईल. 


लोकज्ञाहीच्या विकासासाठो समाजघटकात आपलेपणाच्या व सहजीव- 
नाच्या भावनेचा विकास होणे आवश्‍यक आहे. आपलेयणाची भावना किंवा 
सर्वाभूती समभाव हो एक निसगंबद्ध गोष्ट आहे व तो प्राप्त होऊ दकत नाही 
असे कोणी समजू नये. खरो गोष्ट अशी आहे को आपलेपणाची भावना ही अत्यंत 
स्वाभाविक व अहुंभावाप्रमाणेच माणसामध्ये उपजतच वसत असलेली प्रवत्ती 
आहे. ती आपणास व्यक्तीत निर्माण करावयाची नाही तर व्यवतीमध्ये उपजतच 
वसत असलेल्या प्रेमभावनेला स्वतंत्र करावयाचे आहे. आपण जीस सामाजिकतेची 
सहजप्रवृत्ती म्हणतो हो प्रवृत्ती. तोच पण ह्या प्रवततीचा उत्तरोत्तर गुणोत्कर्थ 
साधला पाहिजे. प्रिन्ल क्रोपिटकिन था रशियन अराजकवाद्याने सहकार्याची 
भावना केवळ माणसातच नव्हे तर प्राणिमात्रात असते असे प्रतिपादन केले 


प्र ी र ले आहे. 
पण या सहुकार्याच्या भावनेचे भाणसामधील अहभावाने दमन झाले आहे. 


आपलेपणाची भावना वाढीस लागण्यासाठी अहंपणाची, पथकत्वाची 
भावना ल्यास गेली पाहिजे. आपण आपल्या निरनिराळ्या वत्तीनी र वीस 
संघर्ष कसे निर्माण करतो ह्याचे सतत निरोक्षण केले पाहिजे होर्‍भा 
वाढविण्यासाठी एक मार्ग म्हणजे निरनिराळ्या जातीजमातीच्या वदे 
एकत्र येऊन समाजास उपयुक्त अक्षा योजना पार पाडत असता मान 
नापल्या अहुंभावाचे व्ध॑ल करून दुसऱ्यात म्यूनगंड तर वाढबीत नाही ना 
याकडे लक्ष चावे. व्यक्‍तीला हलके लेखल्याने, तिच्या गणाचा विकली व्ह र 
ले. वतत पताततवी प्राप्त करण्याच्या कार्यास विरोध केल्याने सं मोळक 
भावनेस तड जाऊ शकतात; व ही सहकार्याची भावना तष्ट जरे भोंगे 
पत्येक व्यक्ती कळत वा नकळत करीत असते. हे टाळण्यासाठी प्रत्येकाने 


अनुक्रमणिका 
र] 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ी 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


डू 


व्यासप्रणीत कर्माचे समाजकास्र २३ 


भापले दुसऱ्याशी असलेले संबंध कोणत्या प्रकारचे आहेत व सहकार्याच्या 
भावनेस विरोध करणाऱ्या कोणत्या गोष्टी आहेत हे सतत पाहिले पाहिजे. 


सामाजिक समानसंघटनेप्रमाणेच आथिक समानसंधीच्या प्रश्‍नाचा प्रेमाशी 
संबंध आहे, आजकाल समाजवादाच्या तत्त्वाचा भारतात फार सोठ्या प्रमाणावर 
उदो उदो करण्यात येतो. समाजातील आथिक सत्ता थोड्या लोकांच्या हातातून 
निघून बहुसंख्य लोकांच्या हाती जावयाची असेल तर येथेही प्रश्‍न दुसर्‍यावर प्रेस 
करण्याचा आहे. भांडवलशाहीचे पुरस्कते व ज्यांच्या हाती आथिक सत्ता एकवटलेली 
आहे असे भांडवलदार लोक आपल्या हातातील सत्ता सोडावयास सहजासहजी 
तयार नसतात म्हणून त्याच्याविरुद्ध श्रसजीवी वर्गाचे संघटन करून आथिक सत्ता 
श्रमिकांच्या हाती आणण्याचा एक प्रकार आहे. पण याही स्थितीत श्रमिकांच्या 
हाती अर्थसत्ता कायम टिकविण्यासाठी हुकूमशाहीचा वापर करावाच लागतो. 
कारण आपण इतरापेक्षा वरचढ असावे हो वृत्ती सवंच माणसात आढळूत 
येते. समाजवादी देश्ञामध्येही सत्तेसाठी स्पर्धा होतातच, म्हणून व्यक्‍तीच्या 
अहंभावाचे परिणाम घातक होतात हे पटवून देणे हाच आथिक बाबतीतसुद्धा 
परिवर्तनाचा महत्वाचा उपाय आहे. व्यक्‍ती निःस्वार्थी, दुसऱ्यावर प्रम करणारी 
असेल तर ती स्वतः त्यागी बनून ज्या लोकाना मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी 
मारामार पडते अज्ञा लोकास आधिक विकासासाठी संधी प्राप्त करून देईल. 
समाजवादातील प्रश्‍न त्याच्या योग्य वितरणाचा आहे असे समजण्यात येते 
पण येथेही तो प्रश्‍त मानसज्ञास्त्रीय असून लोकांच्या गरजा भागविण्याचा 
आहे असे दिसुन येईल. माणसे परस्परावर निरपेक्ष प्रेय करू लागली तर हा 
वितरणाचा प्रश्‍न सोड विण्यास वेळ लागणार नाहो. 


योग्य शिक्षणाने समाज सध्याची विषमतेची स्थिती नष्ट करू शकतो. 
यासाठी आपल्या स्वार्थी आवडीनिवडी समाजात विभकक्‍्तपणा कसा निर्माण 
करतात व योग्य शिक्षणाने ह्या स्वार्थी आवडीनिवडी नष्ट करता आल्या तर 
व्यक्तित्वाचा विकास होऊत आपल्या सर्वाच्या सुखाची वृद्धी कशी होते हे 
दाखवून दिले पाहिजे. कोणत्याही बाह्या प्रमाणाने, यांत्रिकपणे, विभक्त आवडी- 
निवडीचे दमन करून जीवनाचा समज प्राप्त होणे शक्‍य नाही. असे केले कौ 
आपण लोकश्याहीऐवजी हुकूमशाहीकडे वाटचाल करू लागतो. याच्या उलट 
जीवनाचा समज प्राप्त झाला म्हणजे जीवनात विभक्तपणा निर्माण करणाऱ्या 
[िठठा' ला त्यागणे शक्‍य होते व इतरांबद्दल प्रेस निर्माण होते. यासाठी 
आपल्यामधील विभक्तयणामुळे विविध प्रश्‍न कसे निर्लाण होतात हे तटस्थपणे 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


3.4 नवभारत 


पाहाण्याचे सामर्थ्य माणसात निर्माण होणे आवःयक आहे. प्रेमाने वागणे म्हणजेच 
धर्साने वागणे होय. योग्य शिक्षणाने ही गोष्ट साध्य ज्ञाली व विसवतपणा निर्माण 
करणाऱ्या बावी लक्षात घेऊन त्यांना घालवूल देता आले तर आपण विकासाची 
उच्च पातळी गाठू शकू. लोकशाहीचे यश केवळ संख्येवर अवलंबन तसम 
व्यक्तित्वविकासाच्या उच्च पायऱ्या गाठण्यावर आहे हो गोष्ट आपण लक्षात 
घेतली पाहिजे. 


लोकश्ञाहीतील योग्य श्रिक्षणाने इष्ट कोणते व अनिष्ट कोणते हे समजण्याचे 
सामथ्ये वाढले पाहिजे. सध्या लोक्ञाहोत स्पर्धा व वर्गकलहू यावर भर दिलेला 
आढळून येतो. लोकज्ञाही व्यवस्था या गोष्टीस पाठिवा देते. जीवनाच्या उच्च 
मूल्यापेक्षा हलक्या मूल्यावर भर दिला जातो. केवळ इंद्रियसखाच्या नादी लागत 
इंद्रियसुखाचे वर्धन करणे हेच लोकशाहीचे सर्वश्रेष्ठ तस्व आहे अशो आयण 
सोईस्कर समजूत करून घेतली आहे. लोकज्ञाहीचा प्राण कन्ञात आहे हे लक्षात 
न घेता तिच्या बाह्य आकाराला महत्त्व देऊन त्याद्वारे श्वत:साठी जास्तीत 
जास्त लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहो. जीवनाकडे 
चुकीचा दृष्टिकोन आहे. कोणत्याही देशात लोक परस्पराच्या 
घेण्याचे सोडून देऊन केवळ ल्वतःचेच हित पाहातील व विवेकाने वागणार नाहोत 
तर त्या देज्ञात लोकशाही यक्षस्वी होऊ शकणार नाही. वर लोकज्ञाहीसाठी 
आवद्यक असलेल्या श्रद्धा कोणत्या ते सांगितले आहे. त्या थरद्धांच्या सत्याचा 
अनुभव घेऊन त्यांना आपल्या जीवनात खोलवर रुज दिल्यानेच लोकज्नाही 
यशस्वी होऊ शकेल. रि ज्र 


पाहाण्याचा हा 
गरजा समजून 


लोकजझाहीत स्वातंत्र्य, समता व विदवबंधुत्व याचा विकास झाला पाहिजे 
असे म्हटले जाते. स्वातंत्र्य, समता व विश्‍ववंधुत्व हो लोकशाहीची 1181150 
साध्ये नाहीत. व्यवतीचा व समाजाचा विकांस साधण्यासाठी तो आवदणक अशी 
साधने आहेत. व्यक्तिविकास साधण्यासाठी व्यवती बदलत्या बाह्य परिस्थितोत 
कितपत स्वावलंबी बनते व आपलो प्रज्ञा स्थिर ठेवून बदलत्या परिस्थितीचे 
परीक्षण कितपत्त निष्कामवृतीने करू शकते यावरून व्यवितिविकास जोखळा 
पाहिजे. व्यक्तीच्या मनातील न्यूनगंड तसाच कायम असताना तो भोती व 
अनिद्चितता याच्याद्वारे व्यक्‍त होतो अज्ली व्यक्‍ती समाजात वाव 
वास्तवतेपासून दुर सरते. घामिक किवा अन्य अपरिचित कल्पनांच्या जगात 
वावरते व स्वतः विचाराचे सामथ्य गमावून दुसर्‍याच्या प्रभावास बळी पडते. 
अद्या व्यक्तीच्या समाजात लोकशाही यशस्वी होऊ शकणार नाहो. शि 


रतत असताना 


| अनुक्रमणिका | विकि 
य मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, बाई 


व्यासप्रणीत कमीचे समाजशास्त्र २५ 


खरा लोकशाही समाज अनुकरणप्रिय समाज असणार नाही हे तर 
उघडच आहे. त्या समाजात अनुकरण करणे जरो शक्य झाल्यास त्यांची 
आवश्‍यकता निरखून पाहिल्यावरच असे अनुकरण केले जाईल. भतुष्य केवळ 
अनुकरण करणारा प्राणी नाहो; तर तो आपल्या बुद्धीने नाविन्याचा शोध 
करणारा साहसी प्राणी आहे. विवेक व धाडस याच्या बळावर त्याने प्रगती 
करून घेतलेली आहे. एखादा सनुष्य अनुकरण करील किवा सत्यान्वेषण करील हे 
त्याची बुद्धि व बाह्य परिस्थिती यावर अवलंबून आहे, बाह्मपरिस्थिती अनुकूल 
असली तर तो दुसऱ्याचे अनुकरण न करता काहीतरी नवेच करील. याचे 
उलट बाह्मपरिल्थिती अतृकूल नसताना तो दुसऱ्याचे अनुकरण करण्यात 
धन्यता मानील, भारतीय मनृष्य सुख्यतः अनुकरण प्रिय प्राणी आहे याचे कारण 
त्या नागसात नसून आपल्य़ा संस्कृतीने आपल्या विशिष्ट कल्पनांच्या प्रभावा- 
ळे साणसास कर्तबगारीपासून वंचित ठेवले ह्य! तत्थ्यात आहे. पण लोकशाहीत 
सन्य सृजनशील बनला पाहिजे. त्यांच्या आंतरिक विकासास वाव मिळाला 
पःहिजे च प्रत्येकाच्या विकासाद्वारे सवे सभाजाचाही विकास जाला पाहिजे. 
ह्या प्रकारच्या नवीन बिकासाचा वाटा सुदृढ लोकल्याहीच निर्माण करू शकते. 


ठटोकक्राहींत विदट्टानांचे स्थान 

लोकज्ञाहीत सन्याइ्याचा वर्ग असावा काय ? लोकज्ञाहीत त्यांचे स्थान 
कोणते असेल ? भारतीय लोकशाही धर्सातीत असल्यामुळे येथे एखाद्याने सन्यासी 
बनतो म्हर्ले तर त्यास कोणाची आडकाठी असणार नाही. लोकजाही वेयक्तिक 
झफरकास वाव देते व व्यक्तिव्यवतीत इतके सोठे फरक असू शकतात को एखाद्या 
व्यवतीला समाजाची स्‌ल्ये आपल्या स्वतःच्या रृष्टिकोनायासुन, आपल्या जीवन- 
सल्यापासूत फार हूरचो असून त्याहारे आपला आत्मविकास हेगार नाही असे 
दाटणे हकय आहे. अशी व्यक्ति समाजातील परंपरागत मूल्यास दुर सारून 
सऱ्यासी बनली तर तिला कोणाचाच विरोध असू नये. 

सन्यासी मनुष्य ईश्वराचा शोध करण्यात आपली सर्व ठावती खर्च करतो. 
तो लग्न करीत नाहो याचे कारण त्याला आपली सर्व शकती चिंतनात ख्चं 
करावयाजी असते. लग्न न केल्याने आपली आध्यात्मिक हादती वाढते असे त्यास 
वाटते. पण सध्याच्या काळी लोक्ाही राष्ट्रात अद्या अनेक व्यवती आढळतात 
की ज्या धम, राजकारण, उद्योगधंदा किंवा दुसऱ्या एखाद्या आवडीच्या 
ठप्वसायासपोर त्यांना लर्न करून संसार करणे आपली शक्‍ती अयोग्य 
गोष्टीत दवडण्यासारखे आहे असे वाटते. हे लोक एकप्रकारे सन्यासीच होत पण 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, बाई 


२६ नवभारत 


ते ईइवराच्या शोधात भापली शक्ती न दवडता आपल्या आवडीच्या व्यवसायात 
दवडतात. हाच त्यांच्यात व इतर तंत्याज्वात फरक आहे. लोकज्ाहीत प्रत्येकास 
स्वत:चा बिकास करून घेण्याची संधी असल्यामुळे जोपयंत अज्ञा व्यक्‍ती द्स- 
ऱ्याच्या स्वातंत्र्याच्या आड येत नाहोत तोपर्यंत त्यांना स्वत:च्या स्चीप्रमाणे 
जीवनाचा सार्ग कंठण्यास काहीच प्रत्यवाय असू नये. 


पुर्वीच्या काळी वैराग्यवृत्तीचा उदोउदो फार मोठ्या प्रमाणात करण्यात 
येई. पण आता काळ बदललेला आहे. आता पूर्वीप्रमाणे संन्यासवृत्तीने राहून 
संन्याशाचे आचारविचार पाळून भापला सर्वांगीण विकास होतो असे फारच 
थोडे लोक मानतील. वेराग्य्षील मनुष्य आपल्या इंद्रियांचे दमन करतो पण 
त्यामुळे तो सृजनशील बनत नाही. त्याची वृद्धि व सावना यांचा विकास 
होत नाहो. सड्याच्या काळी अज्ञा पारंपरिक वैराग्यवृत्तीस पलायनप्रवत्ती असे 
म्हणणाराची संख्या वाढत आहे. विशिष्ट प्रकारच्या धार्मिक कल्पना उराशी 
बाळगल्या मुळे गोतात अशी स्थिती निर्माण होते. जगापासून अलिप्त राहून 


समाजाचे प्रश्‍न सोडविण्यास लागणारे सामर्थ्य संन्याव्यास नसते असे अनेकदा 


दिसून येते, ज्याने ग्रंथाचे प्रामाण्य स्वीकारून संन्यासवत्ती धारण क्रेली अश्या 
माणसास आपला सर्वांगीण विकास होत आहे किवा नाही हे सहजरीत्या तपासून 
आपलो खात्री कून घेता येईल, सांप्रतच्या काळी बुद्धिमापनाच्या तसेच मानसिक 
व भावतात्न फ विकासाच्या गत मानसशास्त्रीय चांचण्या उपलब्ध झाल्या आहेत 
त्याच्या साहाय्याने आपला विकास कला काय होत आहे हे कोणासहो पाहता 
येईल पण ज्यांना अशा प्रकारच्या वांचण्या निरुपयोगी वाटत असतील त्यांनी 
स्वतःस प्रामाणिक राहून आपले उद्दिष्ट कोणते व ते आपण कितपत गाठत आहो 
याचा स्वत.च विचार करावा; म्हणजे आपला विकास कितपत होतो हे त्यांना 
पाहता येईल. 

लोकशाहीचा विचार केला तर लोकशाहीच्या विकासास पारंपरिक 
आचारविचारात बद्ध असणाऱ्या पलायतशूर संन्याशाची आवश्यकता नाहो हे 
उघड आहे. पण लोकशाहीत ज्यानी जीवनाचा निष्कामवृत्तीने अभ्यास केला 
आहे अज्ञा विद्वानांची आवदयकता आहे हे मान्य केलेच पाहिजे. 
लोकझाहीविययी कितीही सांगितले तरी समाजातील बहुसंख्य वर्ग वि 
इंद्रियसुखाचा हव्यास धरणाऱ्या ब आपल्या छृत्याच्या परिणामा 
करणाऱ्या लोकांचा असतो हे विसरून चालणार नाही, अज्ञा सभा 
व्यक्‍ती मर्यादित अर्याने का होईना निष्कामपणे प्रत्येक कम 
संभवत नाही. निष्कामवृत्तीने वागणे हे कोणत्याही समाजात ब 
दाकय नसते. कोणत्याही क्षणी मी अनासक्तपणे वागतो 


कारण 
काराधीन, 
कडे द्लक्ष 
जात प्रत्मेक 
करू शकेल हे 
त बहुसंख्य लोकास 
अस म्हणून एखाद्यास 


| अनुक्रमणिका | स्व विकी वच व मजी 
क मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


व्यासप्रणीत कर्माचे समाजशास्त्र २७ 


अनासवतपणे वागता येणार नाही शिवाय जीवताच्या असंख्य व्यवहारामध्ये हो 
गोष्ट अक्यच आहे. कारण आपले असंख्य व्यवहार अपुर्ण माहितीवर विसंबून 
राहून विशिष्ट उह्देशपुर्तीच्या हेतूने केलेले असतात. अज्ञा परिस्थितीत आपले 
चुकते कोठे हे सांगणार्‍या विह्ठानांची आव्यकता असते. लोकशाहीत आपले 
काम चर्चेद्वारे बहुमताने झाले पाहिजे. पण प्रत्यक्ष व्यवहारात गटबाजी निर्माण 
होते व प्रत्येक गट आपले मत पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करीत असताना विरोधी 
पक्षाचेच मत चुकोचे आहे अश्ला वृत्तीने वागत असतो. म्हणून लोकशाहीतील चर्चा 
नुसती न राहाता तिचे विकाराधिष्ठित संघर्षांत रूपांतर होते. माणसे आपल्या 
आचारविचाराने बद्ध असल्यामुळे ते दुसऱ्याच्या मतांचे तटस्थपणे निरीक्षण 
करू शकत नाहीत. अल्ला वेळी जनतेचे प्रश्‍न समजून घेऊन त्यांच्या विकारांचे 
दापन करणे क्रमप्राप्त आहे. यासाठी जो जनतेच्या प्रश्‍नांचा सवस्पर्शी अभ्यास 
करून निण्कामयणे आपले मत मांडील अज्ञा विद्वानांची आव्यकता असते. जे 
कोणत्याही पक्षास बांधलेले नाहीत व सर्व बाजू लक्षात घेऊन समतोल्पणे 
विचार करू शकतात असे विद्वानच लोकश्याहीस योग्य दिशा दाखवू ज्ञकतात. 

वर ज्या प्रकारच्या विद्वांनाचा उल्लेख करेला आहे तो केवळ अनेक 
ग्रंथाचे अध्ययत केलेला पुस्तकी पंडित नव्हे, तर जो शक्‍्प्रतो अनासक्तपणे 
आपले जीवत कंठतो व आपल्या आवडीच्या विषयांचा वस्तुनिष्ठपणे अभ्यास 
करतो असा शाहाणा मनुष्य होय. कोणत्याही, माणसास भी विठ्ठान होईन असा 
संकल्प करून विशिष्ट दृष्टिकोन धाळगून विद्वान होता येणार नाहो. तर ज्यात 
सत्यनिष्ठा ओतप्रोत भरलेली आहे व स्वयंज्षोधित सत्यानुसार व आपल्या आचार- 
विचारात बदल करू शकतो असाच मनुष्य विह्ठाल बनून समाजाचे मागंदर्न करू 
शकेल. एखादा सनृष्य वर केलेल्या वर्णनास कितपत पात्र असेल हे बऱ्याच अंशी 
त्याच्या उपजत प्रवृत्तीवर अवलंबून राहोल. अर्थात एखाद्यास अल्प प्रमाणात 
जरी जीवनाकडे तटस्थपणे पाहाता येणे शक्य झाले, तर त्याला त्या प्रवृत्तीची 
वाढ करता येईल. 

कधी कधी विठ्ठान व व्यवहारचतुर माणसाचे गुणधर्म एकाच व्यवतीमध्ये 
आढळतात. ह्या व्यक्ती कमीअधिक प्रमाणात स्वतंत्र प्रज्ञेच्या असतात. आपल्याकडे 
लोकमाऱ्य टिळक व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नांबाचा या बाबतीत 
उल्लेख करता येईल. परंतु एखादा मनुष्य एकाच दमात दोऱ्ही प्रकारची कार्ये 
करू लागला म्हणजे तो प्रत्येक वेळी प्रश्‍नाच्या सर्वे बाजू तटस्थपणे पाहतो असे 
म्हणणे कठीण आहे. लोकमान्य टिळकांना राजकीय स्वर[ज़्य जास्त मोलाचे वाटे. 
त्याच्यासाठीच त्यांना लोकसंग्रह करण्याची चिता होती. राजकोय स्वातंत्र्यासमोर 
सामाजिक किंवा धार्मिक सुधारणेच्या प्रश्‍नास त्यांनी बुद्धिपुरस्सर की प्रतीचे 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ड््द नवभारत 


लेखले व यामुळेच त्यांचे आगरकरांशी खटके उडत हे सवंधुत आहेच. लोकमान्य 
टिळकांना हिडधर्साचा जाज्वल्य अभिमान होता. पण त्यांनी गीतेचा जो अर्थ केला 
तो त्याच्या विद्दत्तेचा परिचय करून देणारा असला तरी त्यांनी गीतेतील अनेक 
शब्दांचे अर्थ पूर्वग्रहदूषित दुष्टीने म्हणजे आपल्या कर्मयोगाच्या विद्रिष्ट सिद्धांताचे 
प्रतिपादन करण्याच्या हेतूने केले हे उघडच आहे. डॉ. आंबेडकरांनी दलितांच्या 
प्रश्‍नावर व राजदारण, धर्सकारण इत्यादीवर जे विचार प्रगट केले ते अजूनही 
सोलाचे आहेत. सुरवातीस त्यांना दलितांचे प्रश्‍न केवळ राजकारणाने सोडदिता 
येतील असे वाटे. पण पुढे त्याचा हा विचार बदलला व हे प्रन केवळ राज- 
व्हारणाने सोडवता येणार नाहीत असे वाटल्यावर ते पुढे शिक्षणाकडे व धर्माकडे 
वळले. सथाजाचे काहो तात्युरते प्रश्‍न सोडविण्यापेक्षा भारताला एक लोकशाहीचे 
तत्वज्ञान द्यावे अते त्यांच्या मनाने घेतले व घा दृष्टिकोनातून त्यांनी राजव्हारण, 
धर्स, समाजकारण ह्या विषयावर अनेक पुस्तके लिहिलो. डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकरांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास ते प्रथम तत्वचितक होते व नंतर 
व्यवहारी समाजनुधारक होते असते आपण म्हटले पाहिजे. याच कारणामुळे ध्षाघिक 
रूढोंनी पीडित भारतीय समाजास आजही त्यांचे विचार मार्गदर्शक ठरतात. 
आता लोकसास्य टिळक काय किंवा डॉ. आंबेडकर काय जीवनाचे प्रश्‍न 
मुख्यत; एका विज्षिष्ट पातळीवरच-राजकारणाच्या पातळोवरच सोडवणे इष्ट 
आहे असे मानणारे होते. पण ज्यांना राजकारणापेक्षा व्यक्तिविकासाची जास्त 
आवडयकता आहे असे बाटले अज्ञात जयप्रकाऱा नारायण व एम्‌. एन्‌. रॉय यांचा 
समावेश केला पाहिजे. हे दोन्हो पुरुष सुरबातीस आपले प्रश्‍न केवळ राज- 
कारणानेच लुटू शकतील असे मानणारे. दोघांनीही सक्रिय राजकारणात भाग 
घेतला. पण प्रत्यक्ष जीवनाच्या अनुभवाने त्यांना कमीअधिक प्रमाणात जीवनाकडे 
तटस्थपणे पाहावयास दिकविले. जयप्रकाह नारायण सक्रिय राजकारणापासून 
मुक्‍त होऊन सर्वोदयाच्या विचाराकडे वळले तर्‌ एम्‌ . एन्‌. राय व्यवतीत 
विचाराचा विकास झाल्याशिवाय व तो स्वतःची जबाबदारी ओळखून काम करू 
लागल्याशिवाय माणसाची उन्नती होऊ शकणार नाहो ब त्याचे  अनही सुट्‌ 
शकणार नाहोत, या मताचे बनले. जयप्रकाश व रॉय यांची उदाहरणे स्‌क्र्यि 
जीवनामधेपुद्धा माणसास आपल्या क्रिया तटस्थपणे न्याहाळण्याचे सामथ्ये असले 
तर तो आपले पृवंप्रह त्याग जकतो हे दशविणारी आहेत. 
सत्यनिष्ठ विद्वान संन्याज्ञासारलाच असतो पण सूजनश्लील सत्यान्वेक्षी असून 
समाजाचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आपला वेळ खर्च करतो. सत्यमिष्ठ विद्वानांचे 
जीवन आसव्तिविरहित असते. आपल्या प्रभाव इुसऱ्यावर पडावा व लोकाचे, 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महारा्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


व्यासप्रणीत कमोचे समाजशास्त्र न २९ 


आपल्या तंत्राप्रमाणे वागावे म्हणून तो सत्य शोधत ताही. सत्य शोधण्यातच 
त्याला समाधात असते. आपल्या मताप्रमाणे ताबडतोब जगाने बदलावे यासाठी 
ती धडपडत नाहो. कारण समाजात जे आचारविचार व परंपरा चालू आहेत 
त्याला लोक एकदस त्यांगतील हे शक्य नाही हे तो ओळखतो व ज्या परंपरा 
घातक आहेत त्याची जाणीव लोकास झाली तर त्यांना त्यागल्याशिवाय लोक 
राहाणार नाहोत हेही त्याला माहित असते, असा विदठ्ठान आपण जे शोधून काढले 
ते लोकांना देण्यात आनंद सानतो. पण त्यासाठी तो आग्रह धरीत नाहो. 
लोकशाहीत विद्वानांचे कार्य सामान्य साणसाची मानसिक उंची वाढवून 
त्याला समूहाच्या लहरीयासून अलिप्त ठेवण्याचे असावे. 1981118) एष्टां]91108 
18 10 11109 ० 0९1100180५ असे म्हणण्यात येते. लोकशाहीत प्रत्येक 
साणसाने जागृत असले पाहिजे. माणसात स्वातंत्र्याची ज्योत कायम असेल तर 
तो आपले प्रतिनिधी विचारपुर्वक निवडील. अयोग्य साणसास निवडून देणार 
नाही. जो आपले प्रतिनिधित्व करतो त्यासच निवडून देईल. लोकज्ञाहोतील 
नागरिक उत्तरोत्तर निष्काम वृत्तीने वागणारा बनला पाहिजे. अक्षा प्रकारचा 
नागरिक घडविण्याचे कार्य खरा विह्ानच करू शकतो. व हो गोष्ट तो सामाजिक 
घटनांचे विश्‍लेषण करून समृद्ध जीवन जगण्यासाठी निष्कामवृत्तीची कशी 
आव्यकता आहे हे पटवून देऊन करील. हे कार्य करताना तो आपल्या अधि- 
काराचा बापर करील तर त्याचे कार्य चिरकाल टिकणारे ठरणार नाही. व्यक्तीत 
विवेकाची जागृती घडवून व प्रत्येकास जीवनाच्या सत्याचा प्रत्यक्ष अनुभव 
घ्यावयास प्रवृत्त करून हे कार्य केले पाहिजे. 
भारताचा विचार केल्यास येथे अद्या प्रकारच्या विद्वानांची नितांत 
आवशयकता आहे हे कोणासही पटेल. आपल्या देशात राजकारणाबरोबरच धार्मिक 
रूढी, सामाजिक परंपरा, यांचे तसेच आथिक व भाषाविषयक प्रश्‍न सर्वासच 
भेडसावित आहेत. राज्यघटनेने भारतात राजकोय लोकज्ञाही प्रास्त झाली 
असली तरी आथिक ब सामाजिक लोकशाही येथे येणे आवश्‍यक आहे. हो गोष्ट 
केवळ बाह्मत: काही तत्वे स्वीकारल्याने साध्य होणार नाही. आपल्या देलंदिन 
जीवनामधले प्रश्‍त सोडविण्यास लागणारी क्षमता व्यवतीत आणल्यानेच ते 
सुटणार आहेत. लोकज्ञाहीत व्यक्तिविकासात विशेष प्राधान्य देण्यात येत 
असल्याने व्यक्ती.,व तिचे प्रश्‍ल याचा येथे सूक्ष्मपणे ब निरपेक्षपणे अभ्यास 
ळा पाहिजे. प्राचीन संस्कृतींच्या वृथा अभिसानापासून मुक्‍त व सध्याच्या 
जगाचे प्रश्‍न ज्यानी समजून घेतले आहेत असेच विद्वान हे कार्य करू शकतील. 
4 1 । 


| अनुक्रमणिका | वव ् ब 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत । 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. रा ना. चव्हाण 


९0_& ४” 


कर्मवीर शिंदे यांच्या जीवनाचे मर्म व वर्ध 


महर्षि शिडे हे सर्वसाधारणतः उपेक्षित महापुरुष म्हणून गणले गेले, 
तथापि कर्मवीर शिदे यांच्या जन्मशताब्दी निमित्त गेल्या वर्षो मराठीत थोडा- 
फार विचार ज्ञाला. विविध नियतकालिकातून लेख येऊन गेले; कर्मवीर शिदे 
किवा अन्य महापुरुष यांची ठाताब्दी-वर्षातच तेवढी आठवण करावी, असेच 
केवळ योग्य नव्हे. अण्णासाहेब शिदे यांच्याशी सन १९३३ ते त्यांच्या जीव- 
नाच्या अखेरीपर्यंत म्हणजे सन १९४४ च्या पर्यंत, त्यांच्याशी माझा दढ संबंध 
आला. यासंबंधातून त्यांच्या जीवनचरित्राचे वेगळेच वर्म व मम फक्त या 
लेखात सांगावयाचे आहे. 


गांधीयुगाच्या आधी सामाजिक सुधारक जे होते, ते राजकारणात मवाळ 
होते; ब जे राजकारणात जहाल होते, ते समाजसुधारणेच्या क्षेत्रात शिशिर 
मबाळ होते. पण कमवीर शिदे म, गांधीच्याही अगोदर, 
जहाल होते. म्हणून लोकमान्य टिळकांची व जहालांची 
झाली नाहो. लो. टिळक व म गांधी शिद्याना चहात होते. 
सहृषि शिदे यांनी जी जीवनपद्धती ( मिशनरी ) स्वीकारली होती 
त्या जीवनफद्धतीला योग्य असे श्िक्षण सन १९०१ ते १९०३. पयत हता, 
विलायतेस जाऊन घेतले होते, व त्या अगोदर ते बी, एख. एल, ऐल वार 
पहिले वर्ष देखील उत्तीर्ण होते. कानडी हो तर त्यांची जसालिडीकडोज' जर 
भाषा, व पुण्यास आल्यावर मराठोचा व्यासंग वाढविला, व नककी सातृ- 
श्िक्षणातून इंग्रजी व संस्कृत यांचे अध्ययन, जे त्या काहीत हारे गु र 
सकस होते. त्यांच्या घराण्यात वारकरी भागवतधर्मोय नवती ते, ते 
असल्यामुळे, त्यांचा पिंड जात्याच व जन्मतः अध्यात्मिक शोन्केबीड परंपरा 
श्रद्धा आणि भाव संपन्न होता, पुढे पुणे येये आल्यावर त्यांचा व डा भी 
समाजा'चा संयोग जडला, व हे तात्विक अद्वेत व हा संयोग आ. पुण प्राथना- 
यांचे कारण त्यांची अध्यात्मावर दृढ श्रद्धा व त्याला मागणे मराल 
धान, 


या दोन्होहो क्षेत्रात 
शिद्यांच्यावबर टीका 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


कर्मवीर शिंदे यांच्या जीवनाचे मर्म ब वर्म ३ 


प्रमुख व पायाभूत मानण्याची त्यांची प्रखर वृत्ती, यांचा उगम त्यांचे आजोबा, 
वडील व आई यांच्या धामिक वृत्तीत आढळतो. जडवादाचे वाचन होऊनही व 
प्रिन्सिपाल आगरकर यांच्याशी विद्यार्थी नात्याने फग्युंसन कॉलेजमध्ये संबंध 
येऊनही, त्यांनी अध्यात्म व धर्म यांचा व्यासंग व प्रचार हे जीवनध्येय 
सोडले नाहो. व त्याबरोबरच प्रि. आगरकर यांच्यासारख्या बुद्धिवादी 
सुधारकासंबंधी अप्रेस व तिरस्कार देखील बाळगला नाहो, उलट छृतज्ञता 
व्यक्‍त करीत. ते जन्मत: व संस्कारतः आस्तिक होते, पुनः नास्तिक साहित्याच्या 
परिज्ञीलनाने नास्तिक, होऊनही नंतर पुर्ववत आल्तिक ब्रह्मवादी आमरण 
राहिले. त्यांचे उपास्य व त्यांच्या निरूपणाचा विषय व स्वरूप “ब्रह्म” हे 
होते. मॅक्समुल्लर यांच्या साहित्याचा गु. शिदे यांच्यावर फार परिगास झाला. 
अर्थांत शालेय पुस्तकांखरोज इतर भारदस्त व प्राज्ञवाडमय वाचण्याकडे शिदे 
यांचा फार मोठा कल सतत होता. आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ अज्ञांच्या संगतीत जाणे, 
व भारदस्त ग्रंथ वाचणे, हा तर त्यांचा स्वमाव होता. 

कर्मवीर शिदे हे त्यांच्या घराण्यात व आप्तइष्टात व समाजातही एकटेच 
विद्वान व पंडित होते. कुटुंबियांना व मराठे समाजातील सुशिक्षित तत्कालोन 
मंडळीना त्यांची विद्वत्ता ब पांडित्य घांची जाणीव होती. पण त्यांच्या फाही 
समान व्हावे, असा प्रयत्न जबळजवळ फारसा आजवर तरी कोणीच केला नाही. 
जसखिडोक'रांच्या इच्छेप्रमाणे शिदे याना गुरांचे डॉक्टर न होता माणसांचे. 
व्हावयाचे होते. यासाठी त्यांनी सत्संग व, त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ व ज्ञानी संडळींची 
सोबत धरली. व त्यांना ती मिळाली. हे त्यांचे पहिले भाग्य ठरते, करंदीकर- 
कानिटकर वगेरे वर्गमित्र लाभले. पुण्यास १८८'५ च्याही अगोदर जर्माखडी सोडन 
आल्यावर, सग शिक्षण घेत असताना आगर्कर-टिळक-रानडे-भांडारकर वगेरे 
नासवंत विद्वानांचा व त्यांचा परिचय समक्ष घडला व पुण्याच्या कॉमन्ग्रेसच्या 
पहिल्या अधिवेशनातच विद्यार्थी असतानाच, ते कॉमन्ग्रेसमध्ये जाऊन स्वयंसेवक 
झाले. राष्ट्रीयाादाची जी छटा त्यांच्यावर विद्यार्थीपणात पडली ती फार घट्ट 
होती. देशाभिमान व राष्ट्रीय एकता यांच्या कसावर कोणतोही समकालीन चळवळ 
व सामाजिक आणि राजकोय उपक्रप घासुन पाहून, त्याचा ते स्वीकार व पुर- 
स्कार करीत व त्या उलट जर कोणतीही सार्वजनिक चळवळ व पक्ष असला, 
तर त्याचा ते धैर्याने धिक्कार व अव्हेर करीत, यातच त्यांच्या जीवनाची गुरु- 
क्रिल्लो सांपडते. मात्र अस्पृश्योद्वाराची पहिली प्रेरणा संतांच्या समानतेच्या 
शिकवणुकीतून व त्यांच्या आईबापांच्या वर्तनातून त्यांना मिळाली ब हे कार्य 
म्हणजे एक धमंकार्य म्हणूनच त्यांनी त्यांच्या सावेजनिक व खाजगी विचारा- 


| अनुक्रमणिका | दरवळ 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


३२ नवभारत 


आचाराशी निगडित केले, त्यांचा ब्राह्मसमाजाचा प्रचार व स्वीकारहो अस्पृश्यो- 
डारार्थ होता, म्हणजे दलितोद्वाराच्या पाठी मागे ब्राह्मममाजाचा मानवतावादी 
विश्‍वधरम होंता; मानवी समतेचा दृष्टिकोन होता. 


तयारी ब निश्चिती 


प्राथनासनाजात आल्यावर विठ्ठल रापजी शिंदे यांचे एक मित्र नोती- 
बुल्षासा नामक, ग्रॅज्युएट झालेले व समाजसेवाबुद्धीचे गृहस्थ सॅन्चेस्टर विद्या- 
ल्यात धमंशिक्षणाचेसाठी विलायतेस निघाले होते. हे न्यू इंग्लिशस्कूल मध्ये 
बोडिंग तुपरिटेंडण्ट व शिक्षक होते. परंतु पोटंसेद्‌ येथे त्यांची बोट गेल्यावर, 
तेथे वादळ होऊन, त्यांना संधिवाताचा आजार होऊन, ते वाटेतच निवतले ! 
कर्मवीर शिदे. यानी जाण्याचा निश्‍चय केला; म्हणून गु. शिदे याला विलायतेस 
डॉ. भाण्डारकरांनी पाठविले. या अगोदरच विवेकानंद यानी युरोप-अमेरिक्ा 
या देशात संचार केला. हे उदाहरण देखील विठ्ठल रासजींच्या डोळ्यामुळे तेवत 
असावे. वाई येथील “ प्राथंना मंडळ ?? ता. ४-७- १९३३ रोजी स्थापन झाले, 
त्या दिवशी स्वामी विवेकानंदांची पुण्यतिथी होती, असे सी त्याना सांगितले. तेव्हा 
शिदे म्हणाले की- हा मुद्दा प्रार्थना तंघ (बाई) या संत्थेच्या परिचयात जरूर 
छापा, ” ह्यानुसार मी ह्या दिनविज्षेषाचा परिचयात समसावेज्ञ केला, प्रार्थना- 
समाजाच्या प्रचाराथ एकदा वाहुन घेतल्यावर, त्यानो त्यांची सर्मापत बुद्धी, 
अनन्यभाव व दृढनिइचय व श्रद्धा कधीच कोणत्याही तुरट - कटु प्रसंग प्रापर 
होऊनही मुळीच पालटलो नाही. कृतध्नंता हा शब्द त्यांच्या कोशात व मनात 
नव्हताच. श्रीमंत सयाजीराव - शाहू महाराज, रानडे -- भांडारकर - चंदावर- 
कर, गोखले-कर्व-परांजपे-आगरकर यांच्याज्नी सतभेद होऊनही, त्यानी या सवं 
विद्वान व कतंबगार पुढाऱ्यांविषयी जन्मभर परुज्यमाब बाळगला. भात्र 
ह्याचा कोणालाच सर्वाश्ली प्रमाण किवा सर्वाशी अप्रमाण मुळीच मानिले नाहो. 
लो. टिळक व म. गांधी यांच्याशी त्यांचा पुढील बहुजन पुढाऱ्यांपेक्षा 
सर्वात अगोदरचा परिचय होता. पण यांच्या हाताखाली व बरोबर 
विविध कार्ये करूनही त्याना पुर्ण प्रमाण घ निर्वोष मानिले नाही. स्वतः 
स्वावलंबी व अनुभवी विवेक मांडित गेले, त्यांचा कार्यानुभव व स्वानुभव मोठा 
होता. पण फारच थोड्यानी त्यांचा फायदा घेतला. ते उपेक्षित राहिले. याचे 
कारण, सत्य हे बहुमतमान्य व लोकमान्य नसते, तरी त्याची साधना त्यानी 
सोडली नाही. सत्यासाठी ते एकाकी (अलूग-अस्पृश्य 1 ) देखील होत. त्यांची 
चित्तनक्षमता अव्याहूत चाले व अतमुखता हा त्यांचा बाणा होता. ते फार 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ०६ 3... आहे. 
ज्य संगणकीकृत द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाड 


कर्मवीर शिंदे यांच्या जीवनाचे मर्स ब वर्म ३३ 


चिकित्सक, सूक्ष्म व दूर व विज्ञाल विचारी असत. त्यामुळे भावनावशता 
त्यांच्या ठायी सहज लवकर निर्माण होत नसे. ते मित्र-सहकारी-सवंगडी 
पारखून घेत. एखाद्या सामान्य कार्यकर्त्यांने असामान्य कार्य केले तर त्याचा 
गोरव करीत व त्याला प्रोत्साहन येण्यासाठी त्याची जाहोर सभेत स्तुती 
करोत; पाठ थोवटोत असत. अण्णासाहेबाकडून म्हणजे अधिकारी कर्मवीरा- 
कडून गोरविलेले व निर्दे गिलेले कार्यकत॑ अर्थात महृत्त्वाचेच झाले. फुकाफुकी 
गुरुवये शिदे कोणाची स्तुती करीत नसत, अगर निष्कारण टोका किंबा 
खंडणही करीत नसत. १९३२॥३३ सालानंतर त्यांची प्रकृती तुरुंगात बिघडली. 
सधुमेह व कंप वायूने आजारी झाले; म्हणून घरी बिछान्यावर पडूनच ते जास्ती 
करून मरेपर्यंत राहिले व या विश्रांत व निवृत्त काळातच माझा व त्यांचा, 
वाई ब्राह्मोसमाजाच्या कार्यामुळे परिचय साळा. एकपरी बेफल्य वाट्यास आले 
असतानाहो, यज्ञापयज्ञ-मानसन्मान व अपसान हे सर्व सारखे मानून, ते आपल्या 
मनाचा तोल सांभाळीत होते. व धर्साो रक्षति रक्षितः | या न्यायाने धर्माने 
त्यांचे रक्षण केले. कोणीही भेटावयास येवो सतत दार उघडे होते. त्यांच्या 
जवळ लहान भोठे-गरीब-श्रीसमंत जातगोतपक्ष वगेरे भेदभाव अर्थांत नव्हता. 
अजा-दुंजाभाव नव्हता. ब्राह्मोसमाजाच्या पाडीमागे जो सामाजिक धर्म 
आहे तोच राष्ट्रीय ' विडवधर्स ' भारताची एकात्मकता व समानता साधू दकेल, 
हो त्यांची खात्री होती. व ह्या तत्वज्ञानातून व उपासनेतून त्यानी कोणत्याही 
विषयावर विचार व आचार केला. हे त्यांच्या जोवनाचे सुत्र म्हणजे वम व 
मम म्हणजे इंगित होते. इप्सित हेच होते. अधघ्यात्मिकता-धर्म व प्रार्थनाशीलता 
यांचा विचार वगळून त्यांचे चरित्र व चारित्र्य सांगणे म्हणजे त्यांचे केवळ 
जडप्रधान वर्णन होय. व ते केवळ जड (सटेरिआलिस्टिक) नव्हते. तरी 
विज्ञानवादांचे व लोकशाही समाजवादाचे चहाते होते. अस्पृश्यता निवारण 
म्हणजे शिदे व शिदे म्हणजे अस्पृद्यता निवारण; असे समीकरण बनले होते, 
तरी ह्या अस्पृश्योद्धारक कार्याची उभारणी च आखणी विइवधर्मावर अधिष्ठित 
होती. विठ्ठल रामजी यांच्यातून धर्म उणे करता येत नाहो. विठ्ठल रामजी 
म्हणजे धर्म विठठल रामजी म्हणजे उपासना, व बिठ्ठल रामजी म्हणजे ब्राह्मतमाज 
व त्याचा प्रचार व विज्ञेषत: तो प्रचार बहिष्ठतात, बहुननात व स्त्रियात 
करणे, हा त्यांचा विशेष होता. त्यांचा ब्राह्मोसमाज म्हणजें कौटुंबिक व प्राधान्ये 
करून अस्पृश्योद्धारक स्वरूपाचा होता. जास्ती इहवादी म्हणजे ऐहिक समाज- 
समन्वयाचा हा प्रयत्त होता. प्रयत्न व प्रयोग सामाजिक होता. म्हणजे 
न.भा.२ 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


३४8 नवभारत 


मोक्ष मिळवून देण्याचा, मुक्‍ती साधण्याचा तो वैयक्तिक प्रयत्न नव्हता. 
केवळ तो ज्ञानयोग नव्हता. कर्मकांडाला तर त्यात स्थान नव्हते. कर्माला म्हणजे 
आचरणाला महत्त्व मोठे होते. नाचरणाचे निश्चित कस ठरले होते. 
तत्त्वज्ञान व त्यानुसार कार्यकम होता. स्वतः शिदे गृहस्थ होते. स्वामी नव्हते. 
प्रपंच-संसार म्हणजे माया नव्हे. संसार म्हणजे धर्मसाधन करण्याचे अटळ व 
क्रसप्राप्त कर्तव्य होय. या दृष्टीतून ज्षरीर गलित झाले होते तरी त्यानी ' कोट्‌ं 
बिक उपासना मंडळ पुणे! व वाई ब्नराह्मोसमाज ( वाई जि० सातारा ) या दोन 
समाजसंडळामाफत एकात्सकतेचे व प्रपंचातील अध्यात्मिक जीवनाच्या 
वाढीचे कार्य केले. व या शेवटच्या पण अत्यंत महत्वाच्या व पक्व देत मी 
त्यांना जवळून पाहिले, ऐकिले, अनुभविले, माझ्याशी त्यांनी संवाद केला. व 
त्यांच्याशी मो संवाद केला. मी त्यांचा विछार्यी-शिष्य व त्यांची जीवनपद्धती 
अंशतः तरो जीवनात आणण्याचा खटाटोप करणारा एक त्यांचा सामान्य 
अनुयायी. त्यानी मला दीक्षा दिलो. सी त्यांच्यापासून घेतली. माझ्या वेचारिक 
संसाराला त्यानी सुरुवात करून दिली. ते आणि मो हे त्यानाच टोन नव्हतो. 
त्यांच्या आज्ञेत राहाण्याचा मो प्रयत्त केला. मो आलो भेटलो म्ह्णजे ह्यांना 
आनंद होई. “ बरे आलात. सी तुमचीच वाट पाहात होतो! असे 
बिछान्यावर पडूत ते म्हणत. त्यांचे हास्य, त्यांचा पाठिबा, मला व आम्हा 
सर्वांना प्राणप्रिय बाटला. त्यांना आम्ही लोडले नाही व त्यांनी आम्हाला 
पोटाक्षी धरले. या नि्चयी समन्वयातून वाई येथील ब्राह्मसभाजाचे त्यांच्या 
काळात तरी प्रभावी केंद्र निर्साण झाले. अण्णासाहेब कोण होते, कसे होते, 
काय होते, कल्ञासाठी खपले- जगले, हे समक्षातून पाहिले ते येथे निवेदावयाचे 
आहे. त्यांच्या स्वभावाचे कंगोरे न प्रत्यक्ष परिचयातून, त्यांच्याकडन प्राप्त 
झालेली शिकवण येथे देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ल 


च ट्क य 
सतभेद म्हणजे अण्णासाहंब | 


अण्णासाहेब व्यवहारी-नफावादी-वाणी-उदभी नव्हते. अर्थात भक्त व 
साधुश्ील होते. भागवत धर्मीय सर्व संतांप्रमाणे ते गृहस्थधर्मीय होते. 
गृहस्थाश्रम हा महत्वाचा ते मानीत. संसार म्हणजे परमार्थ साधनाचे एक 
माध्यम व साधन ही त्यांची कमंयोगी पण ज्ञानपर ससन्वयक दष्टी होती. ह 
न्राह्मसमाजाचे तत्वज्ञान होय. राजकारण- सभाजकारण वगेरे जोवनाच्या 
हरएक क्षेत्रातील कोणत्याही प्रश्‍नासंबंधीचा विचार त्राहसमाजाच्या व्यापक 


दृष्टीशी सुलंवादित व सुसंबंधित आहे. किवा नाही, हे पारखून त्यानी त्यांचे 


| अनुक्रमणिका | 
७.3 मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


कर्मवीर शिंदे यांच्या जीवनाचे सर्स ब वर्स -३५ 


जीवन व्यतीत केले. या दृष्टीतून पाहात असताना व चालत असताना त्यांचे 
समकालोत प्रवाह ( चळवळी ) व त्यांचे सुस्य पुढारी यांच्याशी मतभेद 
झाले. व या मतभेदातूनच त्यांचे चरित्र घडले. वेळोवेळी जे त्यांना विग्रह घ्यावे 
लागले व विग्रह घेण्याच्या मागे त्यांची जी मोलिक दृष्टो ब स्वतंत्र वागणूक 
झाली, होच महत्त्वाची ठरते. यामुळेच त्यांचे ससकालीनातील असामान्यत्व. व 
असाधारणत्ब स्पष्ट होते. त्यागप्रधान जीवनाचा हा नतुना होता. 

गुरुवर्य शिदे यांच्या अगोदर प्राथनासमाजातील काहो कर्तसुधारक व 
त्या अगोदर स्वतः महात्मा फुले यांनी एतहेशीय लोकांनी चालविलेल्या 
अस्पृश्योद्धारक प्रयत्नास प्रारंभ केला होता. पण अखिल भारतीय पातळी व 
राष्ट्रोयदृष्टी देऊन श्री. शिद्यांनी नव्या पद्धतीने व मिशनरोवृत्तीने संघटित 
प्रयत्न प्रथम चाल केले. म. फुले यानी १८४८ ते ५३ यांच्या दरम्यान अति- 
शू्रासाठी जाळा काढल्या होत्या तरी नंतर १८५९ सालापासून त्यांनी त्यांचे 
लक्ष व शक्‍ती शेतकरी ब्राह्मणेतर-सत्यश्षोधक चळवळीसाठी जास्तपणे खर्ची 
घातली. गु. शिदे यांची सर्वं तारुण्यावस्था हरिजनोद्वारार्थ खर्ची पडलो. वते 
लवकरच थकले. म. फुले व शिदे यांच्यात हा भेद आहे. ब्राह्मणेतर-सत्यश्ोघक 
चळवळ सवंग ( शिद्यांच्या काळात ) असूनही त्यांनी तिचे नेतृत्व सहज प्राप्त 
होण्यासारखे असूनही, ते मुळीच प्रत्यक्षतः पत्करले नाही, कारणे अनेक होतो. 
सत्यद्षोधकांचा प्रचार तमाशातून चाले ! अण्णासाहेब तात्विक व प्रवचन 
देणारे होते. त्यांच्या काळातील सत्यज्षोधक चळवळीचा काळखंड म्हणजे 
क्रिया प्रतिक्रियांचा तीक्ष्ण काळ होता. शिंदे ग्रॅज्युएट होते. उच्च ब विलायतेस 
जाऊन, अति उच्च शिक्षणाचा त्यांना लाभ ज्षाला होता. सर्वसासान्य व 


अर्धशिक्षित सत्यसमाजाची बहुतेक संडळो, ह्यांच्यात व शित्यात सांस्कृतिक 
फार सोठा फरक होता. परंतु ह्या चळवळीतील सवं प्रसिद्ध 


लहानसोठ्या कायंकर्त्यांशी शिद्यांची जवळची ओळख होती. सत्यशोधक 
समाजाची नोट घडी बसावी, असे त्यांना वाटे. हो चळवळ सुधारावी म्हणून 
तिच्यातील गंभीर दोष त्यांनी दाखविले, भागवतधर्मप्रधान प्राथनासमाजाचा 
पुरस्कार व प्रचार करण्याचे कार्य त्यांनी पत्करले होते. त्यांनी युरोपभर 
प्रवास केला होता. भारतात अनक घेळा संचार केला. त्यांची दृष्टी अखिल 
भारतीय होतो. म्हणून भराठा व तत्सम समाजाचे पुढारीवण त्यांनो जाणन- 


बजन घेतले नाहो. व प्रांतिक-जातोयतावबादी भभिकेपासन त्यांनी स्वतःला 
नेहसो अलिप्त राखिले. तरी यावरील चळवळीतील कर्ती स्व पढारी संडळी 


अण्णासाहेबांचा सल्ला घत असत. व शाहनसयाजा महाराजासकट इतर लहात 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अप ७ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


२६ नवभारत 


थोर कार्यकर्त्यांला गु. आण्णासाहेब सिनोबर व अनुभवी वाटत. त्यांचा सल्ला 
अपेक्षिला जाई. पण तो फार व्यापक व तात्विक असल्यामुळे वरोल मंडळींना 
झेपत नसे ! या कारणामुळे देखोल अण्णासाहेब अलग पडत ! व असला 
निर्ढवलेला अलगपणा ( दुरावा ) त्यांच्या वाट्याला नेहमी-नेहमी वारंवार 
येतच राहिला. व ह्या तटस्थतेत व त्रयस्थतेत त्यांनी विज्ञाद मानिला नाहो. 
ब लोकरंजन व लोकाराधना केली नाहो. प्रामाणिक मतभेद झाल्यामुळे व 
स्वशोधित स्वत:चे पण तात्त्विक सत्यच महत्त्वाचे मानण्याची आग्रही-हट्टी- 
म्हृणजे अद्या स्वरूपाची सत्याग्रही प्रवृत्ती त्यांच्यात असल्यामुळे मतभेद 
ब्रिकोपाला जाऊन त्यांना जीवनात जवर किमती द्याव्या लागल्या, व त्यांनी 
त्या दिल्या. हेच त्यांच्या जीवनाचे मम व वर्म होय; एवढेच नव्हे तर 
तत्त्वप्रधान मतभेद हाच पाया व शिर ठरते ! 
मुंबई प्रार्थना समाजाशी मतभेद 

सन १९०७ साली लोकमान्य टिळकांना ६ वर्षे कारावासाची जबर 
क्रिक्षा झालो. शिद्यांची राष्ट्रोय वृत्ती उफाळली ! मंबई प्राथना समाजाच्या 
व्यासपीठावरून लोकमान्यांच्या प्रोत्यथे त्यांनी प्रार्थना केलो. हा जहाल 
राजकीय उल्लेख आहे, असे प्रा्थनासमाजाच्या नेमस्त व मवाळ मखंडांना 
वाटले! व सन १९०३ नंतर गु. शिदे मुंबई प्रार्थनासमाजाचे धमंप्रचारक 
म्हणून गिरगावातील प्रार्थनामंदिराच्या मागील राममोहेन आश्रमातच राहात 
असत. प्रार्थना समाजातील मुखंडांनी त्यांच्या प्रचारकी कार्यावर त्यांना न 
आवडणाऱ्या व पुष्कळ प्रकारे अव्यवहार्य मर्यादा घालण्यास च बंधने लादण्यास 
सुरवात केलो. याचा परिणाम असा झाला की- स्वाभिमानी व स्वतंत्र वृत्तीचे 
च बुद्धीचे गु. शिदे ह्यांनी प्रार्थनासंमाजाच्या प्रचाराचे कार्य स्वत:च सोडून 
दिले ! व धर्माचे प्रत्यक्ष क्रियाज्षील समतावादी अनुष्ठान व्यक्‍त होण्यासाठी ते 
अस्पृश्यतानिवारक कार्याकडे पुणंतः पुढे वळले. ही इष्टापत्ति झाली ! सातन्र 
ब्राह्मधर्पाबरील श्रद्धा व तत्वप्रेस मरेपर्यंत सोडले नाही. प्राथनासमाजाची 
कर्ती व कळकळीची अनेक मंडळी त्यांची नित्र-हितचितक व जवळ्ची साहाक 
राहिलीच; त्यांनी शिंद्यांच्या मिशनला, कोटुंबिक उपासना संड र 
येथील शिद्यांनी स्थापन करून शेवटी नावारूपास आणलेल्य 
संपाजास प्रार्थनासमाजी मंडळींचे जास्तीत जास्त सा 
ते आवाहन करून घेतले. बाई येथे वाई 
( इमारत ) विकत घेण्यात आलो; तेथे 


जातीधर्माच्या विद्याथ्पांचे बोडिंग चाल झाले 


ळाला ब बाई 
1 बाई ब्राह्मो- 
जास्त साह्य झाले व शिदे यांनो 
ऱि ब्राहयोीसमाजास एक मोठी वास्त 
१८२७ सालापासन हरिजनास? र्व 
ब द 6" छरजनासह सव 


७१11 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


“75५. 
5 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


कर्सवीर शिंदे यांच्या जीवनाचे मर्स ब वर्म ३७ 


विठ्ठल रामजी शिंदे बांच्या काळात कोल्हापुरास ज्याहू महाराज व पुण्यास 
लो. टिळक हे फार सोठे आपआपल्या क्षेत्रात झुंजार नेते होते. शाह महाराज 
यांनी वेदोक्त समान हृक्‍काचा झगडा केला. पण क्षात्रजगद्‌ गुरूची पुढे निमिती 
केलो. अज्ञा प्रकारची निर्मिती ब्राह्मो व सत्यशोधक तत्त्वांना व धोरणांना 
मंजूर होगारी नाही, म्हणून गुरुवर्यांनी ' क्षात्रजगत्‌ गुरु हे एक विघ्न आहे', असे 
म्हणून रार्जाध शाहु महाराजांना विरोध केला. व॒जाहोर नापसंती 
दशविली. ब्राह्मधर्म दृष्टीत हे नवे पोठ बसत नव्हते के. भास्करराव जाधव 
व कमंदीर लिदे एकमेकाना चांगलेच जाणीत होते. भास्कररावांचा पिण्ड 
संस्थानी व इंग्रजी हृद्दोत सहकार करून, नेमस्त व मवाळ वागण्याचा होता. 
कॉन्ग्रेस व भास्करराव कधीच जवळ आले नाहोत. राष्ट्रीय एकात्मकता हो. 


शिद्यांची दृष्टी; म्हणून शाहू-भास्करराव यांचा मवाळ पक्ष प्र शिदे यांच्यात. 


अंतर राहिले व वाढले. सात्र के. श्री. भास्करराव याना देखील क्षात्रजगत्‌ गुरू 
पोठ अमान्य होते. वि 
शाहू व ठिंदे 

विठ्ठल रामजी शिदे यांच्या भारतीय निराश्रित साह्यकारी संस्थेस राजष 
शाहु छत्रपति ह्यानी अथिक साह्य केले होते व शिदे यानी एक अखिल भार- 
तीय अस्पृश्यता निवारक परिषदेचे अधिवेशन रार्जाब शाहूमहाराज यांच्या 
अध्यक्षत्वाखाली भरविले होते. राजषि ज्याहू महाराजानी पुण्यास प्रार्थना समा- 
जाचे हरिमंदीर डॉ. भांडारकरानी बांधिले, त्यावेळोही या मंदिरासाठी वर्गणी 
दिली. व कोल्हापुरास काहो वर्षे प्राथंनासमाजाची शाखा चालू होती, त्यावेळी 
विठ्ठल रामजी शिदे याना रार्जाष जाह महाराजानी प्रचाराथ॑ आथिक साह्य 
केले होते. कृतज्ञतापुर्वक शिद्यांनी हा उल्लेख स्वत:च केलेला आढळतो. निक- 


टचा व जवळचा संबंध असला व देणगी वगेरे दिली असली, तरी कोणत्याही' 
दात्यांचे मत सावंजनिक दृष्ट्या अयोग्य असेल व ते तत्त्वांच्या चोकटोत 
बसत नसेल तर शिदे ते धेर्याने धिक्कारीत असत. असे प्रसंग शिद्यावर दुर्देवाने 
वारंवार येत गेले व त्यातूनच त्यांची कणखर विचारसरणी व त्याग दृष्य झाला. 
पण अक्षा प्रकारच्या वर्तनामुळे त्याना देणगी व साह्य मिळण्याचे बंद पडे पण 
त्याची ते तमा व फिकोर बाळगीत नसत. त्यानी त्यांचे विचार व आचार 
स्वातंत्र्य कोणासच विकले नाही. उपेक्षितता पत्करिली. पण कोणाचा अनुनय 
केला नाही. 

मराठा-तत्सम समाजासाठो या काळात मुंबई कोन्सिलात सात जागा 
राखीव म्हणून मिळविण्यात आल्या होत्या, या एका जागेवर गु. शिदे यानी 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


३्ट नवभारत 


निवडून जावे असे ज्ाहू महाराजांचे व मराठे मंडळींचे मत होते. स्वतः 
अस्पृद्यासाठी देखील विठ्ठल रामजींच्या प्रयत्नातून राखीव जागा प्राप्त व 
उपलब्ध झाल्या होत्या. जातीय तत्वावर मिळालेल्या जागेवर उभे राहून निवडून 
येण्याचे विठ्ठल रामजी शिदे यांनी नाकारिले, व सर्वसाधारण ( एखा७ा'81] 
४69, ) वर उभे राहिले व पराभव देखील पत्करिला ! एवढेच नव्हे तर पुनः 


कोणत्याच निवडणुकीला उभे राहिले नाहोत ! निवडणुकीच्या राजकारणातून 
त्यानी अंग काढून घेतले, 


अश्याप्रकारे विठ्ठल रामजी यांचा मार्ग बुद्धिबळातील उंटाप्रमाणे वेगळाच 
असे, व होई, त्यासुळे ते हरएक समकालीन पुढाऱ्यांपासून व चळवळीपासून 
वेगळे पडले. संधिसाधूपणाची वृत्ती त्यांच्या अंगात व मनात नसल्यामुळे सतीचे 
चाणच त्याना अध्यात्मिक समाधान मिळवून देई व त्यातच त्याना आनंद वाढे. 
त्यांची अंतर्गुखता जो निर्णय देई त्याचप्रमाणे त्यामार्गाने ते एकाकी जात. 
सत्य असत्याशी । भन केले ग्वाही । मानियेले नाही बहुमतां ।। हो तुकोक्‍्ती 
त्यानी जीवनात वागवून दाखविली व उपेक्षित सानकरी राहिले. त्यांची त्यागी 
वृत्ती ही निर्ढावलेली होती. लहानपणापासून दारिद्र्याला ते तोण्ड देत होते. 
अले अध्यात्मिक बळ त्यांच्या ठायी असल्याने ते वित्तेषणेला बळी कधीच पडले 
नाहोत. जरूरीपुरती जीबनसाधने- साधे अन्न व खादीचे कपडे असा त्यांचा 
संसार सुखी असे. रुपये - आणे -पे किवा पे - प्रसोश्न आणि पेन्शन यांच्या- 
मागे लागलेले त्यांचे जीवन नव्हते. अस्पृश्यता निवारणाचे कार्य १९० ते 
१९२५ । २६ पर्यंत केल्यामुळे लोक त्यांना कमवीर म्हणू लागले, प्राथना व 
ब्राह्मसमाजाचा अबघड घ दुघंट प्रचार पत्करिला असल्यामुळे त्यांना ' मर्हाष ! असे 
लोक म्हणू लागले. मान त्यांच्याकडे गेला. सरकारी रावबहाद्डूर- जे. पी. वगेरे 
सारखे मानसऱ्मान दरवर्षी त्यांच्या काळात इंग्रज सरकारी धोरणास पाठिबा 
देणाराना मिळत असे पण ह्या उपाधोकडे त्यानी जाणून बजन पाठ फिरविलो. 
क्षात्रजगद्‌ गुरूंचा मान व स्थान त्यांना शाहूमहाराज देत होते, सयाजीराव 
मोठ्या नोकरीवर अगदी प्रथमपासूनच नेमोत होते पण, एकदा नोकरी ( ताबे- 
दारी ) ( गुलासी ) पत्करावयाची नाहो, असा जो निःचय पुर्वबयात केला तो 
आमरण पाळला. गुरुवय आगरकरांचा त्याग व बाणा व आगरकरानी पत्कर- 
लेली '' व्हॉलंटरी पॉव्हर्टी ' यांचे साक्षात दर्न अण्णा साहैबांच्यामध्ये मिळते. 
टिळकांची तडफ व प्रतियक्षाशी सरळ निर्भीडपणा शिद्यात होता, भीड 
नव्हती. 


| अनुक्रमणिका | 
जट मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे कंड. * 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


कर्सवीर शिंदे यांच्या जीवनाचे मर्म ब वर्म ३९ 


मतभेदाचा प्रवाह पुढे चाळूच ! 

गुरुवर्य शिदे म्हणाले :- “ अस्पृतेचा छडा लावण्यात ... ..*.* 
निवारण्याचा भाग तर राहू च्या ... . . . मला स्वतःला जो जन्मभर अनुभव 
_ आला, आणि आनंद झाला तो लक्षात घेता, मला आणखी जन्म मिळाले तरी 
ते याच संशोधनात आणि सेवाशुश्रूषेत खर्चीन. "' 

पुढच्या त्यांच्या जन्माची कल्पना मानवास अशक्य आहे; परंतु त्याना 
जो नरदेह प्राप्त झाला, तो त्यानी वरील पद्धतीने खर्चो घातला. एवढे मात्र 
मुळीच खोटे नव्हे. म. गांधी यांच्या समीप जाणारे बहुजनसमाजातील 
विठ्ठल रामजी ्रादे हे अगदी पहिले. म. गांधींना शिदे ओळखत होते व 
[शदे म. गांधींना चांगले ओळखत होते. “ तयारो व निश्‍चय व कार्य. * 
करण्याची वृत्ती असल्यावर पेज्यावाचून कार्य अडत नाही, म. गांधी दरिद्री 
नारायण होते; तरी त्यांची कार्ये पेश्ञावाचून अडली नाहीत. कार्यकर्ता हा 
श्रीमंतच असावा असे नाही ! ” गुरुवय ह्यानी माझ्या एका अडाणी शंकेला 
उत्तर देताना, ( ते वेताळ पेठेत सणसाच्या माडोवर राहात असताना, 
सन १५३४ च्या पावसाळ्यातील एके दिवशी, माझ्याशी बोलताना ) त्यानी 
चोखपणे मला सांगितले. 


महात्मा गांधी याच्याही अगोदर सन १९०३ पासुन व अस्पृश्यता 
तिवारणाच्या उपेक्षित भारतीय व जटिल प्रश्‍नाला सववंप्रथम मर्हाष जिद्यांनी 
स्पर केला होता. व महात्मा गांधी आणि काँग्रेस यांचेही लक्ष ग्रुवर्य 
शिद्यांनी ह्या यक्षप्रहनावडे, राष्ट्रोय माध्यमातूनही प्रथम ओढले. वास्तविक 
काँग्रेस हो राजकोय सुधारणांच्यासाठी अणखिल भारतीय सार्वजनिक 
राष्ट्रसभा होती. व अस्पृश्यतेचा प्रश्‍न हा त्या काळात धार्मिक व 
प्रधानत: सामाजिक होता; जहाल काँग्रेसवादी सामाजिक परिषदेचे विरोधक 
होते; व म्हणत होते की, हे सर्वे प्रश्‍न स्वराज्य मिळाल्यावर पाहू. काहोंचे 
असे मत होते की- समाज आपोआप परिवर्तन करील. त्याला का दुखवा ! 
सामाजिक सुधारणा स्वराज्य मिळाल्यावर त्यात सर्वांगीण प्रगती होऊन 
त्या आपोआप घडतील ! असा जहाल विचारवंतांचाही विवेक असताना 
कलकत्ता.काँग्रेसच्या अधिवेज्षनात विठ्ठल रामजींनी अस्पृश्यता निवारणाचा ठराव 
आणून हा कार्यक्रम हिंदी राष्ट्रीय राजकीय परिषदेचा म्हणून जाहीर करविला, 
विज्षेषतः म. गांधौ व अनि बेझंट वगेरे राष्ट्रीय पुढाऱ्यानी गु. शिदे यांच्या 
विवेकास ठराव स्वरुपाने भाग्यता दिली. स्पृश्य लोकांचे व तत्कालीन 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


७० नव भारत 


सोठमोठ्या पुढाऱ्यांचे मत अस्पृश्यता निवारणाला अनुकूल करण्याच्या कामी 
तरी विठ्ठल रामजी यांना व्यापक यश आले. म, फुले व प्रार्थनासमाजिष्ट 
अस्पृश्योद्धारक पुढारी हे प्रयत्न सन १८४८ नंतर धार्मिक ब शेक्षणिक 
माध्यमातून करीत होते. पण विठ्ठल रामजी यांनी अनेक मोठमोठो अस्पृश्यता 
निदारणासंवंधीची अखिल भारतीय अधिवेशने ठिकठिकाणी घेतली. त्यात 
सर्वपक्ष, सर्वधर्म ब इंग्रज सरकार व मिझानरो या सर्वचेही साह्य घेतले. व 
अस्पृद्यांच्या-साठी राजकीय हक्‍काच्याही मागण्या केल्या. नोकऱ्या मिळाव्यात, 
वसतिगृहे असावीत वगेरे वगेरे अनेक ठराव केले; व काही प्राथमिक बाबतीत 
यशही पिळविले. विठ्ठल रामजींनी अस्पृश्यांच्या राजकीय चळवळीस व आथिक 
क्षेत्रातील मागण्यांच्या चळवळींना प्रथम जन्म दिला, त्यांचा पक्ष मांडिला. एक 
बाब खरी क्रो- आजचे दलित पुढारी त्यानी केलेल्या कार्याचे करावे तितके 
मूल्यमापन करून महत्त्व जाणीत नाहीत, तरी त्याना व नि:पक्षपाती 
इतिहासाला व न्यायक्लील काळाला त्यांचे पहिले प्रयत्न जाणावे लागतील. 
ते मात्र निष्काम कमंयोग आचरून स्वतःच वेगळे झाले. पण यापुर्वी 
म. गांधी व शिदे यांच्यात परस्परात पत्रव्यवहार चाले. म. गांधी यानी खादी 


(२) हिंडु-सुसलमान ऐक्य (३ ) अस्पृद्यता निवारण असा तीन कलमौ 
कार्यक्रम देशासाठी पुढे मांडिला; व $करिद्यांनाही तो कळविला. पण ता. 


२५-११-१९२४ रोजी म. गांधी यांना अण्णासाहेबानी कळविले को-या 
कार्गमक्रमात अस्पृश्यता निवारणाला महत्त्व व स्थान पाहिले पाहिजे; म. गांधींना 
आणखी नस्मर व विनयपणे कळविले को- त्यांचा म्हणजे म० गांधींचा क्रम चकला. 
म. गांधींनी यावर उत्तर देऊन कळविले कौ- “तुम्ही ह्या एकाच (म्हणजे अस्प- 
इयता निवारणाच्याच ) कार्याला वाहून घेतले आहे, म्हणून तुमचे ( म्हणजे 
शिद्यांचे ) स्थान माझ्याहीपेक्षा वरचे आहे. ” डॉ. आंबेडकरांनी शिद्याच्यानंतर 
दलितोद्धाराची चळवळ स्वत:च पुढारी होऊन त्वेषाने व वेगाने पुढे रेटलो. 
१९३२॥३३ साली स्वतंत्र मतदार संघ्रावरून डॉ. आंबेडकर व म. गांधी 
यांच्यात तीत्न मतभेद झाले. व म गांधोंना प्राण पणाला लावावे लागले. व 
भारतीय अदपृ्यतेचा प्रश्‍न म्हणजे गोण प्रश्‍न व दुय्यम किवा तिय्यम समस्या 
नसून, प्रथम क्रमांकाचा प्रश्‍न आहे. हे म. गांधी व सगळचाच देशाला माम्य 
करावे लागले व आजहो लागते; व पुढे तर उत्तरोत्तर हो समौक्षा कठोण 
वाटेल, ह्याप्रकारे शिद्यांचे विचार समकालीनापेक्षा वेगळेच व एकपरी चमत्का- 
रिक वाटले तरी पुढे त्यांच्या विचारांचा पडताळा सर्वाना येत असे, व येईल ! 
लोकमान्य टिळकानाही आला. ब्राह्मणेतर पक्षालाही आला. म. गांधी यानी 


| अनुक्रमणिका | स्रविकी 
त मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


कर्मवीर शिदे यांच्या जीवनाचे मर्स व वर्म ४१ 


येरवडा तुरंगात असताना सनातनी व परिवर्ततवादी शास्त्री पंडित या 
दोघानाही बोलावून हिदुधर्मशास्त्रात अइपृर्यता निवारणाला क्षास्त्राधार व 
ग्रंथाधार आहे किंवा नाहो ? यासंबंधो चर्चा चालविली. तकंतोर्थाच्यासारल्या 
पुरोगामी पंडितांनी अस्पृश्योद्धाराच्या बाजूने मते व ज्ञास्त्राधार मांडिले. 
यांवेळी स. गांधी यांना भेटावयास कर्मवीर शिदे येरवडा जेलमध्ये गेले. 
त्यावेळी स. गांधी यांना ते म्हणाले व्हौ- अस्पृश्यता हा उघडच अन्याय ब 
असत्य आहे. तर मग त्याला ज्ञास्त्राधार असो वा नसो. अन्याय तो अन्या- 
यंच ! अक्षा प्रकारे गुरुवय्ने शिदे व म. गांधी यांच्याही दृष्टोकोणात फरक 
होता. व तो साहजिकही होता. तत्त्वाला ग्रंथाधार असो [नसो, तत्त्व स्वतः सिद्ध 
असते. कलंक तो कलंकच ! 


सम. गांधी अगदो आरंभी अहमदाबाद प्रार्थनासमाजाचे सभासद झाले 
होते; व गुजराथेतील अनेक सामाजिक व आद्य धामिक सुधारकांचे कार्य म. 
गांधी जाणीत होते. ब्राह्मोसमाजाचे व राममोहन यांचे महत्त्वही म. गांधी 
जाणीत होते. विठ्ठल रामजी शिदे यांनी वाई येथे स्थापन केलेल्या ब्राह्मोसमाजास 
म. गांधी यांनी सन १९४४ साली पांचगणीहून मुह्ाम येऊन भेटही दिली. 
खृह्द विठ्ठल रामजी शिदे यांना म. गांधी यांच्यासंबंधी प्रारंभापासुन फार 
आदर होता. स. गांधी व विठ्ठल रामजी यांच्यात राष्ट्रोय ऐक्यासंबंधी व 
जहाल राजकारणासंबंधी ब खादी वगेरेसंबंधो मतभेद नव्हते. विठ्ठल रामजी 
यांच्यावर म. गांधी यांचा जितका परिगाम आढळला, तितका कोणत्याही 
महाराष्ट्रीय समकालीन व पुर्बकालीन देखोल पुढार्‍यांचा आढळला नाहो. 
पर्वतीसत्याग्रह वगरे अस्पृद्यांच्या चळवळीत शिदे भाग घेत असत. पण 
डॉ. आंबेडकरांची “' शॉक ट्रोटमेंटस्‌ ”'  ( छाोठलर ""७७॥10118) 
त्यांना मंजर फारक्ली नसे. पारतंत्र्याच्या काळात आपआपसातोल संघर्ष- बेकी 
व कटुता हो चांगली नव्हे, असेच गुरुवर्याना नेहमी वाटे, ब्राह्मणांचा द्वेष तर 
त्याना अभिप्रेत नव्हताच. पण वणंजातीभेद व उंचनीच भाव देखील नापसंत 


होता. 


त्यांनी परस्कारिलेला ब्नाह्मसमाजाचा समतावादी व लोकज्ञाही धर्म हा 
भारताचा राष्ट्रीय विदवधर्म ठरतो. उपासना प्रकार व तत्संबंधीचा कोणाचा 
मतभेद सोडला तर ब्राह्मोसमाजाच्या मागे जी भारतीय सर्वजातिधर्माच्या 
ऐक्याची प्रेरणा व स्फूर्ती आहे, तीच म. गांधी यानी सवंधरमसमभाव ह्या 
तत्वज्ञानात मांडली. सर्वांचे बंधुत्व व सर्वांना सारखा दर्जा व हकक आणि 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


४२ नवभारत 


सर्वांना सारखी संधी असावी हा ब्राह्मसमाजाचा संदेश होय. धामिक व 
सामाजिक साध्यमातून तो राष्ट्रीय सभेपूर्वी सांगितला गेला. राष्ट्रोय सभेची 
ज्या वेळी स्थापना करण्यात आली, त्यावेळी ती देशातील सर्व जाती व 
धर्मांच्यासाठी आहे. ब सर्वानी मिळून राजकीय हक्कासाठी झटावयाचे आहे. 
अक्षया अर्थाचा ठराव राष्ट्रीय सभेत प्रथमत: झाला; व गुरुवयं शिदे यांचे हेच 
वरील तत्वज्ञान होते; व राष्ट्रोय सभेच्या भारतीय एकात्म पद्धतीला हो 
व्यापक व विज्ञाल दृष्टी पुरकच होती; व आहे. चंदावरकर वगेरे तत्सम अनेक 
मान्यवर प्रतीष्ठित परंतु मवाळ-नेमस्त-प्रागततिक (]100018(6 ) व शिदे 
याच्यात तफावत पडली. हे नवल नव्हे ! प्रार्थना व ब्राह्मसमाजाचे जेवढे 
बरोबर तेवढ्या पुरताच मी त्यांचा सभासद आहे, अपरे शिदे म्हणत. एवढेच 
नव्हे ! तर आणखी काय ? तेच पुढील होय ! 

क्रिदे काँग्रेसवादी होते तरी काँग्रेसपक्षाचे जे चांगले -रास्त-योग्य-असेल 
तेवढ्या पुरताच, मी तिचा सभासद आहे, असे म्हणत. व शिदे ब्राह्मणेतर 
पक्षाचे नव्हते तरी केवळ काँग्रेसमध्ये जाऊनच ब्राह्मणेतरांचा-म्हणजे बहुजनांचा 
स्वोद्घार होईल व काँग्रेसच सर्व जनतेचे प्रश्‍न सोडबील, असे त्याना वाटत 
नव्हते. सामाजिक व धार्मिक सुधारणांच्या बाबतीत स्वत: प्रयत्न केले पाहिजेत. 
संस्थानिक, व ब्रिटिश सरकार किवा काँग्रेस यांचा यासंबंधी सर्वथेव उपयोग 
होणार नाही, असा शिद्यांचा स्वानुभव होता व सांगणे असे. त्यांच्या शेवटच्या 
सहवासातून असे निश्चितपणे म्हणता येते. शिदे वोणत्याही बाबतीत टोके 
( 1751811016 701115 ) गाठोत नसत. एकंदर ' गोल्डत्‌ सोन ! सारासार 
विवेक हा त्यांचा मार्ग होता..ते राजा रासमोहन राय यांना गरू मानोत; ब 
ह्या परंपरेचे शिंदे हे एक पाईक व प्रचारक होते. हीच त्यांची मस्य जोबन 
पद्धती व हाच त्यांचा जीवन-वेद होता. अस्पृश्यता निवारण आणि स्त्रोउद्धार 
( मुरळ्या दासी वगेरेंचा ) हा जो कार्यक्रम त्यानी पल्करिला होता, तो 
विदव-मानवी धर्म प्रत्यक्षात व व्यवहारात आणून दाखविण्यासाठी होता, धं 
हा अंत:करणाचा व हृदयाचा प्रश्‍न आहे. व्याख्यानाचा व केवळ व्यासपीठावरील 
प्रवचनांचा विषय नव्हे. धम हा कृतीचा विषय होय. हे त्यांचे सांगणे असे. म्हणन 
शिदे व धर्म, धर्म व शिद्यांचा अस्पृश्यता निवारणाचा भारतव्यापौ प्रयत्न टे 
दोन करून चालणार नाही. शिदे उणे धम म्हणज बाको ञन्य राहाते नका 
प्रकारचे त्यांचे शून्यवादी द्षन खरे दक्षंन नव्हे. अस्पृश्यता निवारणाच्या भागाची 
आता आत्यंतिक नकर स्वराज्यात व स्वातंत्र्यात आहे. कारण बव क 
अत्याचार वाढते आहेत, व ते अखिल भारताच्या सवं प्रांतात होत असतात; पण 


| अनुक्रमणिका | वा 
या मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हि. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


कर्मबीर शिंदे यांच्या जीवनाचे वर्म ब वर्म ४३ 


अंतःकरणातून जर अस्पृश्यता व मनातून जातीयता गेली तरच ती व्यवहारातून 
व राजकारणातून जाऊ शकेल. म्हणून मानसिक शुद्धी प्रथमत झाली पाहिजे. 
हा शिद्यांचा विवेक मूलगामी ठरतो. व हे त्यांचे मर्म व वर्म ठरते. अध्यात्म 
हा त्यांचा शब्द गूढ व पारलोकिक नव्हता. अध्यात्म ज्याच्या त्याच्या ठिकाणी 
असते. त्यांचे अध्यात्म उच्चतम ससता व्यक्‍त करणारे होते. बाबा लोक 
किवा बुवामहाराज यांचे न्रह्मज्ञान व त्याचे साधन व गुरुवर्य शिदे यांचा 


ब्राह्मधर्म ह्यात महददंतर आहे, व तेच जाणले. पाहिजे. हरिजन असे नाव. 


बदलून व हे नाव ठेवून अस्पृश्यता जाईल असे ठिद्यांना वाटत नव्हते ! त्यांच्या 
अध्यात्मात चमत्कार बसत नव्हते. भोळा भाव नव्हता. नाना धर्म, नाना पंथ, 
मूतिपुजा, अवतारवाद, जातिप्रकार, वणंभेद हे सर्व पृथकता निर्माण करतात. 
एक सत्य स्वरूप, ज्ञानस्वरूप व अनंत आणि सवेब्यापी सूळ ब्रह्मच त्यांनी 
उपास्य मानिले, पण स्वतःचा संप्रदाय दुसऱ्यावर बळेच. लादावयाचा वगेरे 
प्रकार त्यांना मंजूर नव्हते. ी 

शिद्यांनो जी. एकात्मतेतून प्रगती करण्याची पद्धत स्वीकारली होती 
ती समन्वयवादी पद्धत आजहो स्वराज्यात तितकीच उपयोगी आहे. शिद्यांचे 
समकालीन महत्त्वाच्या पुढाऱ्याशी व प्रवाहाज्ञी जे मतभेद झाले ते अभ्यसनीय 
वब चितनीय आहेत. बोधपर आहेत. शिंदे यांचे वडील रामजीबाबा व आजोबा 
बसाप्पा हे देखील मोठे करारी होते. जर्माखडीकरांश्ी रामजीबाबा यांचे 
त्यांच्या नोकरीत असताना, मतभेद झाले, त्यावेळी देखील रामजीबाबा यांनी 
जरमाखिडीकरांची नोकरी सोडली. पण जमखिडीकर राभजीबाबा यांची 
योग्यता जाणीत होते. त्यांनी त्यांना पुनः नोकरी दिली. गु. तदे मेट्रिक 
परीक्षा पास झाल्यावर जमखिडी येथे प्रथम शिक्षक झाले. १ण पुढे त्यांना 
अधिक अध्ययनाची महत्त्वाकांक्षा वाटू लागली. पण जमखिडीकर यांना 
विठ्ठल रामजी यांनी गुरांचे डॉक्टर व्हावे असे वाटत होते. कारण ही 
संस्थानातील एक गरज होती. पण शिदे यांनी जससिडीकरांचे ऐकले नाही. 
ब आई बाप बहिणी वगरेंना घेऊन तडकपणे पुण्यास आले; व फर्ग्युसन 
कॉलेजमधन अत्यंत गरीबावस्थेत बी. ए. झाले. याप्रमाणे शिदे यांचे मतभेद 
व त्यांनी घेतलेले वारंवार स्वयंनिणंय यामुळे त्यांचे सारेच जीवन गतिमान 
व क्रांतिकारक झालेले आढळते. आणखी पुढील सावंजनिक आयुष्यातील 
स्वत: गरुवर्य शिदे यांचे ज्यांच्याशी मतभेद झाले, त्यांच्याशी सर्वथैव मतभेद 
होते व मतेक्‍्ये नव्हतीच असे नव्हे. सहमती ज्या ज्या मुद्यावर, होई, 
त्या त्या. विषयावर व कार्यासिंबंधी ते लहान-थोरांना सहकार्येच देत. गांधी 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


४४ जं नत्रभारत 


आणि महाराष्ट्र, बहुजनसमाज ( ॥118505 ) व काँग्रेस यांचा हुवा कर्मबीर 
शिदे बांच्या मुळेच जमत गेला. काँग्रेसशी मानीव अस्पृश्यांनी व ब्राह्मणेतरानी 
द्वेत बाळगू नये, व या द्वेतःचा परकीय धूत इंग्रज सरकार फायदा घेईल, अज्ली 
साधार ब खरो भीती महि शिदे यांच्यातून त्याकाळी व्यक्‍त होई. या राष्ट्रोय 
प्रवृत्तीत त्यांचा देशाभिमान सामावला होता. 
डॉ. आंवेडकर ब महर्षि शिंदे 

के. डॉ. आंबेडकरांचा पक्ष व श्री. भास्करराव जाधव यांचा ब्राह्मणेतर 
पक्ष “ इंग्रजनिष्ठा ” बाळगून प्रगती करू इच्छित होता. पण ह्या दोघांचे 
इंग्रजी सत्तेचे लांगूलचालन व परकीयांच्या सत्तेवरील निष्ठा विठ्ठल रामजो शिदे 
याना नापसंत होती. तथापि सन १९१८ नंतर साऊथ बोरो कमिशनपुढे 
विठ्ठल रामजी व भीमराव रामजी या दोघांच्याही साक्षी झाल्या. भीमराव 
रामजी आंबेडकर यांचे मत असे पडले को, अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी अस्पश्यानीच 
निवडून द्यावेत. स्वतःचे प्रतिनिधी स्वत:च अस्पृश्य मानलेल्यानीच निवडून 
द्यावेत, अश्ा प्रकारची जागती व प्रगती मानीव अस्पृश्यामध्ये अद्याप झाली 
नाहो. म्हणून अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी निवडण्याची वेगळीच संसदीय पद्धत विठ्ठल 
रामजी 'शिदे यांना अभिप्रेत होती. पुढे डॉ. आंबेडकर यानी स्वतंत्र मतदार 
संघ मागितला, तेव्हाही राखीव जागा फक्‍त द्याव्यात असे शिद्यांचे मत पडले. 
यापुर्वी शिदे व आंबेडकर अनेक वेळा एकत्र येत. 

मतभेदांची तपासणी व ताणाताणी होऊ लागल्याचर शिदे स्वत: होऊनच 
वेगळे होत. मागे प्राथंनासमाजापासून स्वत:च राजीनामा ( अयाीच 
कामाचा, सभासदत्वाचा नव्हे ) देऊन ते त्याच्यापासून अलग झाले. डा. आंबे- 
डकरांचा उदय होताच अस्पृश्यांची चळवळ त्यांची त्याना हवालो करून डिप्रेस्ड 
क्लासेस मिद्वनच्या कामातून मोकळे झाले. ही जो वारंबार -सुटका-मक्‍ती 
त्यांना जिवंतपणी मिळाली, हेच त्यांचे परम भाग्य होय. मुक्‍ती मिळाल्यावर 
त्यानी ब्राह्मोसमाजाच्या म्हणजे मूळ त्यांच्या प्रचारकौय कार्याचा पुनः अवलंब 
केला; व अहिल्याभ्रमातील ( नाना पेठ, पुणे) जागा सोडून देऊन, शुक्रवार पेठे. 
जवळील सणसांच्या माडीवर वेताळ पेठेत येऊन राहिले. यावेळी मो त्यांच्याकडे 
वारंवार जात असे. शिद्यांची अनेक प्रवचने मो ऐकली. माझ्यावर देखील 
सत्यशोधक जहाल बघ कडवट अज्ञा त्याकालीन चळवळोंचा परिणाम ज्ञाला होता 
क्षिद्यांच्या सहवासात व राष्ट्रीय ठत हा पूर्व परिणाम मावळला. मला 
ळा रावयाचा मागे त्यांच्या चिकित्सक, सारग्राही व मूलग्राही विचारसरणीत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


(ज्या. ठिं ७ 1] (4: ]र्‍ शि 
कमवीर शिंदे यांच्या जीवनाचे मर्म ब वर्म ४५ 


डॉ. आंबेडकर व विठ्ठल रामजी यांचा आणखी एका महत्त्वाच्या बाबी- 
वर व मुद्यावर मतभेद झाला. तो सांस्कृतिक दृष्ट्या फार महत्त्वाचा होय. 
डॉ. आंबेडकर यांनी अस्पृड्यतेपासून मुक्‍ती मिळणे झाल्यास “ धर्मांतरा'*चा नवा 
मार्ग स्वीकारला. व झेवटी पुष्कळ सर्व धर्म संशोधन केल्यावर बुद्धधर्माचा माग 
पत्करिला. विठ्ठल रामजी शिदे यांचा ह्या बुद्धाकडे कल व बुद्धधर्माचा अभ्यास 
जवळजवळ १९०२ पासूनचा होता. व त्यांनो बुद्धही म्हणवन घेतलेले आढळते 
ब्रह्मदेशात जाऊन शिदे जागतिक बुद्धधमं परिषदेलाहो जाऊन आले होते. पुर्वास्पृश्य 
हे बुद्ध होते वगरे पुष्कळ संशोधन असलेले एक महुनीय पुस्तक “' भारतीय 
अस्पृश्यतेचा प्रश्‍न” या झौषकाखाली त्यानी सन १९३२ साली प्रसिद्ध केले. त्यांची 
संशोधने देखील असामान्य-अपुर्व-व तटस्थ आहेत. ग्‌. शिदे यांना अस्पृद््यतेच्या 
पासून सुक्ती मिळविणेसाठी सावंजनिक बुद्धधर्भ प्रवेक्ञाचा मार्ग पसंत नव्हता. 
ह्या प्रकारच्या धर्मांतरापेक्षा “ सवंधर्मातर्गत धर्सरहस्य *' हा त्यांचा समन्वयक 
व सववंसंग्राहक मार्ग होता. डॉ. आंबेडकर यांना धर्मांतराच्याही बाबतीत शिद्यांनी 
उघड पाठिंबा दिला नाहो. पण आता एवढे म्हणता येते को-ननवबुद्ध व इतर 
खेड्यापाड्यातील सवण हिडु यांच्यात डॉ. आंबेडकरांच्या सावंजनिक धर्मांतराच्या 
अटळपणान, प्रत्यक्ष व्यवहारात अंतर-ठुरावा वाढला. व बुद्धधमं तसा ञाचरण्यास 
सोपाही नाहो ! शिवाय फवत डॉ. आंबेडकरांच्या समाजाने दद्धधमे जास्तीपण 
स्वीकारला व इतर म्हणजे महारेतर हरिजन व महाराष्ट्राबाहेरचा विविध 
दलित ससाज मूळच्या परंपरागत हिदुधर्मातच राहिले. यासुळे अस्पृश्यातही बद्ध व 
हिंदु असा भेद-तट-व धर्माच्या तत्वावर दोन पक्ष महाराष्ट्रात तरी निर्माण ज्ञाले 
डॉ. आंबेडकरांच्या ह्या धर्मांतराच्या घेळो म. गांधी व शिदे देखील हया 
नव्हते. पण म. गांधी असतानाच डॉ. आंबेडकर थांचे धर्मांतराचे विचार 
९२३२ नंतर पुढे यंत होते; व त्यांचा चोखंदळपणा चालला होता. जीख, जेत, 
व खिस्ती वगेरे धर्मीय त्यांचा स्वीकार करण्यास तयार होते, पण स. गांधीनी 
धर्मातराला काही अनुकूल मत व्यक्‍त केले नव्हते. शिदे व गांधी यांची भमिका 
एक ठरली. शिंदे ब्राह्मोसमाजी असल्यामुळे त्यात संब धर्मोय प्रेम अभिप्रेत 


होते व असते त्यामुळे बुद्धधर्साविषयींचा आदर गृ. शिंदे यांच्या ठायी शेवट- 
पर्यंत होता. वाई (जि. सातारा) येथे त्यानी वेश्ञाख शुद्ध पौजिमा बद्धजयंती हा 
ब्नाह्मसप्ताजाच्या वाषिक उत्सवाचा विवस ८९२५७ सालो ठरविला. वब थावेळी 


सअजनही वाषिक उत्सव होतो 
एणे येथे नानाच्या पेठेत ( भोझकरवाडी ) यथे त्यांनी वाण्या जमवन 
अंत्यज वर्गांच्या उन्नतीसाठी अहिल्याश्रप ब्रांधला व तेथेच सहकुटुंब राहिले. 


| अनुक्रमणिका | 
शि मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


कू ! ५/% 
संगणकीकृत | द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


४६ नवभारत 


पुण्यातील ब बाहेरील नामवंत सर्व पुढाऱ्यांनी त्यांचे कार्य समक्ष पाहिले. 
भोकरवाडीतील त्यावेळची वस्ती अत्यंत गलिच्छ होतो. लो. टिळक, डॉ. 
भांडारव्हर, न्या, मूर्ती रानडे, के. प्रि०्जोग, श्रो, कोठारी, के. तात्यासाहेब केळकर 
ना. गोखले, ना. चंदावरकर, कर्वे वगरे वगेरे महान्‌ समकालीन स्व पुढाऱ्यानी 
गु. शिद्यांची योग्यता जाणली होती. त्याग व सेवा यासंबंधी प्रश्‍नच नव्हता. 

खृद्द प्राथनासमाजातील त्यांचे अगदी जवळचे मित्र व साहाय्यक 
सोहनी, पटवर्धन, वेद्य, वगेरेंश्ी प्राथनासमाजाचे कार्य व त्याचा दष्टिकोण 
वगेरे संबंधो मतभेद होई- झाला ! पण प्रार्थनासमाजातील ह्या कळकळोच्या 
पुढाऱ्यांनी गु. शिदे कसे होते ब कमे नव्हते, त्यांच्या जीवनाचे वर्म व मर्स 
त्यांच्या लेखनातून शिद्यांच्या देखत प्रकट केले आहे. हे सर्व लेखन म्हणजेच 
शिद्यांचे अधिकारी प्रतिबिंब होय; फोटो होय, माझाही ग. शिदे व प्रार्थना- 
समाज व त्यातील दुसऱ्या पिढीतील कतों मंडळी यांच्याशी संबंध दोघेपणे व 
जवळचा आला; म्हणून मला शिदे शब्दांकित करिता आले. जिद्यांचे संव 
प्राथंनासमाजी सुधारक माझ्याही जवळचे त्यांच्यासुळे झाले. 

खुद्द शिदे यांना जुळते-मिळते घेण्याचे जमत नसे, ह्याबद्दल त्यांनाच 
जाणीव होती. सत्य-असत्याश्ली ते सन ग्वाही करीत असत. व्यवती व पक्ष यांची 
खुषी व नाखुबी ( नाराजी ) हो डुय्यम समजत. म्हणून शिद्यांचे मतभेद व 
त्याती वेळोवेळी घेतलेले विग्रह व बाळगलेली तटस्थता हो सर्व त्यांचा 
मनोनिग्रह व त्याग दाखविते. व हो ग्यानबाची * सेख ! या त्यांच्या हट्टी (!) 
व अनुष्ठानिक आग्रही स्वभावातच शोधता येते; ब शोधिलो पाहिजे. भू 
शिंदे कसे होते ब दिदे कसे नव्हते 

शिदे कबी कीतंनकार देखील होते. लिद्यांनी अनेक लेखव 
( “ अन्‌टचेबल इंडिया * ब्र डिस्टिक्टरी थीईस्टोक्‌ ) इंग्रजीत लिहिली आहे. 
कानडी व मराठी यांचा संबंध त्यांनो दाखविला आहे. शिदे यांचे दप्तर त. 
काही कागदपत्रे मी त्यांच्यानंतर वाचलो. त्यांच्या घरच्या कडक व 
टिपणावरून असे आढळले को- भारतीय संस्कृति हो सर्वच वेदोदभव का 
“ बेदापासूनच भारतीय इतिहासाला सुरुवात करणाऱ्यांना थांबा, वेदा ्् 
प्राकृत ( ०71118) ) संस्कृत्या येथे होत्या.” अज्ञा टिपणाचा म द्र 


१] हो पस्तके 


७” ऱ् व्य ] 
मी वाचला. हे टिपण सन १९१८ च्या अगोदरचे असावे. शिदे ह वीन 
( अस्याय व असत्य ह्यांच्या संदर्भात ) होते, पण त्ते सर्वसामान्य इतर ठे न 

च्य इतर वघेळं 


प्रेममर्ती व प्रसंगविदेषी विनोदी होते. व्यवतोपर व एखाद्या समाजाला जग 
न [नच 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


कर्मवीर शिदे यांच्या जीवनाचे मर्म व वर्म ४७ 


ते फारसे लिहोत बोलत नसत. त्यांना गाण्याचे अंग होते. तुकारामाची पदे व 
साधुसंतांचे अभंग ते प्रेमळपणे गात. त्यांच्या प्रवचनात पुनरुक्ती नसे म्हणून त्यांना 
श्रोतूवर्गाचा तुटवडा पडत नसे. सासान्य निरक्षर बाया बापड्या व साधारण 
लोक यांना समजेल व पेलेल अश्या प्रकारे ते विषय सांडीत असत. विद्वानांच्या 
व साहित्यसंशोधनाच्या प्राज्ञ कार्यक्रमातही त्यांना आजंबून बोलावित असत. 
अक्षा वेळी त्यांची वृद्धी व विवेचन विठ्ठानांना देखील चित्य वाटे ; पण 
शुष्कवादविवाद यांचा त्यांना कंटाळा असे. ज्यावेळी दोन पक्ष हातघाईवर 
येत, त्यावेळी त्यांच्यात समझोता करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असे. शिद्यांची भते- 
वक्तव्ये मोठी मामिक-मर्मभेदो व र्वामिक म्हणजे वरम व्यवत करणारी असत. झेती 
व दरोतकरी हो उत्तमोत्तम अवस्था आहे; ब तिची सुधारणा व्हावी या दृष्टीने 
अनेक झेतकरी परिषदातून त्यांनी केलेलो भाषणे आजही चित्य व सार्गदशक 
आहेत. शिदे यांनी त्यांच्या भर तारुण्यात केलेली भाषणे-लेख-उपदेश यांचे 
मोठे पहिले पुस्तक सन १९१२ च्या सुमारास यंदे यानी उपलब्ध केले. या 
महृत्त्वाच्या पुस्तकात त्यांदी प्रतिभा व प्राज्ञ विचारसरणी थांचे दंन होऊ 
शकते. विदे यांना निसर्गतःच असाभान्य मन व आकषक इयक्तित्व 
( 1615011811 ) प्राप्त होते. ह्या देखील पुस्तकाची दुसरी आदत्ती 
निघेल तर पुष्कळपणे शिंदे सर्वांना उपल्ब्ध होतोल. 


शुभ्र दाढी व रविद्रांच्यासारखा केशसंभार, खादीचा अंगरखा, उपरणे 
साधा आहार, त्यांचा काोटकसरो संसार यांचे दर्शन सवं महाराष्ट्राला देखील 
झाले. असा त्यांचा संचार असे. शिद्यांची उपेक्षा झालो तज्षी त्यांची अपेक्षा देखील 
पुण्कळ झाली, त्यांच्या हयातीत त्यांना दलितांनी व इतरांनीही मानपत्रे दिलो, 
सन १९३४ साली जून महिन्यात सुंबईतील अनेक संस्थामाफत त्यांचा गोरव 
होऊन त्यांना भानपत्र अर्पण करण्यात आले. शनिवारवाड्यापुढील अनेक 
मोठमोठ्या राजकोय व वादग्रस्त जाहोर सभांचे अध्यक्षस्थानावर त्यांची 
योजसा होई. प्रभावी वक्‍ते, व तटस्थ आणि न्यायी अध्यक्ष म्हणून त्यांनी 
अनेक सभा जिकल्या- यशस्वीपणे पार पाडल्या. पक्षातीत बुद्धी, तौलनिक 
व समन्वयक अश्यास-चिंतन-मनन यामुळे त्यांची छाप सर्व पक्ष ब समकालीन 
सवे प्रवाहावर एकसारखी पडली. शिदे प्रार्थनासमाजातील प्यूरिटन्सप्रमाणे 
सोवळे-अलग राहात नसत ! विज्ञान व जडवाद यांचाही अभ्यास त्यांनी 
केला होता. बडोदे येथील साहित्यसंसेलनातील त्यांचे भाषण, थाची चांगली 
साक्ष देते. समाजसत्तावाद- रत्रियन क्रांतीचे विचार त्यांनी वाचले होते. 


| अनुक्रमणिका | वरि 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न्« च अपत्होत््वी] >२७ 
र्भ्टी 4 
2. अ का 
क प्‌ 
अध 
द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, बाई 


ष्ट नवभारत 


या 


कोणत्याही वादाचा अभ्यास करण्यास त्यांचा ब्राह्मसमाज खुला होता; व 
असतो. 

म. फुले यांची निमिकासंबंधीची जाणीव वगळली तर म. ज्यो तिबा 
कालंमाकंसूप्रमाणे वाटतात. असे त्यांनी एका ठिकाणी म्हटले आहे. 

बॅ. सावरकरांचा व्यापक हिंडुत्ववाद त्यांना अमान्य होता असे नव्हे. 
रत्नागिरी येथे बॅ. सावरकरांनी त्यांना स्थानबद्ध असताना बोलाविले होते. 
शिदे रत्नागिरोला गेले. अस्पृश्योद्धारक कार्य करण्यास माझे देखील राहिलेले 
आयुष्य सावरकरांना प्राप्त होवो, अ्ली प्राथंना (सदिच्छा ) त्यांनी तेथे व्यक्‍त 
केली. शिदे कसे होते व कसे नव्हते. हे जागल्यामुळे देखील त्यांच्या जीवनाचा 
अर्थ समजतो. शिदे कमवीर देव-देवतापुजक अर्थात नव्हते, तरी त्यानी 
पवती सत्याग्रहात भाग घेतला, मंदिरातून स्पृश्यास्पृद्यता असा भेद नसावा 
एवढेच त्यांचे म्हणणे, म्हणजे सत्याग्रह होता. ब्राह्मणेतर चळवळ व विद्येत 
मागासलेल्यांच्या परिषदा यात ते अधून मधून भाग घेत उपस्थित राहात, 
म्हुणून प्रार्थनासमाजाचे एकमेव व जुने मुखपत्र * सुबोध पत्रिका ” यामध्ये 
काही मागे त्याकाळी टोका केलेली आढळली. पण शिदे समाजाची चाल व 
कुवत ओळखूनही विविध राजकौय व सामाजिक संघर्षात भाग घेत असत. 
कोणतीही बाब व कार्य ते परमविवेकानंतर सुरू करीत. 


भाई बागल हल्ली जी अज्ञेयवादी भते वारंवार मांडतात, त्याची सुरवात 
सन १९२९ नंतर शिदे ह्यात असतानाच झाली. श्री, भाई बागल यांचे पिताजी 
के. श्री. खंडेराव गोपाळराव बागल ( कोल्हापुर ) हे ज्ञेयवादी सत्यशोधक, 
उुढारो, लेखक अ कुझुल संपादक. होते. कमवीर श्िद्यांचे ते कोल्हापुरातील मित्र 
1 हितचिंतक होते, भाई बागल यानी पुढे अज्ञेयवादी ( निरीइवरवादी ) मते 
[कट करून, तीच सगळ्या सत्यज्ञोधक समाजाची मते अस्ताबीत असा हल्लीचा 
"यांचा पवित्रा मांडला. मूलतः सत्य शोधक समाज हा ज्ञेयवादी व ब्राह्मसमाजा- 
धसाणे * ईश्‍वरी पितृत्व व मनुष्यमात्रांचे बंधुत्व ) ह्या तत्वावर स्थापन झाला. 
भर हेच तत्व गुरुवर्य शिंदे यांना अर्थात अभिप्रेत होते. एवढेच नव्हे तर याच 
तत्वाधारे म्हणजे ब्राह्मसमाजाचे धर्तीने व मतानुसार सत्यज्लोधक समाज 
ःार्य बहुजनसमाजात चालवावे, असे गुरुवर्य शिदे यांचे मत 
ऱ्यांचा ह्यासंबंधीचा पवित्रा त्याचवेळी प्रकट 


चि 
व प्रयत्न होते. व 
चा य त्यांना स्वत:च केला होता. 
शिदे यांचा दृष्टिकोण कोणता म्हणून हा मुद्दा येथे नमूद केला आहे 


हे. भाई 
दली अज 3 » डं चे भू ऱ 
बागलांनी क्षमा करावी, भाई बागलांच्या भताविरुद्ध काही एथे लिहावयाचे 


अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


कर्मवीर शिंदे यांच्या जीवनाचे मर्म व वर्म ४९ 


नाहो. बहुजनसमाज म्हणजे नराठा-समाज ( फक्त ) असा अर्थ गु० शिदे 
यांचा नव्ह्ता. * बहुजन पक्ष ' अशी परिभाषा त्यांनी वापरली होती, शिदे 
स० शो० ससाजासंबंधी लिहू लागले व बोलू लागले म्हणजे त्याला तत्व- 
ज्ञान प्राप्त होई, संत्यत्‌ ज्ञानम्‌ व अनंतम्‌ असे ब्रह्म भोळा भाव नाहीसे 
करणारे आहे. निदान ह्या ज्ञावस्बरूपातून भोळाभाव तिर्माग होईल, असे म्हणणे 
अवघड आहि. 

ब्राह्म- ससाज- प्रार्थना समाज यशस्वी झाले नाहोत. न्या. मू. रानडे 
भाण्डारकर- चंदावरकर व मोडक वगेरे प्राथंनासमाजाचे पुढारी सरकारी 
नोकरीत असत, त्यांच्या पांडित्याने प्रायंनासमाजाचे विचारधन वाढले, हे खरे. 
पण त्याना त्यांच्या आयुष्यात प्रत्यक्ष प्रचार करण्यास वेळ प्राप्त नव्हता. केशव 
चंद्रसेन या बंगाली ब्राह्मो प्रचारकांचा गु० शिद्यांच्यावर फार चांगला परिणास 
ज्ञाला होता. ब्राह्मसमाज यशस्वी होवो अगर न होवो. पण त्याचा आधुनिक सामा- 
जिक घाभिक (सोसिओ रिलिजियस्‌) दृष्टिकोण व जा[तीधमंपंथ भेदातीत दृष्टि- 
कोण भारताला ह्या नाहो त्या स्वरूपात पत्करावा लागेल. व त्याचे तत्वज्ञान 
त्याचे नाव देखील न घेता भारताला ध्यावे लागेल अता शिचयांचा अभिप्राय होता. 
ब्राह्मपमाजाचा फक्त भक्‍तीपरच अर्थ ते करोत नसत, ज्ञालयोग, कसंयोग व 
भक्‍तीयोग यांचा समन्वय त्यांना अभिप्रेत होता, कमंयोग म्हणजे बाह्य कर्म- 
काण्ड नव्हे. कर्मयोग आचरण्यात आणताना यक्षापयत्याचे मोजमाप ते करीत 
नव्हते. दलितोद्धाराचे अवघड कार्य व उपासनेचा निर्गुण (सवव्यापक,) बिकट 
मार्ग यांचे अवलंबन व प्रसार करिताना त्यांचे यश मर्यादित राहील हे त्याना 
ठाऊक होते. तरी अवघडासंबंधी प्रयत्नच करू नये, अता निराज्ञावाद त्यांच्या 
ठायी नव्ह्ता. लोकसंख्या ब लोकमाल्यता हेच कस त्यांनी सुळोच स्वीकारले 
नाहीत. 


ग्राह्मोसमाज चातुवर्ण्ये धर्स म्हणजे चार जन्मजात व जन्सप्राप्त जाती 
जाणीत नाही. अर्थात अण्णासाहेब शिदे असा जातिभेद मानीत नव्हते. 
विनोदाने ते म्हणत को- “ आश्रमधर्म गेला पण फक्‍त वरण राहिले.” 
म्हणजे जन्मप्राप्त वर्ण मानण्यास सोपा आहे पण आधसधमं व्यवहारात आणणे 
अवघड असते. परंतु डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन संस्थेसाठी दोड दोन तपे खपल्या- 
नंतर ती संस्था त्यांच्या म्हणजे दलित बांधवांच्या ताब्यात देऊन अण्णासाहेब 
सोकळे ज्ञाले कर्सासंबंधीं आसक्ती त्यांच्यात नव्हती. अनासवतीयोग त्यांच्यात 
सला घरी दारी दिसला, कसंत्याग म्हणजे पलायनवृत्ती त्यांच्यात नव्हती. 

न, भा.४ 


| अनुक्रमणिका | यन र 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 


संगणकीकृत 


| व 


ण क. 
ञ ी 
शू. ४ 


। द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, बाई 


५२ नवभारत 


कारण स्वतः काढलेली व वाढविलेली संस्था सोडली पण भारतीय अस्पृश्यता 
निवारण्याच्या प्रश्‍नावरील चिंतन व कार्य सोडले नाहो, शेवटी करवेल तो 
पर्यंत केले. प्रकृतीने त्यांचा नाईलाज केला. आज शिदे सर्वमान्य आहेत. तरी 
त्यांचे विचार-आचार खुद्द बहुसंस्यांक मराठा समाजाला प्रत्यक्ष ग्रामीण 
भागात व्यवहारात झेपले पाहिजेत; व मराठवाडा-महारवबाडा एक जेव्हा 
होईल तेव्हा शिदे यांचे कार्य संपेल ! यासाठी अनेक ससाजसेवकानी त्यांच्या 
प्रमाणे खपले पाहिजे. 
उपसंहार 

या लेखात शिदे व त्यांचे मतभेद याविषयी प्रत्यक्ष त्यांच्याशी झालेल्या 
सात-आठ वर्षांच्या अगदी निकटच्या सहवासातून ऊहापोह केला आहे. त्यानी 
स्वसताशी प्रतारणा करून आत एक ब बाहेर एक अश्टी मते किवा ह्विविध 
वतन केले नाही. तत्त्वानुसंधान ब तत्वानुष्ठान साधण्यासाठी त्यांचा यशस्वी 
एकसारखा प्रयत्न असेळ व ह्यामुळे ते एकाकी ठरले. पण ह्यातच त्यांचे 
असामान्य मोठेपण व अद्वितीयत्व सांपडते, व ते येथे शोधले आहे. शिदे कोणत्याही 
समकालीन चळवळीशी सर्वथा एकरूप झाले नाहोत. शिद्यांची दृष्टी विधायक व 
रचनात्मक होती. 

डॉ० आंबेडकरांच्याबह्दल बोलताना ते फारसा निदेंद करीत नसत. “* डॉ. 
आंबेडकर पुण्यात नाले म्हणंजे अहिल्याश्रमात उतरत. ” असे ते एकदा एका 
सायंकाळी म्हणाले. हो वेळ सन १९४० च्या पुर्वीची होतो. म्हणजे त्यांचा 
सांगण्याचा मथितार्थ असा होता की- मो ( म्हणजे शिद्यानी ) त्यांच्यासाठी 
काही पाया तयार करून ठेविला होता. एवढेच, “ डॉ. आंबेडकर पुण्यास आले 
म्हणजे प्रारंभी शिद्यानी बांधलेल्या अहिल्याश्रमात उतरत. ? असे फक्‍त सचित 
केले, री 

श्रोसंत सयाजीराव गायकवाड यांच्याशी शिद्यांचा संबंध अखंड होता व 
राहिला. गायकवाडांनी मात्र वेळोवेळी त्यांची भूमिका जाणन घेतली. व 
त्यांची कदर केली. धर्म च ससाज यांच्या बाबतीत गायकवाड व शिदे सर्व- 
साधारणतः एकाच विचारांचे होते. दोघेही अखिल भारतीय पुरुष झाले. शिवे 
यांना गायकवाडांच्याकडून जसे साह्य प्रथसपासुन झाले तसेच न. फुले 
यानांही गायकवाडांनी अंत:करणपुर्वक साह्य केले. 

महात्मा फुले यांना गुरुवय शिद्यांन पाठि तद ी 
सत १८९२1९ गो सुमारास कमिलनी पन्हा म ्् 

ह लागल्यावर व सावंजनिक 


| अनुक्रमणिका | 
वळ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 260 68 हड '. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


कर्मवीर शिंदे यांच्या जीबनाचे मर्म ब बर्म ६१ 


कार्यात पडू लागल्यावर म. फुले यांना पाहिलेली व त्यांची अशी खास सित्र- 
संडळी पुणे ब मुंबईत हयात होती. खुह॒ प्रार्थना समाजात स. फुले यांचे अनेक 
नित्र व साहाय्यक असत. त्यांच्याशी शिदे यांचा परिचय झालाच, भालेकर- लाड 
-- यंदे - बिजे - गवई वगेरे पहिळे पुढारी हयात होते व त्यांचा भारतीय 
निराश्रित साह्यकारी संस्था उभारण्याच्या कामी काही हातभार लागला. 
अहिल्याश्रसाची नानापेठेतील सुळची मिळकत म. फुले यानीच त्यांच्या अति- 
शूद्रांच्या शाळेसाठी मिळविली होती. तीचं पुणे म्युनिसिपालटीकडून मिळवून 
इंदूर सरकाराकडील वोस हजार रुपग्रे देगयी अकस्सांत मिळताच शिंद्यांनी 
तेथे अहिल्याश्रम बांधण्याचे ठरविले. व डाँ. परांजपे दिवाण असताना जवळ- 
जवळ पंच्याऐजश्ी हजार स्पये शिंद्यांनी सरकारी ग्रॅन्य निळबिली, व स्वतःही 
अस्पृष्योद्धाराच्या कार्बासाठी अलेक लहान सोठ्या शाखा भारंतात काढल्या. 
शिदे यांनी सांगितले को- पहिल्या महायुद्धाच्या परिणामामुळे यांच्या कार्यावर 
बराच परिणान ज्ञाला.” महायुद्ध संपल्यावर मात्र त्यांनी त्यांच्या कार्यात पुनः 
फार प्रगती केली. यापुर्वी बहिष्कृतासाठी एवढा मोठा फंड कोणीच उभा केला 
नव्ह्ता. फार सोठे पद्धतशीर व व्यापक प्रयत्न करून मोठसोठ्या देणग्या 
शिद्यांनी मिळविल्या, ह्या शाखा व आणखो काहो सुंबई वगेरे ठिकाणच्या ज्ञाखा 
अद्याप चाळू आहेत. वाईचा शिदे थांनी संस्थापिलेला ब्राह्मसमाज चालू आहे. 
शिद्यांचा न्राह्मोसमाज ब त्याचे कार्य प्हणजे अस्पृश्योद्धारक ब्राह्मसमाज अल्ला 
स्वरूपाचे होते. “ जेथे व ज्यात मानीच अस्पृश्य नाहोत. त्यात मो नही, ” 
असा शिद्यांचा बाणा होता. शिदे पवणे अवघड होते ब आहे. त्याना स्तुली 
व व्यक्ती पुजा आवडत नव्हतो. त्यांचा उत्सव त्यांचा पुतळा करणे सोपे आहे. 
व जस्स शताब्दी उत्लब ठिकठिकाणी झाले व पुण्यात कोल्हापुरात पुतळेही 


आहेत. तरी दलितावरील अन्यायाचे परिमाजंन व्हावयाचे राहिले आहे. 
“ एक गांव एक पाणवठा ” झाला नाहो. खेड्यापाड्यातील ग्रामीण जनतेचा 


अस्पूृश्यासंबंधीचा दृष्टिकोण विशेष उदार-तहिष्णु झालेला नाहो. तो व्हावा व 
कसा होईल हे निदान विचारात तरी सर्वात समजावे म्हणून एवढा वित्तार 
केला आहे. 79111, 118 88 1 811 ह्या न्यायाने त्यांचे घेतलेले दक्षंन येथे 
उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश फक्त आहे. प्रथम आगरकर, नंतर महर्षि कर्वे 
यांच्याशी त्यांच्या व अनुक्रमे त्यांच्या भगिनी जनाबाई शिदे यांच्या शिक्षण- 
विषयक सोई प्रोत्यर्थ मतभेव झाला. पण कर्वे ब आगरकर यांच्यासंबंधाने 
शिद्यांच्या ठायी पुज्यबुद्धी होतीच. कृतज्ञता हा शिद्यांचा स्थायीभाव व 
स्वभाव होता, मतभेंद विसरत. होते. 


| अनुक्रमणिका | 
र] 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषाठशाळामंडळ, वाई 


4 नवभारत 


त्यांचे विशेषत: बोलणे व लिहिणे कधी कधी कोयनेल प्रमाणे कडू वाढे 
त्यांच्याशी संबंध आले त्याना बाढले तरी ते लोककल्याणात्मक दृष्टीतून व 
राष्ट्रीय एकात्मकतेच्या दृष्टीतून ओषधी व रोगहारक होते. जसतसा काळ 
जाईल तस तक्षी शिच्याची योग्यता, कार्य विवेक थांची महती पटत जाईल. 
ते विस्टृत होणार नाहोत. त्यांची उपेक्षा म्हणजे भारतीय जटोल अस्पृ्यते च्या 
चिवट प्रश्‍नाची व समस्येची उपेक्षा ठरते. करसवीरत्व, पांडित्य व संतपण या 
तिन्ही डमिळ विभागाचा विठ्ठल रांमजीत समस्वय ज्ञाला होता. 


के. प्रा. बापुसाहेब माठे हे एक समकालीन अत्पृश्योद्वारक झोले, त्यांचा 
प्रयत्न हिंडुत्वातून होता. ब्राह्मसमाज हा एक शिद्यांच्या मार्गातील अडथळाच 
आहे. व तो नसता तर त्यांच्या हातून अत्पृश्यता निवारणाचे कार्य अधिक 
झाले असते, असे साठे मास्तर म्हणत, पण ब्राह्मसमाज हा जातिभेद म्हणजे 
जन्मजात अस्पृश्यता व जातिसंस्था दोन मानीत नसे. शिदे देखोल जातिसंस्था व 
अस्पृद्यता ही एकाच नाण्याच्या बाजू आहेत; नागे एकच असे म्हणत. माटे याना 
शिद्यांच्यामध्ये करणामूर्ती दिसली व माटे यानी वरील मतभेद व्यक्‍त करूनही 
शिदे यांचे कार्य प्रशंसनीय आहे हे मुक्‍त कंठाने म्हटले नाहे; येथेच शिदे यांची 
थोरवी आहे. प्राथनासमाजापेक्षा बंगालमधील ब्राह्मोसमाज ह्याकडे शिद्यांचा 
अधिकाधिक कल होता. 


समकालीन अनेक थोर थोर पुढाऱ्यांनी . शिदे यांच्यासंबंधी गोरवपुर्वक 
उल्लेख केळे ञाहेत. शिदे महाराष्ट्रभ्षणच केवळ नव्हेत, पर ते भारतभषण 
होते. ब्राह्मसमाज ही अखिल भारतीय प्रबोधनाची व राष्ट्रोय उद॒बोधनाची 
पहिली आधुनिक चळवळ होय. सत्यश्लोधक समाज त्याचाच एक इूरचा परि- 
णाम, पण हा परिणाम प्रांतिक होय, असे शिदे सांगत, प्रार्थनासमाजाप्रमाणे 
बंगाली ब्राह्मो पुढारी घर्मकारणात व राजकारणात भवाळ, नव्हते. 


विठ्ठल रामजी यांचा रार्जाब शाहूमहाराज यांच्याशी मतभेद ज्ञालाच ! 
तरी रार्जाब ज्ाहू महाराज यांचे कार्य व योग्यता विठठल्ध रामजी विश्ेषाने जाणीत 
होते. लोकमान्यांनी अस्पृश्यतानिवारणाच्या जाहीरनाम्यावर सहो करण्याचे 
( सभोवतालच्या संडळोंच्या दबावाने व भिडले ) ऐन 


व महर्षि शिदे यांच्यात यादृष्टीने मतभेद ज्ञ 
इयता निवारणाच्या कार्याविर्द्ध नव्हते, सवं 
अद्या प्रकारची कायंशकती एकावेळी असू 


अतुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे वी 
राज्य संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


कर्मवीर शिदे यांच्या जीवनाचे मर्म ब बर्म ५३ 


एक मुद्या व खुलासा होतां. लोकमान्य प्रथम विलायतेस गेले त्यावेळी अँनीबेझंट 
वगैरे राष्ट्रीय कार्यकर्त्यांबरोबर लोकमाग्यांना निरोप देण्यासाठी मुंबईस जी 
थोडी मंडळी मुद्दाम उपस्थित होती, त्यात विठ्ठल रासजी होते. विठ्ठल रामजी 
ह्या प्रकारे जहालांबरोबर संबंध राखतात, बहुजनांबरोबरही संबंध ठेवतात, 
हे नेसस्त प्रा्थनासमाजी सुधारकाना आवडले नाही. मागे म. ज्योतिराव फुले 
एकेदवरी व सत्यधर्मी होते तरी प्राथनासमाजी झाले नव्हते. या संबंधाची 
कारणे त्यानी त्यांच्या गुलामगिरी पुस्तकात व इतरही पुस्तकात दिली आहेत. 
सुधारक हे बोलके सुधारक असतात असा भ. फुल्यांचाही अनुभव होता. 
विठ्ठलराव व ज्योतिराव दोघेही कर्ते सुधारक असल्यामुळे त्यांचे बोलवया सुधा- 
रकावरोबर जपले नाहो. ब दोघानीही विग्रह घेतला. मात्र दोघेहो प्राथना- 
वादी, अध्यात्मवादी व निमिकावर श्रद्धा ठेविणारे धनंसुधारक आणि कर्ते 
अस्पृश्योद्धारक ज्ञाले, शाहू महाराज देखील अस्पृश्योद्धारक होते; व याबद्दल 
त्यांची ख्याती होती. एके दिवल्ली अहिल्याश्रमाचे बांधकाम चालू असताना 
शाहू छत्रपती तेथे नानापेठेतील अहिल्याश्रमाच्या जागेत आले, बांधकाभाच्या 
इमारतींच्या भिती बांधून वर येत होत्या ! ज्ञाहू महाराजांना कुस्त्या व पहिल- 
वानव्हीचा नाद होता. हो सात एकरापेक्षा जास्ती असलेली जागा शाहू 
महाराज वरील कामासाठी सागू लागले. “ सी ही जागा निराश्वितांच्यासाठी 
घेतली आहे व ती तुम्हास देता येणार नाहो; ? असे शिंद्यांनी छत्रपतींना 
तोण्डःवर निर्भाडपणे सांगितले. हो आठवण शिदे यांनीच एकदा सांगितली. 
ज्या त्या मतभेदप्रसंगी त्याग व॒तत्वतिष्ठा त्यांनी कसोटोला लावली. 
वृद्धिविक्रय, व पक्षांतरे करणाऱ्या आजव्हालच्या पुढाऱ्यांती शिद्यांनी किती 
तरी सोह, लोभ व मानाची स्थाने झिडकारलो, हे अभ्यासण्याजोगे आहे. 
ज्ाहु महाराज लिद्यांना सराठ्यासाठी मिळविलेल्या राखीव जागेसाठी उभे 
राहा असे सांगत होते. पण एखाद्या जातीचे प्रतिनिधी होणे हे कर्मवीराना 
पसंत नव्हते, सर्वसाधारण जागेवर शिदे उभे राहिले व पडले! पुनः ते 
कधी निवडणुकांच्या प्रांतात उतरले नाहीत. राजकारण-सत्ताकारण हा त्यांचा 
विषयच नव्हता. केवळ साहित्यनिमिती करण्यासाठी त्यांनी विचारप्रपंच केला 
नाहो. पण त्यांचे विचारधन सोठे व बिज्ञाल आहे. शिदे यांनी विजयी मराठा, 
जागृति, राष्ट्रवीर, सत्यवादी, हंटर वगेरे बहुजनसमाजवादी नियतकालिकातून सन 
१९२४ नंतर अनेक महत्त्वाचे लेख लिहिले आहेत व ह्यासारख्यातून पण बहुजन 
दृष्टीतून लेखन करण्याचा त्यांनी सला आदेश दिला, च मी तो पाळतो. 
म, फुले यांच्यासंबंधी कर्मवीर शिदे यांना विद्वेष ओढा होता. त्यांच्यावर 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


कक करती 
अ 


५४ | नवभारत 


त्यांनी कविता केल्या आहेत. “ सावंजनिक सत्यधर्म ” हे फुलेकृत पुस्तक त्यांना 
फार आवडे. ब्राह्मणेतर पक्षाने काँग्रेस व्यापून ती कबजात घ्यावी, हा विचार 
मूळ शिद्यांचा ठरतो. व तसे झाले. वेळ लागला पण त्यांच्या देखत हे घडले. 
शिय्याना रावबहाद्‌द्र-रावसाहेर-जे० पी८ सार्या पदव्या नको होत्या. 
परकोय इंग्रजाची पदवी अगर नोकरी शिदे विषासमान झानीत होते. ख्िस्ती- 
धर्माचा त्यांनी चांगला अथ्यास केला होता, तरी धर्मांतर त्यांना असा*्य होते. 
इंग्रजांची खुक्चामत करणारे बरोल रावबहाद्दूर-- जे? पी० वगेरेश्ञी छिद्यांचे 
सूत जसत नसे. शिदे तुसंस्कृतज्ञ व प्राज्ञ असल्यामुळे तथाकथित सत्यश्ोधकांचे 
व ब्राह्मणेतरांचे प्रतिक्रियात्मक लिहिणे-बोलणे-गाणे, है त्यांना संद्भिरचि 
संपन्न किवा भारदस्त व तात्विक वाटले नाहो. मात्र ते स्वतः सत्यशोधक 
समाज व म. फुले ह्या तत्कालीन विवाद्य विषयावर लिहोत व बोलत त्यावेळी 
या दोन्हीही विषयांचा तात्विक व उंच पातळी ब दंठक मिले. एवढा अभ्यास 
सत्य्षोधकांनी किंवा तत्कालील आणि आजकारूच्या दलितांनी केल त 
व करीत नाहीत. मूळ व समग्र ग्रंथ फारच थोडे बाचतात. संस्कृत त्याना येत 


. पुण्याचे 
चव्हाण 
असहकारवादी 


"रत, म्हतून गु० शिदे यांचे च या दोघा पुढाऱ्यांचे अखेरपर्यंत जमले. राजथि 


सयाजीराव मोठे जाणते, समजूतदार म्हणून ते शिद्यांचे व्यापक व राष्ट्रीय उदेश 
आणि एकात्मक हेतू आणि ध्येय जाणीत होते. त्यामुळे शिद्यांच्या मताला च 
धोरणाला तेही दूरदृष्टीने शेवटी मान्यता देत. म्हणून मतभेदाचा 


( अद्वेवच ) राहिला. सयाजीराव हट्टो तसे नव्हते. सांगण्याचा 
शिद्यांचा स्वभाव स्वतःला जे परेल तेच करणारा, 
वेगळ्याच असामान्य चालीचा व पद्धतीचा होता. त्यामुळे 
विज्ञेषाने मतभेदच झाला, व तोच चित्य आहे. डॉ. आंबेड 
केली नाही. डॉ. आंबेडकरांनी शिद्यांची केली नाही म्ह्ण्‌ 


त्यांचा व पुष्कळांचा 
करांनी शिद्यांची कदर 
न त्यावेळच्या त्यांच्या 


| अनुक्रमणिका | या 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र द 
द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाड 


कर्मवीर दिदे यांच्या जीवनाचे मर्म व वर्म ५५ 


अनुयायांनी केली नाही ! पण शिद्यांच्या संशोधनाचा वास डॉ. आंबेडकरांच्याही 
संशोधनात आढळतो. शिंद्यांचे संद्योधन देखील वेगळेच व आगळेच सर्वांना वाटले. 
त्यामुळेही शिदे विचाराच्याही क्षेत्रात आगळे-वेगळे व अपुर्व वाटले. विठू 
-पंढरीचा विठ्ठल महार झाला, अशी कथा आहि. त्याचप्रमाणे शिदे यांचा 
नाचारधर्म-पक्ष व संशोधन समकालीनापेक्षा जाणूनबुजून वेगळा ज्ञाला. ब 
शिदे ' महार ? झाले. अस्पृष्योद्धारक शिदे असे अस्पृश्य होत, व झाळे. हौ जणू 
काही त्यांची जीवनसरणी व जीवनपद्धतीच झ्ञाली. कर्मवीर लिद्यांचे 
कार्य तकेतोर्थ लक्ष्मण क्ञास्त्री जोक्ी ह्यांनी त्यात भाग घेऊन स्वतः अभ्यासिले, 
पाहिले. गु. शिदे साधारण ब्राह्मोसमाज कलकत्ता यांचे आसरण मिशनरी होते. 
ब्राह्मसमाजी होणे म्हणजे धर्मांतर होणे नव्हे. प्राथनासमाजाचे खरे 
नाव ब्राह्म-समाज अशी त्यांची व्याख्या होती, शिदे त्यांची असामान्य ध्म- 
मते कोणावरही लादत नव्हते. त्यांच्यापाशी सवंपक्ष, सर्वधर्म व विविध 
नाणते-लहान थोर, विठ्ठान व अक्िक्षित वगेरे सर्वे सारखे होते, ब्राह्मसमा- 
जञाच्या कार्याकडे ते राष्ट्रोय एव!(त्मकतेच्या दृष्टीने पाहात. 


पुणे व मुंबई प्राथनासभाज, भारतीय ( अस्पृश्य ) निराधरित साह्यकारी 
मंडळी, पुणे येथील कोटुंबिक उपासना म्रंडळ, वाई ब्राह्मोसमाज या संस्थांशी 
कर्मवीर शिद्यांचा त्यांच्या जीवनात जास्ती संदंध आला. यापेको पुणे व सुंबई 
घ्रार्थनासमाज सोडल्यास बाकीच्या संस्था गु. शिदे यानीच संस्थापिल्या होत्या. 
कोणतेही कार्ये चाळू करण्याच्या अगोदर त्याची आचारात चांगली परिणती 
व्हावी म्हणून ते प्रारंभी त्याची आखणी व पद्धतद्यीर सांडगी करोत असत. 
“ ज्ांगळे कार्य पुढे बंद होईल म्हणून ते सुरूच करू नये, असे नव्हे. ” असे 
[शिदे म्हणत असत. गु. श्री. बाबूराव जगताप, श्री. गणपतराव शिदे, साताऱ्याचे 
कर्मवीर भाऊराव पाटील वाईचे श्री. ती. ताराथणराव चव्हाण, मुंबईचे के. 
आ. बी. बी. केसकर, सुबोधपत्रिकेचे वैद्य, श्री. के. यज्ञेश्‍वरपंत भाण्डारकर वगेरे 
वगेरे ज्ञात व अज्ञात मंडळींनी कर्मवीर विठठल रामजी शिदे यांच्या अंगीकुत 
कार्यात फार मदत केली. ज्यांच्याशी त्यांचा तात्विक मतभेद झालाच नाहो व शिदे 
थांचे कार्थ व त्याचे वर्म ज्यांनी जाणले व शिद्यांच्या प्रमाणे त्यांचे कायं 
शेवटपर्यंत चालू ठेविले, यापैकी हो प्रमुख संडळी म्हणून सांगता येतील. था 
ब्रमखात त्यांची दहोण भगिनी जनाकका वादे यांचादेखील न विसरता उल्लेख 
करावा लागतोच. गु. शिदे यांचा ब माझा प्रत्यक्ष संबंध त्यांचा व डिप्रेस्ड 
वलास मिशनचा प्रत्यक्ष संबंध सुटल्यानंतर शेवटी आला, डिप्रेस्ड 


| अनुक्रमणिका | डवा ् द 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


क्त नवभारत 


( 1)0116886त-. पददलित ) याला समर्पक शब्द सराठोत नाहो, असे 
शिद्यांचे मत होते. हरिजन शब्दाची नबी योजना म्हणजे एक बाहेरची मलमपट्टी 
आहे, असे श्निदे म्हणत. अस्पृ्योद्धाराचे व ब्राह्मोसमाजाचे कार्य दुर्धर आहे 
याची त्यांना कल्पना होती, पराभवाची कारे त्यांना जाणवत होती. त्यांच्या 
स्वत:च्या स्वभावात जे दोष होते त्यांचीही त्यांना कल्पना होती. आत्मपरी- 
क्षणाच्याद्वारे सव जीवनात ते स्वदोब शोधून काढून दुर करण्याचा प्रयत्न करोत 
असत. त्यांच्या स्वभावाचे स्वर्प सांगावयाचे होते. - 

कमवीर शिदे यांचे सर्वात जास्ती लेखन सुबोधपत्रिकेतून झाले व 
त्यांचे विचार त्यांनी प्राथंनासभाजांच्या व्यासपीठावरून मांडले, हे सवं 
बिचार निवृत्तिवादी अर्थात नाहोत. शिद्यांनी शेवटी वाई क्षेत्री ( जि. 
सातारा) जे चारपाच वर्षे कार्य केले ते वाई ब्राह्मोसमाजामाफतचे सामाजिक 
कार्य म्हणजे अस्पृद्यता निवारण्याचे कार्य होय. प्रार्थनेच्या स्वरूपाने व निमि- 
त्ताने स्त्रिया व मुले, तरुण, वयोवृद्ध माणसे एकत्र आल्यावर त्यांच्यात साहजिक 
संवाद होऊन कित्येक कोटुंबिक प्रश्‍न देखील सुटतात. असे प्रश्‍न सुडल्याची 
उदाहरणे आहेत, शिंद्यांचे अध्यात्मिक कार्य म्हणजे सामाजिक समन्वयाचा 
प्रयत्न होता. सामाजिक हूरीभाव ( हत ) चित्तातून व माणसाच्या मनातूनच 
घालवून टाकण्याचा एक प्रयत्न होता. 'अंत;करणातच विषमतेला थारा दिला 
नाही तर, तिला व्यवहारातही थारा मिळणार नाही, भेद व विषमता अंत:कर- 
णातच लपली व दबा धरून राहिलो तर तो व्यवहारातून जाणारच नाही, 
त्यांच्या शिकवणुकीचे हे वर्म व मर्म होते. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाडे 


डॉ. नी. र. बऱ्हाड्पांडे 
सत्तावनचे स्वातंत्र्ययुद्ध आणि त्याचे निंदक*!८ 


सत्तावनच्या निदकांचा एक जाडा आक्षेप असा आहे को या युद्धामागे 
पुर्वयोजना नव्ह्ती. वस्तुतः या युद्धाला स्वातंत्र्ययुद्ध म्हणता येईल को नाही 
या प्रश्‍नाच्या चर्चेत या आक्षेपांला काडीचेही महत्त्व नाहो. पण केवळ 
ऐतिहासिक कुतृहलाच्या दृष्टीने या प्रश्‍नाला महत्त्व आहे, म्हणून त्याची 
पुनः चर्चा करीत आहे. 
पाच लक्ष पौंड 

पुन: चर्चा करण्याचे कारण असे को उत्तर प्रदेश सरकारने प्रकाशित 
केलेल्या ४911881181) 106811६8४8 8110 ० ७. 10 106९011 
या श्री. आनंदस्वरूप मिश्र यांच्या पुस्तकात यासंबंधी काही नदीत माहितो 
वाचण्यात आली. हो माहिती ज्ञाल्यावर सत्तावनचे युद्ध हे एर्व-नियोजित होते 
याबद्दल कुणाच्याही मनात शांका राहण्याचा संभव नाही. सत्तावनच्या निदकांनी 
या माहितीची योग्य दखल घेतली नाहो; यावरून त्यांचे लेखन सत्यगोपन 
आणि असत्यसूचन यांनी कते भरलेले आहे याचे आणखी एक प्रत्यंतर सिळते. 

श्री. सिश्चांच्या म्हणण्याप्रमाणे स्वातंत्र्ययुद्ध दडपुन टाकण्यात आल्यानंतर 
त्याची जी चोकशी करण्यात आलो त्यात नानासाहेब पेश्व्यावर असा आरोप 
करण्यांत आला की, १८५६ साली इंग्लंडमधील बँकात त्यांच्या नावे पाच लक्ष 
पोंड जमा होते, ते त्यांनी हळू हळू काढून घेतले; युद्धाला तोंड लागण्याच्या 
सुमारास त्यांच्या नावे फक्त तीन हजार पोंड उरे होते. हा नरोप खरा 
आहे की नाही याबद्दल इंग्लंडमधील बॅंकांकडून निर्वाळा घेण्यात आला होता 
को नाही याचा श्री. मिश्न उल्लेख करीत नाहीत. कदाचित्‌ त्यांच्या भाधारभूत 
लेखातच याचा खुलासा नसेल. पण या पुराव्याविरुद्ध सत्तावनचे निदक जो 
युक्तिवाद लढवतात त्यावरून नानासाहेबांनी इंग्लंडमधील बॅकातून पेसे काढून 
घेतले हो केवळ कपोलकल्पना आहे असे निदकांचे म्हणणे दिसत नाही; त्यांचे 
म्हणणे केवळ एवढेच कौ नुसते पसे काढून -घेतळे एवढ्यावरून नानासाहेब 
युद्धाचा व्यूह रचीत होते असे सिद्ध होत नाहो, युद्ध होणार असा त्यांचा 
अंदाज होता व इंग्रज ते युद्ध ह्रल्यास इंग्लंडच्या बॅकेतले आपले पेसे जप्त 


* या पुर्वीचे लेखांक १ ते ७ नवभारत मासिकाचे सप्टेंबर, नोव्हेंबर, 
डिसेंबर, १९७२ आणि जानेवारी, फेब्रुवारी, माच, एप्रिल १९७४ हे अंक पहावे. 


| अनुक्रमणिका | सदव र - 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषाठशाळामंडळ, वाई 


ष्ट नवभारत 


होतीळ अक्षी त्यांना भोती वाटली म्हणून दूरदर्शीपणे त्यांनी पेसे काढन 
घेतले एवढेच तिद्ध होते. वि 
लियांकतअलीला पत्र 

नदकांचा हा युवितवाद फारच मासलेवाईक आहे. नानासाहेबांचा जर 
युद्धाच्या कारस्थानाझी काहीच संबंध नव्हता तर तब्बल एक वर्ष आधो 
त्यांना युद्ध पेटणार हे कसे अंदाजता आले? इंभ्रजासारख्या दक्ष व सामर्थ्येज्ाली 
राज्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष भडका उडेपर्यंत ज्या युद्धाची काहीच कल्पना नव्हतो, 
त्याची वर्षथर आगाऊ कल्पना नानासाहेबांना झालो एवढे ते अचाट 
भविष्यदर्शी होते काय? 

बायाचे पेल्शन मिळण्याची आज्ञा उरली नाही म्हणून नानासाहेबांना 
वॅकेतळे हे पेसे खर्चासाठी काढावे लागले असाही तक सयुक्तिक नाही. 
कारण उत्पन्नाबाचून राहणारा मनुष्य एका वर्षात पाच लक्ष पोंड खर्चणार 
नाही, तेच जन्मभर पुरविण्याचा प्रयत्न करील. 

बॅक्षेतोल पैसे काढण्याचा संबंध नानासाहेबांच्या युद्धाच्या कारस्थानाशीच 
होता याला पुष्टि देगारे प्रमाण जान कये याने संपादलेल्या * (0110110181 
२०००तंड ली (18 पडा, एता (पूवा ए'या पुस्तकाच्या नवव्या 
खंडात मिळते. या खंडात अलाहाबादमधोल क्रांतिकारकांचा पुढारी मोलवी 
लियाकत अली थाला नानासाहेबांनी लिहिलेले एक पत्र उद्धृत केले आहे, ते 
पत्र असे :- 

स्वराज्याप्रौत्यथें देशभर उठाव करण्यासाठी २१ से हा दिवस निश्‍चित 
करण्यात आला होता€ क्कांतीच्या बौद्धिक प्रणेत्यांनी या उठावाचे वेळापत्रक 
आखले होते. इंग्लंड इतर युरोपीय राष्ट्रांच्या साहाय्याने आपला शेजारी जो 
चोन त्याच्याशी लढाई करीत आहे. ७ मे रोजी जवळ जवळ चार पंचलांश 
ब्रिटिश लष्कर चीनकडे कूच करते झाले, गव्हूनंर जनरलने चीनकडे चाललेले 
ब्रिटि्क लष्कर परत भारतात पाठवण्यासाठी मलाया येथील अद्िकाऱ्याकडे 
“ त्राहि ” म्हणून हाक मारली आहे. आम्ही येथे मूळ वेळापत्रकाला चिकटन 
राहण्याचे ठरलिले आहे. कानपुरला पहिली तोफ ३१ मेला डागली जाईल. 
त्यानंतर लखनौ, फेजाबाद, वाराणसी व अलाहाबाद येथे उठाव होतोल, ई5वर 
आमच्या योजना यरऱस्वी करून फिरंग्यांच्या जोखडातून आम्हाला मक्‍त करो. 13 
अझीमुल्लाची देनंदिनी र 

या पत्राच्या पुराव्याविरुद्ध सत्तावनचे निदक आपला नेहमीचा युक्तिवाद 
वापरून म्हणतील कौ हे पत्र बनावट आहे. आपल्या पुवंग्रहाच्या जे आड येईल 
ते बनावट वा प्रक्षिप्त आहे असे म्हणणाऱ्याशी वाद करण्यात अर्थ नाही त 


| अनुक्रमणिका | 
तक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 9 र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सत्तावनचे स्वातंत्र्ययुद्ध आणि त्याचे निदक ५९ 


पण वरील पत्रावर साहजिकच असा प्रश्‍न उपस्थित होतो की क्रान्तीचे 
कारस्थान करणारा मनुष्य कोणतोही सांकेतिक भाषा न बापरता इतके उघड 
पत्र लिहील काय ? नाहो लिहिणार हे स्पष्ट आहे. पण हे पत्न मेर्चा उठाव 
होऊन गेल्यानंतरचे आहे. उठावाने क्रांतीचा गौप्यस्फोट होऊन चृकला होता 
त्यामुळे नानाताहेबांचे वरील पत्र इंग्रजांच्या हाती सापडले असते तरी फारसे 
बिघडणार नव्हते. क्रांती यशस्वी होणार याबहूल नानासाहेबांचा पुरा विदवास 
होता ब ते लवकरच क्रांतियुद्धात उडी घेणार होते. पत्र इंग्रजांच्या हाती 
छागून नानासाहेबाविरुद्ध त्यांनी काही कारवाई करण्यास सुरवात केलो असती 
तर ते आव्हान उघड स्वोकारण्यासारखी परिस्थिति निर्माग ज्ञाली होती. 
त्यामुळे नानासाहेबांना असे उघड पत्र लिहिण्याचे धेय ज्ञाले. पुढे चरखारी 
येथोल विजयाबहृल राणी लक्ष्मीबाईला लिहिलेल्या पत्रात काहीच आडपडदा 
नाही. तरीदेखील त्या पत्राच्या अस्सलतेबहदल शंका घेतली जात नाहो. यावरून 
प्रस्तुत पत्र उबड असल्यामुळे अस्सल नसावे अक्षी शंका घेण्याचे कारण नाही. 


या पत्राला पुष्टि देणारा उल्लेख नानासाहेबांचा हर्लीक अजझीमुल्ला 
याच्या देनंदिभीत आढळतो. या देनंदिनी अतसार बापाचे पेन्वाल आपल्याला 
देण्याचे इंग्रजांनी नाकारले तरी नानासाहेबांनी उघडपणे त्यांच्याशी शत्रुत्व 
दाखवल नाही, गुप्तपणे त्यांच्याविर्द्ध उठावाची तयारी सुरू केली. या 
तयारीचा एक भाग म्हणून अज्ञीसुल्लाबरोबर यात्रेचा बहाणा करून वाराणसी, 
अलाहाबाद, बटेश्‍वर, गया, जनकपूर, पारसनाथ, जग्षः्यपुरी, पंचवटी, 
रामेश्‍वर, हवारका, नासिक, अबू, उज्जयिनी, सथ्रा, बढ्ोताथ आणि कामरूप 
वगरे ठिकाणी दोरा केला. यापेकी बऱ्याच ठिकाणी ब्रिटिज्ञांची लज्करी ठाणी 
होती. या दोऱ्यात खास बिश्‍वासातील लोकांना २१ मे १८५७ रोजी ब्रिटिशा- 
विरुद्ध देशव्यापी उठाव होईल असे ते सांगत असत. 
हुतात्मा महंमद अल्ली 

आपल्या विरुद्ध जाणाऱ्या इतर पुराव्याप्रहाणे अझीभुल्लाची देनंदिनी देखील 
बनावट आहे असे सत्तावनच्या आक्षेपकांचे म्हणणे आहे. हो देनंदिनी स्वतःला 
नानासाहेबांचा नातू म्हणविणाऱ्या सूरजप्रताप नावाच्या मागसाजवळ सापडली. 
ही उर्द्‌ भाषेत असून खुद्द अज्लीमुल्लाच्या हस्ताक्षरात आहे. असे सूरजप्रतापचे 
स्हणणे आहे. डॉ. ईइवरीप्रसाद यांनी या देनंदिनीचा अस्सलपणा सिद्ध होणे 
जरूर आहे असे गुळमुळीत विधान केले आहे. एकूण हो दैनंदिनी बनावट आहे 
असे भानण्यास त्यांच्याजवळ प्रमाण नाहो. 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ी 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


६० नव भारत 


-__ सुरजप्रतापहा खरोखरच नानासाहेबांचा नातू होता व त्याच्या जवळची 
देनन्दिनी खुद अझीमुल्लाच्या हस्ताक्षरातील आहे हे खरे न मानले तरी तो 
स्वतः सुरजप्रतापने कपोल कल्पित गोष्टी रचून लिहिली वा लिहविली असे 
मानणे ही डुराप्रहाची परिसोमा होईल. पूर्वजांचे कागदपत्र नष्टप्राय स्थितीत 
आले, म्ह्णजे त्यांच्या नकला करणे वा नष्ट झाल्यास त्यातील सजकर आहे तसा 
लिहून ठेवणे हा ते जतन करण्याचा एक मार्ग होता. अस्ते कागदपत्र काटेखोर 
दृष्ट्या अस्सल नसले तरी त्यातील माहितीचे ऐतिहासिक महत्व कमी होत नाही. 

अझीपृल्लाच्या देनंदिनीला पुष्टि देणारा पुरावा महुंमर अलो खानाच्या 
निवेदनात सापडतो. महंमद अली खान हा उक्चाव येथील ब्रिटिज्ञ फोजेच्या 
छावणीत हेरगिरी करीत असताना पकडला गेला. त्याला फाशीची सजा 
सुनावण्यात आली. इंग्रज लोक मुसलमानाला फाल्ली देण्याच्या आधी डुकराचे 
मास व हिंदूला फाली देण्याच्या आधी गाईचे मास खाऊ घालोत. पण महुंसद 
अलो खानाच्या बाबतीत फोबेस्‌ मिचेल नावाच्या एका साजंण्टने मध्यस्थी 
केली म्हणून त्याच्यावर हा जुलूम करण्यात आला नाहो. महंमद अलो खानाला 
याबाबतीत बरीच छतज्ञता बाटली व तो फोबंस्‌ मिचेलशी मोकळेपणाने बोळ 
हागला. फाशीच्या आदल्या रात्री त्याने आपला वृत्तांत सांगितला, तो फोबरघत 
मिचेलने आपल्या आठवणीत लिहून ठेवला आहे. त्यात पुढील महत्वाची महिती 
आहे. 
निणोयक पुराबा 

नानासाहेबांची केस मांडण्यास अज्ञीमुल्ला खात जेव्हा इंग्लण्डला गेला 
तेव्हा मी त्यांच्याबरोबर गेलो. पाच हजार पोड खर्च 
साहेबांचे पेन्शन मंजूर करवून घेण्यात यक्ष आले ना 
स्टिनोपल मार्गे भारतास परत निघालो. वाटेत क्रीमिया येथे रश्रियाकड 
खाल्लेल्या ब्रिटिश फोजांची अवस्था आम्ही पाहिली. कॉर्वल्वितोष येये 
आम्हाला स्वतःत रशियाचे हस्तक म्हणविणारे काही लोक भेव्ले पर 
अझीमुल्लाला म्हणाले की तुम्ही भारतात बण्ड उभारले तर रशिया त 
सरवंतोपरी मदत करण्यास तयार आहे. तेव्हा मो व अज्लीसुल्लाने कंपनीचे मस्त 
उलथून टाकण्याची प्रतिज्ञा केली; लुदाच्या कृपेने आम्ही यात यक्षस्वी झासेडो 
दिसतो. कारण कंपनी सरकारला मिळालेला चोऱ्या व हडपेगिरीचा परवा 
रह होणार असे वतंमानपत्रावरून दिसते... आमचे बलिदान व्यर्थ ७रण र 
नाहो ... आमच्या पददलित बांधवांना बरे दिवस येतील मळोलार 


नहो आम्हाला नाना- 
ही. व आम्ही कॉमन्स्ट- 


अनुक्रमणिका 
मट मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सत्ताबनचे स्वातंत्र्ययुद्ध आणि त्याचे निंदक ६१ 


रक्षातट मी उभारलेले आहेत. आमचे शिपाई व गोलंदाज त्यामागे दडून उभे 
राहतील तर तुमच्या बऱ्याच भाईबंदांना पुनः तुसच्याबरोबर भोजन करण्याची 
संधि मिळणार नाहो. ” 

वरील वृत्तांत निर्णायक आहे. नानासाहेबांनी बँकेतून पेसे काढले, मोलवी 
लियाकतअलीला पत्र लिहिले, सूरजप्रतापजवळ अल्लीमुल्लाची अस्सल दैनंदिनी 
सापडली वगरे गोष्टोबद्दल शंका घेणारे लोक देखोल फोबंत्‌ निचेलच्या वृत्तांता- 
बद्दल शंका घेतील असे वाटत नाहो. फोबंस्‌ मिचेल्चा वृत्तांत खरा नानला तर 
पुर्वनिदिष्ट झंकनीय गोष्टी देखील खऱ्या मानाव्या लागतात. कारण या वृत्तांताने 
त्यांना पुष्टि निळत आहे. नानाताहेबांनी आपली केस लढविण्यास ५०००० पोंड 
खर्चले अर्थ्रात हे पेसे न्रिटिश बँकेतून काढले, पुढे अझीमुल्लाने कान्स्ट- 
टिनोपल सधीळल आपले अनुभव सांगितल्यावर “ बंडा ची पुर्वतयारी सुरू 
झाली व त्यासाठी बाकीचे पेसे देखील काढले, मोलवी लियाकत अलीला उघड 
पत्र लिहिले त्यावेळी गोष्टी या थरास आलेल्या होत्या कौ पत्र इंग्रजांच्या हाती 
पडूनही विशेष काही बिघडणार नव्हते. अझ्ञीमुल्लाच्या देनंदितीतील वृत्तांतही 
या सर्वाशी जुळणाराच आहे. 


इंग्रजी व गायत्री मंत्र 

महम्मद अली खानाच्या निवेदनावरून आणखी एक गोष्ट स्पष्ट होते. 
ती म्हृणजे १८५७ साली भारतीयांची विचारशवित कायप होती व ब्रिटिश 
राज्याचे खरे स्वरूप काय आहे हे त्यांना पुरेपूर कळत होते. अझीमुल्ला व 
महम्मद अली हे दोघेहो इंग्रजी भाषा शिकलेले होते व ती शिकण्यात आपल्या 
कासास उपयुक्‍त असलेले एक साधन वापरणे होच त्यांची दृष्टि होती. भारतात 
आलेले इंग्रज याच दृष्टोने मराठी, हिदी वा फारसी शिकत. पुढे इंग्रजी शिक्षणाची 
झहती इतकी वाढली को इंग्रजीची साधनरूपता नष्ट होऊन तीच उपास्यदेवता 
होऊन बसली. बायत्री संत्राप्रमाणे ए. बी. सी. चा जप केल्याले बुद्रि प्रगल्भ 
होते अशी अंधश्रद्धा गोपाळराव देझमुखापासून तो चिंतामणराव देशमुखापर्यंत 
दिसून येते. आंग्लश्रिक्षितांच्या या वृत्तीमुळे ब्रिटिश राज्याच्या खर्‍या स्वरूपाचे 
आकलन करण्याची क्षमताच लोकहितवादीप्रसाणे त्यांच्यापेकी बहुतेकातून नष्ट 
झाली. महुभ्मद अली ब अझीमुल्ला यांचा या हतप्रज्तेने पछाडले नव्हते. इंग्रजी 
राज्य म्हणजे चोऱ्या व हडपेगिरीचा तापट असे महस्सद अलीने त्याचे यथाथं 


वर्णत केले आहे. 
, ै च 1. & 


| अनक्रमणिका ण का | 
१) फस 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. रा. वि. ओतुरकर 


ट्‌ 


क हच 


गॅझेटिअतचा नवा अबतार* 


&ढ्न 


[ % गॅझेटिअरला सराठी पारिभाषिक शब्द * दाशंनिका ' असा आहे. 
परंतु आजच्या मराठी वाचकांस 'दार्शनिका ' या शब्दाएवजी गॅझेटिअर 
हा शब्दच अधिक परिचित आहे. तेव्हा मराठीच्या अभिभान्यांची क्षमा मागन 
सोकर्यासाठी गॅझषेटिअसं हा शब्दच सर्व लेखात वापरला आहे. ( १) गॅझेटि- 
असंच्या नव्या आवृत्तीचा सामान्य परिचय करून देणे, (२) पुनरावृत्तीचे वेळी 
कोणती काळजी घ्यावी लागेल याचा विचार करणे व (३ ) या गॅझेटिअसंचा 
मराठी वाचकाल परिचय करून देणे कते जरूरीचे आहे याची चर्चा करणे, हे 
या लेखाचे मुख्य उदेश आहेत. जिल्हा गॅझेटिअरबरोबर महाराष्ट्राचा न 
मध्ययुगीन, असे इतिहासही, तीन खंडात ( नबी आवत्ती ) न प्रसिद्ध झाले 
आहेत. ततेच येथील वंद, साषा, वगेरेचे विषयांचे वतंत्र र हो प्रसिद्ध 
असून भोगोलिक माहितीचा भाग प्रसिद्ध होण्याच्या मार्गावर आहे. प्रस वि 
लेखात फक्‍त जिल्हा गॅलेटिअर्तचाच विचार केला आहे. ] मुत 


व स्वातंत्र्योत्तर काळात इ. स. १९४९ साली पहिले गॅझेटिअरचे संपादक 
संडळ स्थापन झाले. तेव्हापासुन इ. स. १९७३ नखेर २४ वर्षे किंवा स्थल 

मानाने उणी पुरी २५ वर्षे होत आली. या काळात महाराष्ट्राच्या नली 
२६ जिल्ह्यापेकी १४ जिल्ह्याची ग्रॅझेटिअसं छापुन प्रसिद्ध ज्ञालो. ८ जि नि 
तयार ग्रंथाचे मुद्रण चालू आहे व २ जिल्ह्याचे कास सध्या चाळू क नेक 
गॅझेटिअर्स तयार व्हावी अज्ली पहिली अमूर्त कल्पना त्या काळच्या रक 
राज्यकर्त्याच्या मनात प्रथम इ. स. १८४२ साही उदभवलो न्व्हे ी हस 
ग्रंथाची त्यांना तेव्हा निकड भालू लागलो. तेव्हापासून पहिल्या चाचपडी ण 
इतर कामाच्या व्यग्रतेत इ. स. १८७१ साल उजाडले, तेव्हापासून क च 
कामास जोराने चालना मिळून इ. स. १८८४ पर्यंत मुंबई इलास्याच्या मारी 
सव जिल्ह्याच्या गॅझेटिअसंचो कातडी ब कापडी कव्ह्रमध्ये घ मीत: क 
बारीक स्वच्छ छपाईची जाड कागदांची प्रत्येकी सुमारे आठ नऊशे पग ब 


| अनुक्रमणिका | म व्ि 
न मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, बाई 


गॅझेटिअसचा नवा अवतार ६३ 


जिल्हावार पुस्तके तयार झाली व बहुधा कलेक्टर कचेऱ्यातून व जुन्या 
ग्रंथालयातून अजूनही कोठे कोठे ती पहावयास मिळतात. 


पुर्वीच्या कामाची इ. स. १८४३ साली. कल्पना आल्यापासूल ४१ 
वर्षांनी हे काम पुरे झ्ञाले किवा प्रत्यक्ष कास इ. स. १८७१ पासून १३ वर्षात 
पुरे झाले, त्याची व आजच्या काळातील २४ वर्षात काम जवळजवळ पुरे 
होत आले. थाचो तुलना तेव्हांच्या जिल्ह्यांची संख्या, त्या काळचा एकतंत्री 
कारभार व आजची लोकशाही, जुने गॅझेटिअर व त्याची नवी आवृत्ती यातील 
फरक, जुन्या नव्यातील गुण ब दोष, यांची तुलना करून त्यावर भाष्य करू 
लागल्यास ते ब्यवतीपरत्वे साहजिकच भिद्च भिन्न असणार, पण भूतकाळाच्या 
'वर्चेत न शिरता आज २२ जिल्ह्यांचे गॅझेटिअर प्रत्येकी सुमारे १००० 
पृष्ठांचे असे दृष्टिपथात आले ब २ जिल्हे वाटचाल करीत आहेत; तेव्हा बहुतेक 
झाले, थोडे राहिले, एवढे समाधान मानण्यास तरी निश्चित जागा आहे. 

प्रस्लुत गॅझेटिअसंसंबंधी एक गोष्ट सक्ृहदशंनी खट्कते. ती हो कौ, 
सामाऱ्य सुक्षिक्षितांसही ही गॅझेटिअसंची आवृत्ति प्रसिद्ध झालो आहे, तिचे 
असूक एक खंड प्रसिद्ध ज्ञाले, याची त्या त्या जिल्ह्यात तर राहोच, पण पुणे 
संबई नागपुर ओरंगाबादसारख्या विभागीय प्रसुख शहरातही जाण नाहो. 
वास्तविक या नव्या खंडांतून किती तरी अद्ययावत्‌ माहिती मिळते, आता 
त्यातही काही उणीवा आहेत पण कोणीडी विभागीय तज्ज्ञ याचा अर्थ, 
इतिहास, अर्थशास्त्र, आरोग्य, शिक्षण इत्यादि त्या त्या विभागात दोष दाखवू 
दाकेल. इतकेच काय, पण स्वतः संपादकदेखील त्यातील दोष जाणू दाकले 
असतील. काही दोष क्षम्यही नाहीत, कारण विभागीय तज्ज्ञांकडून ते कसोशीने 
तपासून काढून टाकता आले असते; हे खरे, पण ग्ॅझेटिअरच्या वाचनाने 
किती तरी अद्यावत्‌ माहिती मिळते; ती धघ्याबी वब दोष असतील त्यावर 
टीका करावी हा लोकशाहीत जनतेचा हक्कच आहे. पण हा हक्‍क लोक 
बजावणार कसा ? गेल्या २५ वर्षात विधिमंडळातील एकाही सभासदाने 
एकदाही या विषयावर साध्या भमाहितीसाठोही प्रश्‍न विचारला नाहो; 
एकाही ब्लॉकडेव्हलपसेंट ऑफिसरने आपल्या क्षेत्रा- ( ब्लॉक ) संबंधीची 
झाहिती या. किवा जून्या गॅझेटिअसंमधून पाहिली असेल किवा त्यांची 
उत्सुकताही त्यास वाटली असेल असे वाटत नाहो. महाराष्ट्रातील अग्रेसर 
वर्तसानपत्राकडेही हे ग्रंथ कधी परीक्षण-अभिप्रायासाठो पाठविले गेले नाहोत. 
बिभ्षागीय तज्ज्ञांना त्या त्या बिमागाकडे लक्ष बेधण्यासाठी “ साभिप्राय् 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


६४ नंव भारत 


सेट ' म्हणून पाठविले नाहीत, प्रमुख कॉलेजातूनही हे ग्रंथ निदान पुण्यात 
व काही कॉलेजातून मुंबईतही कधी पहावयास मिळाले नाहोत ! यावरून 
गॅझेंटिअसंचे महत्त्वाचे उपयुक्त काम लोकाभिनुख नाही, असे म्हव्ले 
पाहिजे. पुर्वो ते लोकाभिमुख नव्हते, किंवा तसे असण्याचे कारणही नव्हते. 
पण पुर्वीचे त्या त्या विभागाचे तज्ज्ञ यांनी आपले काम किती कसोशीने 
केले ते जुनी आवृत्ति वाचून कळते. आजही प्रत्येक जिल्ह्याचे गॅझेटिअर 
तयार झाल्यावर ते दिल्लोत जाते, तेथील मध्यवर्ती गॅझेटिअरखाते अधिकारी ते 
तपासतात त्या तपासणीस अलिकडे मर्यादा पडत चालली आहे असे स्पष्ट दिसते. 
कारण उघड आहे, एखाद्या नगर, किवा खानदेश जिल्ह्याची तपश्ीठवार 
माहिती व त्यातील खाचाखोचा दिल्लीकर तज्ज्ञासही कल्ला कळणार ? आज 
हे खंड प्रसिद्ध झाल्यावर कोठे जिल्हा कलेक्टर किवा विभागीय कमिजशनरकडे 
भेट म्हणून जाऊन पडले असती व तेथील ग्रंथालयाची कपाठे ते मषवीत 
असतील. सारांश, या जिल्हा गॅझेटिअसंबाबत व एकंदर प्रकाशनाबाबत इंग्रज 
राज्यकर्त्यांनी घालून दिलेला" ' रेडटेची कारभार तसाच चालू आहे ! 
आता नव्या गॅझेटिअरमध्ये काय उणीवा असण्याचा संभव आहे व आहेत 
त्याची काही उदाहरणे देतो. एकेकाळी संगमनेरला विणकर बर्ग भरभराटीत 
असे. तो धंदा तेथेच स्थिर होण्याचे एक कारण तेथील महाळुंगी नदोच्या 
पाण्यात रंगीत तूत भिजवले म्हणजे त्या रंगाला तकतको येते असे तेथील 
विणकर सांगत. (इ. स. १९२९ चा ऑक्टोबरचा लोकश्लिक्षणचा अंक पहा) हा 
पाण्याचा गुण, प्रयोग करून, खरा आहे की नाहो हे कोगी पाहिले नाहो. 
तसेच त्याच मासिकाच्या जानेवारी १९३२ च्या अंकात येवल्यास पोतांबर कॉ 
चांगले होत व तेथेच तो धंदा एकेकाळी का स्थिर झाला याची चर्चा केलेली 
आहे. पैकी संगमनेर नगर जिल्ह्यात व येवळे नाशिक जिल्ह्यात आहे. ' नगरचे 
गँझेटिअर प्रसिद्ध होत असलेल्याच्या यादीत नाही ( यादी-जानेवारी १९७४ ) 
ब नाशिकचो छपाई चालू आहे. त्यामुळे हो माहिती वाचकास उपलब्ध होणार 
कौ नाही ते कळत नाही. दुसरी एक गोष्ट लक्षात आली ती हो कौ, सामान्यत: 
१९४९ ते १९७२ प्यंत- चालू असलेल्या गेज्ेटिअसंच्या संपादनात ज्यावेळी जे 
अद्यावत्‌ आकडे उपलब्ध असतील ( उदा. आरोग्य, श्रिक्षण वगैरे खात्यातील 
आकडे ) ते ते आकडे संपादकांनी दिले आहेत. यामुळे एका जिल्ह्याच्या 
दोक्षणिक प्रगतीची दुसऱ्या जिल्ह्याज्ली तुलना करता येत नाहो. वास्तविक या 
संपादनात इ. स. १९६१ हे तुलनेसाठी वर्ष गृहीत घरून-कारण तेव्हा दश्- 
बाषिक खानेसुमारी होते व सव आकडे १९६५ पर्यंत तरी उपलब्ध होतात. 


| अनुक्रमंशिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


रि 34 6 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे $ ७ टू 
>> म संगणकीकृत र द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाडे 


गॅझेटिअसंचा नबा.अवतार ६५ 


इ. स. १९६१ ते ६५ मधील सवं खात्यांची उपलब्ध माहिती दिली असती 
तर इ. स. १९५३४ मध्ये पुढील जिल्ह्यांची गॅलेटिअर्स तयार करतांना ती 
माहितीही जुनी वाटली असती हे खरे; पण सर्द जिल्ह्यांचो समकालीन 
तुलना करणे शवय झाले असते. कोणते वर्ष किंवा काळ भूहीतकाळ समजावा 
हा मुदा नाही. तुलना करता थावी हे महत्वाचे आहे प्रत्येक जिल्हा गॅझेटिअरला 
जोडलेले नकाहेहो इतके गिचमिड व लहान आहेत को बृहद्द्शक काचेतून 
पाहिले तरी समाधान होत नाही. यापेक्षा मोठे नकाशे करवून प्रत्येक ग्रंथाच्या 
शेवटी एक टिकावू कागदी कापडी पिहवी डकबून च तील घडी कलून ते 
घालून ठेवता आले असते. 

ही नवी नावृत्ति पूर्ण होता होता आता १९७५ किवा १९७६ साल तरी 
उजाडणार ! म्हणजे एकूण या कार्यास २७ वर्षे लागणार, यापुढे पुन: नव्या 
आवृत्तीत इतकी बर्षे लागू नयेत. पहिले पुण्याचे जिल्हा गॅझेटिअर इ. स. १९५२ 
च्या आगेमागे प्रसिद्ध झाले. नंतर कोल्हापुरलाठी १९६० साल उजाडले. याचे 
कारण इ. स. १९६० पुर्वीचे नुंबईचे द्विभाषिक राज्य होते. इ. स. १९६० 
पासून आजचा महाराष्ट्र जन्मास आला, १९५० ते ६० या काळातच भडोच 
सुरत वगेरे जिल्ह्याची नबी गॅझेटिअलं तयार झालो. शिवाय या काळाप्त इ. स. 
१८१८-१९४७ या काळातील स्वातंत्र्याच्या इतिहासाची साधने जमविणे व 
प्रसिद्ध करणे. या कासावरही संपादकास नजर ठेवावी लागे. इ. स. १९६० पुर्वी 
१८१८-१९८८५ ब १८८५-१९२० याकालातील निवडक साधनांचे दोन खंडही 
तयार झाले. पुढे तिसरा सात्र स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध झाला. ही कामाची गल्लत अज्ञा- 
स्त्रीय व हाती घेतलेल्या. गॅझेटिअरच्या कामास विलंब लावणारी ठरली असावी. 
आजही स्वातंत्र्याचा इतिहास ल्हिण्याचे कास पुर्वीच्या संपादकांकडून नीटसे 
होत नाही हे पाहिल्यावर ती कचेरी बरखास्त करून गॅझेटिअर आणि ' स्वातं- 
त्याचा इतिहास ? या दोहोंचे लोढणे एकाच व्यवतोच्या शिरावर टाकले आहे! 
या दोहोंचे पाय एकमेकात गुंतविल्याने दोन्ही कामे बिघडण्याचा सात्र संभव 
आहे! 

पण आपण असे गृहोत धरू या को या गुंतागुंतीची काही सोडवणूक 
करण्याचा मार्ग निघेल व स्वातंत्र्याचा इतिहास लिहिण्यास कोणी स्वातंत्र्यम्रेमी 
इतिहासकार पुढे येईल. तेही काम कठीण असले तरी गॅझेटिअरच्या कामाइतके 
विविधतेचे नाही. 

त.भा. ५ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


२ 
र्ड १ च 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


६६ , नवभारत 


इ. स. १९४९ सालापासून आता पूर्ण होत आलेल्या या नव्या आवृत्ती- 
नंतर त्याची पुनरावृत्ती काढण्याचे काम लगोलग हाती घ्यावे को नाही, याबद्दल 
दुमत होईल. एका दातकात गॅझेटिअरचे नवे अवतार इतर देज्ञात किती वर्षांनी 
निघतात, तेथील गॅजेटिअसंचे स्वरूप काय असते हे तुलनात्मक दृष्टीने एकवार 
पहाणे इष्ट ठरेल. पण ते काही असले तरी, तयार गॅझेटिअर्स पुनः बारकाईने 
वाचून त्यांतील गुण-दोष शोधून दोष, दुरुस्ती व सूचना प्रत्येक गॅझेटिअर- 
बाबत प्रकरणवार करून ठेवण्याच्या तयारीस आतापासूनच लागणे इष्ट ठरेल, 
यांसाठी विभाग-तज्ज्ञांना ते ते विभाग त्यांचेकडे पाठवून इतिहास, शिक्षण, 
आरोग्य इत्यादि विभागावरील त्यांचे विचार लेखनस्वरूपात केले गेले तर 
उपयुक्त ठरतील. दुसरे म्हणजे इ. स. १९४९ साली जेव्हा हे काम प्रथम 
हातात घेतले गेले, तेव्हा १९५२ साली सुरू झालेला पंचवाषिक योजनाबद्ध 
कार्यक्रम जो भारताने स्वीकारला व चार योजना पार पाडल्या, त्यांची 
कल्पनाही नव्हती. आजचा ग्रॅझेटिअसंचा नवा अवतार म्हणजे जिल्ह्याची 
माहिती बरीच अद्यावत्‌ केलेले असे एक अहवाल पुस्तक झाले आहे; व अनेक 
सरकारी अहवालाप्रमाणे ते काहीसे अवाचनीय झाले आहे. जिल्ह्यातील जनतेस 
त्यात “ आपले ' असे अजून वाटू लागलेले नाही. अजून या कामाचे तोंड 
सरकारकडेच आहे ते जनतेकडे फिरविणे हे येथून पुनः निघणाऱ्या आवृत्तीचे 
महत्त्वाचे कार्य ठरेल. प्रत्येक जिल्हा-गॅज्ञेटिअरमध्ये त्या जिल्ह्यापुरती एक 
संकल्पित पंचवाषिक योजना देऊन त्यापैकी किती काम पुरे झाले, कोणते अपुरे 
क्विवा अपेक्षेपेक्षा अधिक पुरे झाले. ज्ञेजारच्या जिल्ह्याचे मानाने किवा सर्व 
राज्याच्या मानाने आपण किती मागे किवा पुढे आहोत, कोणत्या बाबतीत 
भागे आहोत अश्ी डोळस माहिती, त्या जिल्ह्यासंबंधी वाचकांस मिळाल्यास 
किवा एखादी माहिती देताना येथे रोज खेड्यातून इतके लोक येतात, 
त्यांना रात्री रहावे लागते, पण अतिथिगृह्‌ नाही किंवा ' येथील लोक डोळ्याचे 
विकाराने वारंवार आजारी पडतात, पण एकही डोळ्याचा तज्ज्ञ डॉक्टर येथे 
नाहो. ' अक्नी जाणकारी माहिती दिली म्हणज गॅझेटिअरद्वारा लोकांचे क्िक्षण 
होईल, लोक पंचवाषिक योजनेत रस घेऊ लागतोल, ब सरकारास जनतेचे 
जाणकारी सहकार्य लाभेल. 

इ. स. १८७१ साली हे काम प्रथम हाती घेतले गेळे तेव्हाचे डायरेक्टर 
जनरल ऑफ स्टंटिस्टिकस सर विल्यम्‌ हंटर यांनी सुचना दिली कौ प्रत्येक 
जिल्ह्याचे गॅझेटिअर तयार करताना संपादक सर जेम्स कॅम्बॅल यांनी पुढील 
काळजी घ्यावी: (१) प्रत्येक नव्या येणाऱ्या जिल्हा कलेवटरला त्या जिल्ह्याचा 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


गॅझेटिअसंचा नवा अवतार ६७ 


सामग्य्याने परिचय व्हावा. ( २ ) त्यांत अज्नी आकडेवारी असावी की जी पुढे 
जरूर तर कलेक्टरला स्वत:साठी अद्यावत्‌ करून घेता येईल. (३) आपण 
( राज्यकर्त्यानी ) त्या जिल्ह्यातून द्रव्य किवा अन्य खर्पाने घेतले काय आणि 
(४) त्या जिल्ह्याला आपण झ्ञांतता, लुराज्य व त्यांचे सुख या दृष्टीनी परत 
दिले काय, याची माहिती असावी. स्वातंत्र्योत्तर काळातही प्रारंभी कमिटीने 
दिलेल्या सुचनात ( १ ) जबाबदार खातेवार अधिकाऱ्याकडून माहितो गोळा 
करावी (२)जवाबदार नागरिकांकडून सामाजिक व धाभिक चालीरीतींची माहिती 
मिळवावी, आणि जाणत्या विद्ठानांकडून व राज्यकारभारातील अधिकाऱ्यांकडून 
एकएक विषयावर लेख लिहून घ्यावेत अज्ञा सूचना दिल्या गेल्या. पण पुढे संपादक 
लिहितात नवे ' गॅझेटिअर लिहिताना जवळजवळ सर्व पुनः नवे लिहावे लागले 
अज्ञावेळी (अ) त्या त्या खाते तज्ज्ञांकडून अद्यावर्‌ आकडेवार माहिती गोळा केली 
गेली व (आ) काही विशेष विषयांच्या तज्ज्ञांकडून लेख लिहून घेतले. (कोल्हापुर 
गॅझेटिअर प्रास्ताविक पृ. [1 [ळू पहा). वरील माहिती बारकाईने 
वाचणारास जुन्या नव्यातील फरक तेव्हाच लक्षात येईल. एकतर १८७१ चा 
सर विल्यम हंटरचा आदेश-आपण प्रजेपांसुन घेतले काय व त्यांना दिले काय? 
या महत्वाच्या दृष्टिकोनाची त्यांत जाण नाहो. स्वातंत्र्य नवीनच एकदम प्राप्त 
झाले त्यावेळी भारतातील जबाबदार अधिकाऱ्यांचेही भान कसे सुटले याचे 
हे उत्तम उदाहरण आहे. पुढे स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रारंभी कमिटोने दिलेल्या 
आदेक्यात व संपादकांनी स्वीकारलेल्या दृष्टिकोनात कसा महत्वाचा फरक 
आहे तेहो ध्यानी घ्यावे. कमिटीने कलम (२) मध्ये जबाबदार नागरिकांकडून 
सामाजिक व धामिक चालो-रीतींची, न्रतवेकल्यांची व मूल्यांची माहिती करून 
घ्यावी हा सांगितलेला मुद्दा पुढे साफ गाळला गेला ! याचा - अर्थ संपादकांचा 
दृष्टिकोन जनतेकडून सरकारी अधिकाऱ्याकडे तेवढा वळला. संपादन लोकाभिमुख 
राहिले नाहो. तो एक सरकारी ग्रंथराज बनला व सरकारी कपाटात जाऊन 
बसला. यास काही कारणेही असतील, पण हो स्थिति समथंनीय नाही. नव्या 
आवृत्तीत थात निश्‍चयाने फरक पडला पाहिजे. 

गॅझेटिअसंवर दिल्लीच्या मध्यवती कचेरीचे कितपत नियंत्रण असावे 
हाही एक विचारात घेण्याजोगा प्रश्‍न आहे. कित्येक प्रसंगी दिल्लीची कचेरी 
“ अमूक एक काम महाराष्ट्र राज्याच्या कक्षेतील आहे ' असे मत देऊनही 
येथील राज्यसरकार ते काम अंगावर घेण्यास अळंटळं करते. कित्येकवेळा 
केंद्र सरकारवर अधिक आथिक जबाबदारी पडेल या भीतीने केंद्र सरकार 
येथील कचेरीच्या स्वायत्ततेवर निबंध घालते, या सर्वांच्या मुळाशी आथिक 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


हट 
| नबथभारत 


टंचाई हे मुख्य कारण आहे. पूर्वी म्हणजे इ. स. १ ९६० पूर्वी केंद्रोब कचेरीचे 
नियंत्रण उपयुक्‍त असे, ते संपादनातील चुका दाखवून देत व येथील कचेरीस 
त्या डुरस्त कराव्या लागत. हल्लीचे केंद्रोय कचेरीचे नियंत्रण इतके उपकारी 
होते कौ नाही याची शंकाच आहे असे म्हणण्यास जागा आहे. वास्तविक 
इतक्या जिल्ह्यांची गॅझेटिअसं लिहिण्याचे काम गेली २५ वष चाळू ता 
गॅझेटिअर्सबाबत वाषिक अंदाजपत्रक तयार करण्यास अडचण पड नो. 
सालोसाल किमती वाढत आहेत हे लक्षात घेऊनही हे ठरविता वाते त 
केंद्रीय सरकारची मिळेल ती ग्रॅंट घेऊन एकंदर कामाचा आराखडा तयार 
करता यावा. पण या कामात आज एक धोरण तर उद्या टसरेंच असे चालते 
व त्यानं कामास अडथळा येतो. व भु 
गॅझेटिअर मराठी स्वरूपात वाचकांपुढे आळे पाहिजे, याविषयी कणाचे गी 
तात्विक दृष्ट्या दुमत नाही, पण अजूनही एकही जिल्ह्याचे मराठी गझेडिक. 
प्रसिद्ध झालेले नाही. प्रथम हे काम करावे असे ठरल्यावर ते देज्ली नजक 
( लॅंग्वेज डिपार्टमेंट ) खात्याकडे टोलविले गेले. त्यांनी एकण वेडा चोळ 
हे कास करण्यास आपण असमर्थ आहोत असे कळविले, भग त्याबाबत न 
वर्ती कचेरीकडे धाव घेण्यात आलो. त्यांनी हो जबाबदारी सर्वस्वी राज्य 
कारची आहे असे कळविले. आता पुनः दिल्ली कचेरीतून उडविलेला वे 
शज्यसरकारच्या अग्रणात आलेला आहे. हे सवं करण्यात चार वर्षे गेली! 
एवढ्या प्रदीघं काळांत मराठी गॅझेटिअर कसे असावे, याचा आराखडा पां 


असावा एखाद्या समितीने ह्‌ 

होच की, पवा गॅझेटिअर म्हणजे क वळ वाह वि 
कल्पना नुळातच चूक आहे. हजार अकराक्ञे पानाच्या एका नाड क 
भाषांतर जसेच्या तसे केले तर ते मराठी वाचक किती आवडीने ळात 
याची कोणीही कल्पना करावी ! शिवाय त्यातील इतक्या न वाचतील 
माहितीची सामान्य वाचकास आवडयकता नाही. जाणत्यास ब आल 
मिळतच आहे. इ. स. १९४९ साली गॅझेटिअर खाते सुके आहे तेव झिजून 
योजनाबद्ध कार्यक्रम आखला नव्ह्ता, आजही योजनाबद्ध ग मिला वळ र्ताने 
येत आहेत, पण सरकारने योजनाबद्ध कायंक्रमाची कल्पना टाकन भौ 6 
त्यात प्रत्येक जिल्ह्याचे स्थानकार्य आहे हे मराठी वाचकास व न नाही; 
तसेच जिल्ह्यातील समाजाची वीण निरनिराळ्या प्रकारची य पाहिजे. 

पुणे जिल्ह्यातील समाज व सोलापुरातील समाज विकामिळेा च च 
समाजाची घडब त्याहून वेगळया प्रकारची व मुंबईची तर या नन 


आय मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


) 
0 धि. 
द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाइं 


गेझेटिअसंचा नवा अवतार ६९ 


ही ससाजाची वीण लक्षात घेऊन त्या त्या जिल्हयातील सांस्कृतिक, आधिक, 
कार्यकरंस व प्रगती, एक सामान्य आराखडा कायम ठेवून, भित्च सिन्न 
प्रकारे करावी लागेल व प्रगतीही' भिन्न प्रकारची होईल किंवा ती 
एकाच पातळीवर आःणण्यासाठी कल्पनापुर्ण॑ योजकता दाखवावी लागेल. 
पण ते काम योजनाकर्त्याकडे सोपवूत समाजातील ताण, तणाव व वीण 
जिल्हानिहाय कशी आहे हे जिल्ह्याच्या गॅझेटिअरमध्ये वाचायला मिळाले 
नाही तर नुसती लोकसंख्येची कोष्टके, किवा भाषावार किवा धर्मवार आकडे- 
वारी व त्यातील दक्षवाषिक फरक च शेकडेवारी देऊन भागणारे नाहो. नुसते 
सोलापुर जिलह्यातील देवालये व त्याचा इतिहास किंवा गिरण्या व त्यांचे चढ- 
उतार हे सांगण्यापेक्षा सोलापुर हे व्यापारी शहर का झाले, पुढे याचे भवितव्य 
काय ? येथे व्यापाराबरोवरच उद्योगधंदे स्थिर होतील कौ नाहो. सोलापुर हे 
पंढरपूर तुळजापुर इ, क्षेत्रांचा जिल्हा असल्याने येथील समाजाची वृत्ती क्ला 
प्रकारची आहे, त्यात कोणत्या सुधारणा हव्या, या नव्या पहाणीत व स्थानिक 
चोकल्ीत सहज लक्षात येण्याजोग्या गोष्टी गॅजेटिअरमध्ये नभूद केल्या, तर 
लेखनात जिवंतपणा येईळ, त्यातील जडता कभो होईल, लोक ते जाणतेपणे 
वाचू लागतील व विचार करू लागतील. 

सामान्य बाचकास आपल्या जिल्ह्याह्ी समरस होण्यासाठी गॅझेटिअर 
काय करू झ्ञकेल याचे स्थूल टिपण पुढील प्रमाणे: यात चर्चेनंतर फरक होऊ 
शकेल हे उघड आहे. 

(१) जिल्ह्यातील महत्वाची स्थळे, केवळ ऐतिहासिक दृष्ट्याच नव्हे, 
तर व्यापारी, औद्योगिक, सांस्कृतिक याही दृष्टीनी आपण एकवार पहावी अज्ली 
उत्सुकता वाचकास उत्पन्न व्हावी. 

(२) यासाठी त्या जिल्ह्यातील समाजाचे (अ ) ताणतणाव व वीण, 
ऐतिहासिक समालोचन (आ) व्यापारी घ औद्योगिक महत्व, व भवितव्य 
( इ ) सांस्कृतिक विज्ञेष हे त्यास कळावे. 

( ३ ) एकंदर जिल्ह्याच्या सामान्य स्वरूपाची सर्वांगीण भसाहिती देऊन 
त्या जिल्ह्याची ओळख करून देणे. 

(४ ) आपला जिल्हा दुसऱ्या शेजारपाजारच्य़ा जिल्ह्याहून किती पुढे 
किंवा मागे आहे व तत्ते का थाची सामान्य मोमांसा. 

(५ ) पंचवाषिक योजनेत लापल्या जिल्ह्यासाठी कोणकोणते प्रकल्प 
योजले होते, त्यात किती खर्च होणार होता, आढावा घेताना कोणते कमी पडले, 
किती खचं झाला व तो कसा याची स्थूल कल्पना देणे, 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


७० नवभारत 


(६) जिल्ह्याच्या निकडीच्या गरजांचे स्वरूप मांडणे. 


(७) एकूण योजनाबद्ध कार्यक्रम आपण किती पुढे किवा मागे आहो, 
अश्या रीतीने जिल्ह्याच्या माहितीस जिवंतपणा आणणे, आणि शेवटी. 


(८) सरकारने स्वतःस पुढील प्रश्‍न विचारावे व त्याची उत्तरे तयार 
ठेवावी. | 


(अ) या जिल्ह्यातून आपण एकूण कर किवा अन्य रूपाने घेतले 
काय ? 
(आ) त्या जिल्ह्यास परत दिले किती व कोणत्या स्वरूपात ? 
(इ) यासाठी ज्ञासकोय खर्च किती झाला ? 
ज्याला ऐतिहासिक दृष्टिकोन म्हणता येईल तो असा आहे. याने 

स्व-स्वरूप आरक्षात पाहिल्याप्रमाणे स्वच्छ दिसते, जनतेस व सरकारी 
अधिकार्‍्यांस जाग येते. आता जिल्हा परिषदा स्थापन झाल्या व तालुका निहाय 
स्थानिक लोकनियुक्त संस्था काम करू लागल्या. पुरेसे विकेंद्रीकरण झाले, ते 
यक्षस्वी करावयाचे व स्थानिक संस्था नुसते निवडणुकांचे अड्डे बनवायचे नसतोल 
तर असा काहो कार्यक्रम होती घ्यावयास हृवा. 


या दृष्टीने मराठी गॅझेटिअरचा अवतार तयार करावयाचा तर ते 
आमूलाग्र नवीनच लिहावे लागेल. त्यासाठी ठिकठिकाणचे तपर्ञ॑ 
ऐतिहासिक, भोगोलिक, सांत्कृत्रिक शेक्षणिक, आरोग्यविषयक असे स्थल 
स्वरूपाचे आटोपज्लीर आकाराचे भाग लिहावे लागतील अज्ली कल्पना आहे. 
सरकारी लेखनात जर अधिक जिवंतपणा आणावयाचा असेल, ते अहवाल नसते 
कथनरूपात करावयाचे नसतील, जनतेने त्यात लक्ष घालावे असे वाटत असेल 
व जिल्हानिहाय त्या त्या जिल्ह्याची काळजी करणारे नेतृत्व निर्साण करावयाचे 
असेल तर या दृष्टीनी प्रयत्न करणे जरूर आहे. 


गील गाळून, 


अनुक्रमणिका 
क्य मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. उषा मा. देशमुख 


मराठी कथा : एक वाटचाल र 


एखादा वाडमयप्रकार असा असतो की त्याचे नाते माणसाशी जवळिकोंचे, 
आपुलकीचे असते. त्या वाऊमयप्रकाराचे आवाहन माणसाच्या सहजप्रवृत्ती 
इतके त्याच्याक्षी निबद्ध असते. दैनंदिन व्यवहारात मानवी व्यापार सतत चालू 
असतो. काही देवघेव होत असते. काहो प्रसंग निर्माण होत असतात, काही 
घटना घडत असतात व त्यांचा परिणाम मनावर होत असतो. ती घटना कवि 
तो प्रसंग एक व्यवती दुसऱ्या व्यक्तीला नटवून, सजवून, खुलवून इतकेच 
काय पण आपले सर्व कौज्लल्य पणाला लावून सांगत असते. त्याच्या मनावरील 
परिणाम अजमाविण्याचा प्रयत्त होत असतो. मग ती हितोपदेज्ञातील गोष्ट 
असो कौ पंचतंत्रातील असो किंवा जी. ए. कुलकणों, दिलीप चित्रे, कमल 
देसाई, बापूराव बागुल, चंद्रकांत खोत यांची कथा असो हे सारे घडत असते. 
इतकी वाचक आणि वाछझमयप्रकार यांची जवळीक इतरत्र नाहो. लघकथंच्या 
लोकप्रियतेच्या कारणमीसांसेत हेच कारण अत्यंत बलवत्तर ठरते. 


कादंबरी, नाटक, कविता आणि ललित निबंध या वाडमयाच्या इतर 
प्रकारांपेक्षा कथेविषयी सर्वांनाच विलक्षण जिव्हाळा वाटतो. कथात्मक वाऊमय- 
प्रकार हा अधिक जिव्हाळ्याचा वाटतो; याची कारणे माणसाच्या गोष्टी- 
वेल्हाळ स्वभावात सापडतात. मराठीतील इतर सवं ललितवाडमयप्रकारांमध्ये 
कथेचा विकास व विस्तार इतका प्रकर्षाने होण्यामागचे सूत्र कोणते १ आज 
दोनहे-तिनश्ेच्या घरात निघणाऱ्या नियतकालिकांच्या दिवाळी अंकांतील कथा 
दोनतीन हजाराच्या घरात पोहचते, याच्या मागे कोणती मनोवृत्ती आहे ? 
रात्रीच्या वेळो एक एक चांदणी आकाझ्यात लुकलुकू लागावी आणि बघता 
बघता सारे आकाक्ल चांदण्यांनी गच्च भरून जावे तसे मराठी लघुकथेकडे 
बघितल्यावर वाटत रहाते. गेल्या दहा वर्षात सराठी ललितवाडमयात कमालीचे 
परिवर्तन घडत आहे. काहींचा विकास होतांना लक्षात येतो आहे तर काहोंचा 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
सँंगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


७ नबभ्नारत 


विस्तार होत आहे. लघुकथा हा वाडमयप्रकार इतकी विविध रूपे घेऊन नव्या 
नव्या जाणिवांचा उन्मेब धारण करीत आहे; जाणिवांचा तळ गाठून त्यातून 
पारदर्शक असे जीवनदर्हन घडवीत आहे. एकीकडे मराठीकथेचा विकास होत 
आहे तर दुसरीकडे ती विविधांगांली विस्तारत आहे. 


पाश्‍चात्य कथेचा आलेख काढावयाचा ज्ञाला तर व्हाल्टेअरपासून सार्त्र, 
कामू पर्यंतची परेंच कथा अत्यंत बांधीव स्वरूपात आपल्यासमोर येते. इंप्रजी- 
मध्ये मोंपासा पासून जेम्त जॉईस, व्हजिनियाऊल्फ, कॅथॅरिन मॅसफौल्ड घा 
कथाकारांनी कथेला आठ्य आणि अभिव्यक्‍तीद्वारा दिलेली समृद्धी डोळ्याआड 
करता येत नाहो. चेकॉव्ह हा तर जागतिक कथासागरात दोपस्तंभासारखा 
तळपतो आहे. नवे प्रयोग, नव्या जाणिवा यांचा प्रत्यय सतत येत आहे. कथा 
आणि कादंबरी या्‌ दोन बाडमयप्रकारातील सीमारेषा स्पष्ट कळू नयेत इतके हे 
वाझमयप्रकार एकमेकात मिसळून जात आहेत. द र 


मराठी कादंबरी, कविता आणि ललितनिवंध हे आधुनिक वाडमयप्रकार 
नाही म्हटले तरी इंग्रजी वाळपयाच्या अभ्यासाने आणि चितनाने इकडे मळ 
धरू झाकले आहेत. अव्वल इंग्रजीत कादंबरी, कविता, निबंध नव्हते असे नाही 
तर त्यांचे स्वरूप हे अत्यंत्र मर्यादित होते, दृष्टिकोण वेगळा होता. पण इंग्रजी 
वाडमयाच्या संनिकर्षांमुळे हे बाडमयप्रकार आपले प्वरूप बदलवन एका 
वेगळ्या वळणाले पुढे सरसावले. मराठीतील कथा हा वाडमयप्रकार वो 
ललित वाऊमयप्रकारांच्या मानाने पृथगात्म आहे, सत्त्वज्ञील भाहे, परपुष्ट 
नाही. खर्‍या अर्थाने तो भारतीय आहे; आणि म्हणूनच हितोपदेज्ञाती च गोष्ट 
आणि आजची य. गो. जोशी यांची किवा बाबूराव बागुल यांची कथा एका- 
नंतर एक वाचली तर त्यात भारतीघ अस्मितेची एकात्मता जाणवल्यावाचन 
रहात नाही. र चि 

हितोपदेश-पंचतंत्रापासुन लोळाचरित्र-दृष्टान्त-पाठापर्यंत, आल्यान वविते- 
पासुन लावणी-पोवाड्यापर्यंत आणि अव्वल इंग्रजीच्या काळापासन भाज- 
पर्यंतच्या लोकप्रिय झालेल्या मराठी कथेचे स्वरूप बघणे सोठे मौजेचे ठरणार 
आहे. प्राचीन मराठी कथेचे प्रयोजन म्हणजे ' हाणे करून तोदावे : र 
जन हे होते. त्या प्रयोजनाच्या प्राप्तीसाठी घटचा निर्माण झाल्या शकी पढे 
काय ? हा प्रश्‍न निर्साण करण्यात आला आणि घटनांचा गोफ विणन कथेचे विश्व 
गुंफण्याचा प्रयत्न झाला. प्राचीन * गोष्ट हो प्रामुख्याने उपदेक्ञ करण्यासाठी 
लन्माला आलो, संतांची आख्याने, स्त्रियांचे कहाणी वाडमय आणि पंचतंत्र- 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकासः महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


*६€< अमृतमहोत्सवी (3 > 
डे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठी कथा : एक बाटचाल छ्३ 


हितोपदेश यांची परंपरा खांद्यावर घेऊन पुढे वाटचाल करणारी ' गोष्ट ? 
हो आजच्या लघुकथेची पूर्वपीठिका म्हणता येईल. 


अव्वल इंग्रजीतील ' रहस्यकथा “ हो ' नवलकथा ' या नावाने. पुढे आलो. 
तात्पये देणाऱ्या, नीतिबोध करणाऱ्या आणि उपदेशाचे वारे अंगात रोमरोमी 
भरलेल्या गोष्टी याच काळात खूप लिहिल्या गेल्या, त्यातही घटनाप्राधान्य 
दृष्टिआड ज्ञालेले नव्हते. गोष्ट हो प्रामुख्याने घटनाप्रधानच राहिलो. 


मराठी ज्ञानप्रसारकाच्या १८६२ च्या अंकात ' छायेची साक्ष * ' पुत्रशोक !, 
हरपलेले रत्न ब धाकटा कारकून ' या गोष्टी “नवल ' म्हणून अवतरल्या. 
थावरून भराठी कथेच्या कक्षा नौतिबोधपर सीमारेषांवर सीमित न राहाता 
हळूहळू ती अद्भुताच्या, कल्पिताच्या नव्या सृष्टीत प्रवेश करू लागल्याचा 
देखावा दिसू लागतो. ' बालबोध मुक्‍तावली ', सिंहासन बत्तिश्ी ', * हितोपदेश ! 
या पुस्तकांमधून जणू हे बोधामृत सामान्य वाचकांना पाजण्याची कशी 
अहमहमिका लागली होती हे स्पष्ट होते. सकल जन शहाणे करून सोडजे हे 
गोष्टीचे प्रयोजन मार्गे पडून बालवाचकांसाठो काहो तरी अद्भुत आणि बोधप्रधान 
आहय निर्माण करून बालमनावर संस्कार करण्याचा प्रयत्न गोध्टीने केला. 


हो गोष्द एकीकडे नीतिकथा, बालसित्र, नीतिदर्पण अन्ना स्वरूपात 
अवतरत होती तर दुसरीकडे चंद्रहास्यबखर, बकासुराची बखर अश्या पोराणिक 
शोष्टीचे रूप घेऊन अवतरत होती. आणि तिसरीकडे गुलसनोबर, हातिमताई, 
पशियन नाइट्स, यांचा वारसा घेऊन निर्माण होत होती. यावरून एक गोष्ट 
स्पब्ट होते कौ गोष्टोचा आत्मा हा अस्सल होता तर हिचा बाह्यपेष हा अद्भत 
रोमहुर्षक आणि शूंगारिक वरणंनासाठी खर्ची पडत होता. त्यातही सत्याचा जय 
व असत्याचा पराजय अशी नीतिसापेक्ष भूमिका व्यक्‍त होत राहिली. पुराण- 
कर्थातील आदर्श व त्या आदर्शञांचा जनसासात्यांच्या मनावरील पगडा व 
त्यातन धर्म अर्थ कास सोक्ष यांचे रिक्षण देणे हो भूमिका प्रामुख्याने गोण्टीतून 
व्यक्त झालेली हिसते. प्राचीन भराठी वाऊमयातूनही होच प्ररणा प्रबळ झालेली 
होती,नाहीअसे नाही पण कथेतून तिला तरुण वाचकांच्या भाव-मावतांना आवाहन 
करावयाचे होते. त्यामुळे आपोआपच लावणी आणि पोवाड्यातून जसा शृंगार 
आणि वीर रसाचा प्रामुख्याने आविष्कार झाला तसाच कलेतूनही शूंगाराला 
प्राधान्य देण्यात आहे. वीरत्वाचे आदर्श, शृंगाराचे प्रलोभन, नीतिमल्याचा 
प्रसार करणे अश्ली तिहेरी भूमिका अब्बल इंग्रजीतील कथेने स्वीकारली 


| अनुक्रमणिका | 
ज्या मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ष्छ नवभारत 


होती. त्यामुळे विविध स्तरातील वाचकवर्गाची मात्र चांगली सोय झाली. 
यातूनच तत्कालीन वाडमयाभिरचीचा लंबक कुणीकडे झुकत होता याचे दशन 
घडते. नीतिमूल्याची शिकवण देणे व मनोरंजन करणे या हेतूमुळे ' अरबी 
भाषेतील सुरस नाणि चमत्कारिक गोष्टी ? कृष्णशास्त्री चिपळूणकर याना निर्माण 
कराव्या लागल्या. नौतिबोध. बालबोध आणि शृंगार व वौर रसाचा उत्कर्ष 
करणे असा कथेचा स्वभावधर्म ठरला. त्यासाठी घटना घडत होत्या, कुत्‌हल 
जागृती केली जात होती व जिज्ञासातृप्ती झाली पाहिजे याबद्दलची दक्षता 
घेतली जात होतो. अजगराने एखादा प्राणी गिळून टाकावा तसा शृंगार- 
वीर-अद्भूत आणि कल्पनारम्य भडकपणाने गोष्टीला गिळून टाकले होते. 
इतकी तो नटवो, भडक झाली होती. 

हरिभाऊ आपटे यांच्या सारख्या चतुर कथाकाराने या पारर्वभूमीचा 
अत्यंत जाणीवपुर्वक व अचूकपणे उपयोग करून घेतला. जे कतृंत्व त्यांनी 
कादंबरीवाडमयात घडवून आणले तीच अवस्था कथेची झाली. एखाद्या 
चित्रकाराने भडक रंगाच्या पाइ्वंभूमीवर एखादे नाजुक चित्र रेखाटाबरे आणि 
प्रेक्षकांचे लक्ष त्या चित्रावर खिळून राहावे तसे हरिभाऊंच्या कथेचे झाले आहे. 
कादंबरीकार म्हणून प्रतिद्धी मिळाल्यावर कथालेखनास हरिभाऊनी सुरवात 
केलो हो घटनाही अनपेक्षित नाही. * करमणुको'तून त्यांच्या गोष्टी छापल्या 
जाऊ लागल्या त्यामात्र कादंबरीसारख्या एऐंसपेस, लांबलचक, पाल्हाळिक व 
प्रकरणबद्ध अज्ञा होत्या. हरिभाऊ त्यांना * स्फुट गोष्ट ' असे नाव देतात ढं 
यावरून कादंबरी व गोष्ट यातील फरक हुरिभाऊनी लक्षात घेतलेला 
दिसतो, हरिभाऊंच्या गोष्टीला कथेचे बांधीव स्वरूप आले नव्ह्ते 
म्हणूनच को काय हरिभाऊ तिला “ स्फुट ' हे विज्ञेषण लावतात. याच 
काळातील मराठी नाटक, कादंबरी व कविता या वाडमयप्रकारावर इंग्रजी 
वाडमयाचा ब विचारप्रणालीचा प्रभाव पडलेला दिसून येतो. तसा तो 
मराठी कथेवर नाहो. फारसी, उर्दू आणि संस्कृत या भाषेतील कथावाडमयाचा 


त्यांचे इंग्रजी ळ्थेकडे लक्ष गेलेले दिसत नाहो. अर्थात्‌ हो गोष्ट अनिष्ट 
झाली असे म्हणता येत नाहो, कारण त्यामुळे इतर वाडझमयप्रका रापेक्षा 
मराठोकथा ही बऱ्याच अंशी एथगात्म राहिलो. हरिभाऊंच्या पुर्वोच 


अद्भुतरम्यतेत 
शृगारात आणि अद्भुतात गुरफटलेल्या 


>: ुः 


"करखखः 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


मराठी कथा : एक वाटचाल ७५ 


मराठीकथेला पहिल्याप्रथम वास्तवात आणले. राजाराणीच्या कल्पित वातावरणात 
रमणाऱ्या वाचकाला जणू कानाला धरून समाजात व मध्यमवर्गोय कुटुंबात 
फिरवून आणले. व्यक्‍ती-कुटुंब-समाज यांचा अपरिहार्य संबंध व त्यातून फुलत 
जाणारे जीवनदर्शन ज्या ताकदीने आणि सामर्थ्याने हरिभाऊनी कादंबरीच्या 
क्षेत्रात घडविले तसे त्यांना कथाक्षेत्रात घडविता आलेले नाहो. तसा त्यांनी 
जीव तोडून प्रयत्न केला पण कादंबरीत मिळालेले यश॒ कथेमध्ये मिळू शकले 
नाहो, असे का व्हावे? याचे उत्तर हरिभाऊंच्या लेखननि्मितिमागील भूमिकेत 
सापडते. कादंबरी या वाडमयप्रकार्निमितीत हरिभाऊ रंगून जातात, एकरूप 
होतात. कथालेखनामागील प्रेरणा आणि प्रयोजन * करमणुकोती'तील स्फुट- 
कर्त्याच्या सुचनेजवळ काही जागा भरावयाची यातून शोधता येईल, वाझम- 
याच्या आकृतिबंधाविषयी त्यांना जाणीव होती पण कादंबरीचा अनिबंध 
सेलपणा हा हरिभाऊंच्या प्रतिभेला मानवणारा होता त्यामुळे ' स्फुटगोष्ट 
असे स्हणून जरी त्यांनी * अपकाराची फेड उपकारांनी ' किवा * काळ तर मोठा 
कठीण आला * या कथा लिहिल्या असल्या तरी त्या म्हणजे लघुकादंबऱ्या 
ठराव्या इतक्या ऐसपेस झाल्या आहेत. यावरून एकच गोष्ट सिद्ध होते की 
हरिभाऊंमधील कलावंत हा जीवनदर्शनावर आपले लक्ष केंद्रित करतो. आकृति- 
बंधाची तितकीशी किकोर करण्याची आवडयकता त्याला वाटत नाहो. 
हरिभाऊंच्या ' संतसखूबाई ' या नाटकात आढळणारी म्हाळसाब(ई आणि भोमा 
या राधाबाईचे रूप घेऊन स्फुटगोष्टीत अवतरतात. या नाटकातील दुबळा 
दिगंबररपंत म्हणजे स्फुटगोष्टीतील गोविंदराव होय. या दोन भिन्न वाऊमय- 
प्रकारातील निसितीत व व्यक्‍तिदर्शनात सारखेपणा का येतो ? थांचे कारण 
म्हणजे हरिभाऊंची या व्यक्‍ती निर्माण करण्यामागची भूमिका होय. एक सुष्ट 
आणि एक दुष्ट अज्ञा भिन्न स्वभावाची माणसे एकत्र आणून त्यांच्यात 
होणार्‍या संघर्षातून सत्‌ पक्षाचा जय आणि असत्‌ पक्षाचा पराजय होणे 
अपरिहार्य ठरते. * अपकाराची फेड उपकाराने ? या कथेत प्रकरणाला झ्लौषक 
देऊन कथावस्तूची उकल करण्यासाठी निवेदनाचा आधार घेतला - आहे. 
कादंबरी आणि कथा या दोन वाडमयप्रकारातील फरक लक्षात घेऊनही 
: काळ तर भोठा कठोण आला ' आणि * अपकाराची फेड उपकाराने! 
या कथांचा तोंडवळा कादंबरीसदृशन झाला आहे. 

वास्तविक घटना, प्रसंग, व्यक्‍ती यांच्या साहाय्याने गोष्टीचे कथानक 
आपोआपच साक्तार होत असते, त्यातील प्रसंग आणि व्यक्‍ती यांची 
वाचकांना आपोआपच ओळख होणार असते. पण ह्रिभाऊंचे एवढ्याने 


| अनुक्रमणिका | दना 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ख्ध नवभारत 


समाधान होत नाही ते ' वाचक हो ! ? अज्ली साद घालून. अभक व्यवती, 
अमुक प्रसंगी अलुक प्रकारे का वागलो- याचे तपक्लीलवार स्पष्टीकरण 
करतात. समकालीन वाचक हा वुद्धीने बालसदृश॒ असल्याचा हा परिणाम 
असावा का? ' अपकाराची फेड उपकाराने? धा कथेचा शेवट या दृष्टीने 
लक्षात घेण्यासारखा आहे. ' आणि पितृमरणाचे शोकात इतर गोष्टी 
विसरून गंगू व गोविंदराव बापाच्या आणि राधाबाई ब जावईद्बा आपल्या 
सासऱ्याच्या, उत्तर कार्यासाठी मकरसंक्रमणाचे दिवज्ञीच काझीला जाऊन 
पोचलो. :यांच्या प्रत्येकाच्या मनास तो दिवस कसा वाटला असेल ! 
जनारदनपंत वृद्धच झाला होता, तो कधीतरी इतक्यात वारणारच होता, हे 


उघडच आहे” जो उघडच आहे तो तपश्लील देण्याची आवड्यकता तरी का 
भासावी ? 


* काळ तर मोठा कठीण आला ! हो गोष्ट ऐकपैस आहे. रामजीबावा 
धायगुडे आणि जनाबाई यांचे आपल्या जनावरांवरील प्रेम आणि त्या 
प्रमापायी त्यांना झालेल्या मानसिक पातना हरिभाऊंनी मोठ्या विस्ताराने 
रंगविल्या आहेत. भवालक अक्षा दुष्काळाचे चित्र हरिभाऊंनी अज्ञा क॑ 


अ नि 
गहिऱ्या रंगात रेखाटले आहे को वाचक थक्क होतो जाणि त्या दारिद्र्याने 
दुःखी बनतो. हो वास्तवजीवनाची अनुभूती त्याकाळात अपेक्षित नव्हती ती 


कथेत हरिभाऊंनी सर्वप्रथम जाणली. तसेच वातावरण 
हरिभाऊंच्या पुर्वीच्या गोष्टीत क्वचितच आढळत हो 
या गोष्टीनी वाचकांच्या मनाची पकड घेतली. 
ओघवतो असूनही चित्रमयी आहे. 


निर्माण करण्याची किमया 
ती; त्यामुळे हरिभाऊंच्या 
त्यांची भाषा साधी, सरळ व 


* तीन फुले ', “गेलेला आनंद ?, “दोन पेळे' य़ा गोष्टी आकाराने 
लहान असून रूपककथा सदृश्य अशी त्यांची रंजना जञालो आहे. मानवी 
मनात निर्माण होणाऱ्या इच्छा, आकांक्षा, ध्येये आणि सप्नाजात त्यांना 
मिळणारा प्रतिसाद, त्यांच्या वाट्याला थेणारे डुःख यांचे सुचक आणि 
वेधक चित्र तीन फुलांच्या प्रतिकांमधून हरिभाऊ निर्माण करतात. जोवनाची 
क्षणभंगुरता आणि ते जगण्यासाठी करावी लागणारी घडपड यांचे 
प्रत्ययकारी वर्णन हरिभाऊ करतात. ' गेलेला आनंद 
हो सुखडु:खात्मक भावभावनांच्या ताणाने घातली गेलो आहे. सुख आणि दुःख, 
आशा आणि निराक्षा या दृृ्ठांची जीवनात होगारी असह्य जाणोच हरिभाऊनी 
शब्दांकित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या दोन मनोवृत्तींचा आविष्कार 


सोठे 
या कथेची वीण 


अमित चिके य 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ह. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठी कथा : एक वाटचाल ७७ 


करून त्यांनी जीवनालांच जणू छेद देण्याचा प्रयत्न केला. खऱ्या अर्थाने 
* भाव कथा ? हरिभाऊनी लिहिली. ' डिस्पेप्शिया ! याहो कथेत एका झुल्लक 
विषयातून फार मोठा आदय व्यक्‍त केला आहे, एका पत्राच्या घोटाळ्यातुळे 
व्यक्तिभनांची झालेली तगमग, त्यातून माणसाची जगण्याची आलक्ती आणि 
त्याला मृत्यूची वाटणारी भीती यांचे सतत चिंतन हरिभाऊ करतांना दिसतात. 
या चितनाला परिणामकारक आणि कलात्मक पातळीवर नेण्याची किमया हरि- 
भाऊंच्या प्रतिभेमध्ये आहे, त्यामुळे ' स्फुटगोष्टी भाग १ ला! मधील कथांमध्ये 
हरिभाऊंनी मांडलेले जोवनविषयक चिंतन व त्यातून सृत्यू हो या जोवनातील 
एक अपरिहायं व अटळ घटना आहे तिची भोती, दुःख वाटता उपयोगी नाही 
असे आपले जीवनविषयक तत्वज्ञान व्यक्‍त केले आहे. वास्तव जीवनाची 
आणि मृत्यूची सुजाणपणे केलेली पारख त्या काळात नवीत होतो. 


| मराठो कथेच्या संदर्भात हरिभाऊंची परिस्थिती मिडास राजाप्रमाणे 
होती, त्याने ज्या ज्या पदार्थाला त्पर्ञ करावा त्याचे तोने व्हावे त्याम माणे 
हरिभाऊंच्या प्रतिभास्पर्ासुळे या गोष्टींचे लोने झाले, आहे. मानवी मनात 
निर्साण होणाऱ्या आद्या आकांक्षा, नव परिणीत पतिपत्नीमधील कृतककोप व 
त्याचा गोड शेवट ' पहिले भांडण ' मधून प्रगट करतात. 


अवास्तवात, काल्पनिकात, अद्भुतात आणि भाषांतरात अडकून पड- 
लेल्या मराठो कथेला हरिभाऊंची बंधमुक्त केले. तिला त्यांनी वास्तवता दिली. 
कुटुंबात आणि समाजात घडणाऱ्या घटना आता गोष्टोंचा विषय होऊ लागल्या. 
निसर्ग आणि सानवी मल यांच्या भावसंबंधाची जाणीव हरिभाऊंनी व्यक्‍त 
केली. भावनांच्या उत्कटतेला प्राधान्य दिले. आणि जीवनददंनाचे परिमाण 
भमराठी-कथेला मिळवून दिले. 

मराठी कथाविशवात व्यक्‍्तिमनातील भावभावनांची उकल मनोज्ञतेने 
करणारे सवंप्रथस लेखक हरिभाऊ होते. अनेक पदरी जीवनाचे धागे 
उलगडन दाखविण्याचे कार्य त्यांची गोष्ट करते. हरिभाऊंच्या कथेला वाचक 
नसतो तर श्रोता असतो. त्यांची शेली पाल्हाळिक आहे, नाही असे नाही 
पण त्यामागे असलेली सहृदयता मोठी आहे. व्यक्तिमनांची उकल, भाव- 
भावनांची उत्कटता, वातावरणाची वेधकता, व्यक्‍्तिदर्नातील स्पष्टता आणि 
जीवनदर्शभाची जाणीव हरिभाऊपुर्व मराठी कथेला नव्हती ती 'हरिभाऊंनी 
नर्माण केली. हरिभाऊंच्या स्फुट गोष्टींची प्रकृती पंचतंत्र हितोपदेद्ली 


कथेत नि व्लुि त ि 
कथेपेक्षा दिवाकर कुष्णांच्यां कथेच्या प्रकृतीला जुळणारो होती, एक प्रभावी 


| अनुक्रमणिका | विळी 
झं मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


७८ नंबभांरतं 


पृथगात्म असा वाडमयप्रकार म्हणून आपल्या कथेचा विचार हरिभाऊंनी 
केलाच नाही. तरीदेखील आधुनिक मराठी कथेची परिमाणे त्यांच्या कथेतून 
गोचर होतात हे हरिभाऊंचे खरे सामथ्यं आहे. 


मराठी कादंबरीच्या संदर्भात जे कार्य हरिभाऊंच्या कादंबरीने केले 
तसेच मराठी कथेच्या संदर्भात थोडेफार केले आहे. स्वत:चा असा ठसा 
त्यांनी मराठी कथथेवरही _ उमटविला आहे. एकप्रकारची निरंकुशता 
हरिभाऊंच्या वाझमयर्निमितीला प्राप्त झालो होती. या उलट गुर्जरांची 
परिस्थिती वेगळी होती. त्यांना हरिभाऊंसारख्या समर्थ लेखकाज्ी टक्कर 
देऊन स्वतःचे स्थान निश्‍चित करावे लागले होते. जवळ जवळ दहाबारा 
वर्षे एकाच काळात हरिभाऊ व गुजर ब इतर कथालेखक कथार्निसिती 
करीत होते. हरिभाऊंपेक्षाही गुजरांना ' गोष्ट ' आणि ' कथा? यातील फरक 
वरवर बघितले तरी कळला होता हे स्पष्ट दिसून येते. कथालेखनासागील 
भूमिकेतील भिन्नताही या दोन कथाकारांच्या बाबतीत दिसून आलो. दोघेही 
कादंबरीकार आहेत; दोघांचे लेखन नियतकालिकातून समांतरपणे प्रकाशित 
झाले ही परिस्थिती सारखी असूनही करमणुको'त पान कोरे सुटते म्हणन 
गोष्ट लिहिणारे हरिभाऊ आणि वाचकाच्या अभिरुचीचा लंबक कुणीकडे 
झुकतो आहे याचो जाणीव ठेवणारे गुजंर यात तफावत निर्माण झाली आहे. 


बंगाली कथेला आत्मसात करून तिला मराठी बनविण्याची एक नवी 
पद्धती हाताळून गुजरांनी कथेला नावीन्य आणले. गुजरांची कथा हरिभाऊंच्या 
पान्हाळापासून स्वतःला सावरण्याचा प्रयत्न करू लागलो. 
मुक्‍ती दिली आणि घटनांना प्राधान्य देऊन मूढु विनोद कथेत 
शिवाय कथेला नाट्यात्मकता येणार नाहो हे अचूकपणे जा 
साधे सरळ संवाद कथेत येऊ लागले. सुशिक्षित, उच्चछू, स्त्रोशिक्षणाचा 
प्रभाव असलेले सुशिक्षित स्त्रीपुरुष यांचा मेळावा गुजरांच्या कथेत भेटतो. 
वामन मल्हार, नो. सी. फडके, डा. केतकर यांच्या कादंबरीत येणारी स्त्री 
ब गुजंरांच्या कथेतील स्त्रो हौ एकच आहे, सुशिक्षित स्त्रीचे प्रेमानभव 
चितारण्याचे कोल्य गुर्जरांनी दाखविले आहे. विवाहपुव प्रणयाचा विषय 
निवडून त्यांनी कथा लिहिलो; हळूहळू कादंबरोकडून लघुकथेकडे वाचकांचे लक्ष 
वेधण्याचे काम गुर्जरांची हो कथा करू लागली. दिवाकर कृष्णांच्या त्यो 
पाइवंभूमी जणू गुर्जरांनी तयार करून ठेवली. तिची बाचनीयता अधिकच 
बाढब्रिली, निभळ विनोदाच्या साहाय्याने गुजरांनी कथानकाची केलेली गंफण 


प्रकरणांना तिने 
भाणला. संवादा- 
णून हलके हलके 


| अनुक्रमणिका | विका 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे १.) आतली .. 
संगणकीकृत द्वारा ठशाळामंडळ, वाई 


मराठी कथा : एक वाटचाल ७९ 


आणि अत्यंत नाट्यमय संवाद यातून मध्यमवर्गोय, सुखवस्तू समाजाचे गृहुजीवन 
गर्जरांच्या कथेने निर्माण केले. त्यातही उतरणारा कमालोचा जिव्हाळा, 
स्त्रीविषयक उदार दृष्टिकोण आणि समानतेचा तिचा अधिकार या संदर्भात 
अत्यंत हळुवार आणि मुदुसुलायमपणे कथेची गुंफण गुर्जर करतात, त्यामुळे 
अनुभव घेण्याची व तो आझयातून अभिव्यक्त होण्याची पद्धती खास त्यांची 
स्वत:ची होती व हरिभाऊंपेक्षा वेगळे काहो निश्चित करून दाखविण्याची जिद्द 
त्यांच्या लेखनात स्पष्ट दिसते. 


गोष्टीला कथात्म बनविले ते प्रामुख्याने गुजरांनी घटनातील सामर्थ्य, 
त्या घटनांच्या साह्याने निर्माण होणारे प्रसंग व ते. प्रसंग ज्या व्यक्तींच्या 
संदर्भात घडतात त्या व्यक्‍ती यांचे मोठे संदर आणि अपरिहायं असे कथाविशव 
गुर्जरांनी गुंफले. ज्या भूमिकेतून हरिभाऊंनी स्फुटगोष्टीकडे बघितले ती 
भूमिका गुजंरांची नव्हती. गुजरांच्या पावलावर पाऊल टाकून पुढे जाणारे 
कथालेखक बघितल्यावर दिवाकर कृष्णांनी मराठी कथेला गोष्टीच्या तावडीतून 
सोडविले हे विधान पुनः एकदा तपासून बघावे लागते. 


दिवाकर कृुष्णांची लघुकथा एकदम वाचनीय आकषक, कथाप्रधान झाली 

असे नाही तर तिचे धागेदोरे हरिभाऊ-गुजरात आहेत. हरिभाऊंच्या कथेतील 
सरलत्व आणि गर्जरांच्या कथेतील मूडुविनोद दिवाकर कृष्णांच्या कथेने 
आत्मसात केला नसेल पण घटनाप्राधान्य व पुर्वकथेचा संस्कार त्यांनी सोडलेला 
नाही,  दंडकारण्यातील प्रणयिनी । काय किवा ' मृणालिनीचे लावण्य या 
कथात घटनांना असलेले प्राधान्य, त्या घटनांमधून निर्माण होणारे नाटयपुण 
प्रसंग व ज्या व्यक्तींच्या संदर्भात ते प्रसंग घडतात त्या व्यकती दिवाकर 
कुष्णांच्या आधीच्या कथेने दिलेल्या होत्या. दिवाकर कृष्णांनी भर घातली तो 
भावनांच्या आंदोलनांची ! प्रणयातील पराभूत व्यव्तींची 1 आणि अत्यंत 
भावबिवश जगाची ! शब्दांची पुनरावृत्ती ही नवी नाही. मेघदूत आणि बालकवी 
यांच्या प्रभावातून ती येते. तरीपण मानवी मनाचे विविध खेळ न्याहाळण्याचे 
सामथ्ये त्यांच्या प्रतिभेत होते. गुर्जरांच्या कथेपेक्षा दिवाकर कृष्णांची कथा 
हो अधिक बांधेसूद झाली. संवेदनांचे जग जागे करण्याचे सामर्थ्यं तिच्या 
अंगी आले. व्यवितमनांसा दिलेले महत्त्व, झावनांची तरलता व जाणिवांची 
सुक्ष्मता दिवाकर कृष्णांनी कथेला मिळवून दिलो. पाइचात्य कथेला जे तीनचार 
आले नाही ते मराठी कथेत हरिभाऊ, गुजर आणि 


शतकांमध्ये करता प र 
दिवाकर कृष्ण यांनी दोनतीन दशकात घडवून आणल. दिवाकर कृष्णांच्या 


| अनुक्रमणिका | द्धा न्य 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


८०७ नवभारत 


उदयापुर्वी त्यांना पाश्‍इवभूमीसारखे असलेल्या गुजरांच्या कथेने पुढची पायाभरणी 
केलो. जी कथा श्रवणावर काम भागवित होती तो वाचनीय करण्याचे 
कार्य गुज रांचे आहे. पाण्याचा प्रवाहू अडलेला असावा आणि तो अडसर 
काढताच पागो धो धो वाहू लागावे तसे या काळातील कथेचे जाले. 
आदायातील पाल्हाळाचा, कूत्रिमतेचा अड्सर काढण्याचे कार्य प्रामुख्याने 
गुजरांच्या कथेने केले. 

मतमुक्‍तपणे साकार होऊ पाहणाऱ्या कथेला फडके खांली तंत्राच्या 
चौकटीत बसविले. कलेपेक्षा कारागिरीला महत्व आले. सुरवात, निरगाठ आणि 
उकल वगेरे परिभाषा सराठो कथेला पचवाबी लागलो. त्रिकोण चौकोनाची 
खैरात झडलो. प्रणयाचा केफ कथेला चढला. त्यासुळे ती लोकप्रिय झाली. 
मनोरंजन करू लागली. विविधांगांनी मराठी कथा विस्तारत गेली. फडके-- 
खांडेकर यांच्या आदर्शाचे अनुकरण करीत इतर कथाकार अक्षरश: धाव 
लागले. ज्याना अनुकरण साधले ते टिकले, ज्याना साधले नाही ते सागे पडले. 

पाइचात्य कथेचा फार मोठा प्रभाव या काळात मराठी कथेवर पडला. 
पो, मोंपासा, चेकाव्ह, ओहन्री, ट्जिनेव्हु, गॉर्फा या कथालेखकाचे कथानुकरण 
व्हरण्याचा प्रयत्न विशेषत्वाने होऊ लागला. स्वभावचित्रे, उप्रक्तिचित्रे, रूपक- 
कथा, प्रेमकथा, नीतिकथा अज्ञा पद्धतीने कथा आकारास येऊ लागली. भावात- 
भव घेण्याच्या व तो साक्षात करण्याच्या पद्धतीत तोच तो पणा आला कारण 
त्यात एक साचेबंदपणा निर्माण झाला, हो कथा बहुरंगी झाली पण हा रंग 
कायमचा टिकणारा नव्हता; नवकथेने हा रंग उडवून लावला, 

माणसाच्या अस्तित्वाची त्याला होणारी जाणीव, महायुद्धाचे भयानक 
परिणाम, मूल्यर्‍्हास आणि यंत्रयुगाचा माणसाला भरडून टाकण्यामागील 
जीवनसंघर्षं यामुळे नव्याने व वास्तवाच्या कट्तेला सामोरे जाण्याचा प्रयत्न 
सर्वेच जागतिक वाडमयाने केला. भराठो कथा त्याला अपवाद नाही. साणसाची 
अस्तित्व- जाणीवच त्याला निरथंक वाटू लागली. नोतिनिरपेक्ष सोकळे 
मिळविण्यासाठी तो धडपडू लागला. ब फाईडच्या मलोगाहनाने त्याचे लक्ष 


जाकबल करून घेतले. या सब घालावरणाचा परिणाम भराठी वाढ 
राठी कथेत ».. दाख 
झाला. मराठा कथतहा हा परिणास सुस्पष्ट ज्ञाला. प्यावर 


आजची नवकथा हो तंत्र, आज्य विषय अ 
नटलेली आहे. ती लघु आणि दोर्घांच्या मिठी 
नंधन तिला राहिले नाही. अभूर्ताला मूत 


पणा 


णि शेली या दृष्टीने विविधतेने 
रून सुटलेली आहे. अविषयाचे 
करण्याचे, अचेतनाला सचेतन करण्याचे 


| अनुक्रमणिका | व न्कि र नक 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । |) र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठी कथा : एक बाटचोल टर 


सामथ्ये तिच्यात अवतरू लागले, व्यव्तिमनांच्या तळाशी जाऊन विविध मानसिक 
प्रवृत्तीच्या जाणिवांचा तळ शोधण्याचे सामथ्ये कथेच्या ठिकाणी आले आहे. 
अनुभवाच्या विविध पातळ्यावर जाऊन तो न्याहाळण्याचे सासथ्ये कथेच्या 
ठिकाणी आले आहे. कथानकाची चोकट तिला पुरेशी वाटत नाहो. भावकथेचे 
स्वरूप कधी तिला येते. ती अधिक वास्तवजीवनस्पर्शी झालो आहे. अन्तर्मुख 
झाली आहे. 

परंतु असे जरी असले तरी जुन्या कथेशी नवकथेचे काहो नाते नाहीच 
असे दिसत नाही. आजही दिवाकर कृष्ण आणि खांडेकर यांच्या कथेतील : 
घटनात्मकता अरविंद गोलले, जी. ए. कुलकर्णी यांच्या कथेत आपल्याला दिसते. 
रघुबीर सामंतांची व्यवितिचित्रे माडगूळकरांच्या माणदेशी माणसांशी नाते सांगू 
लागतात. गुर्जरांनी मराठी कथेला शिकविलेला प्रणय फडक्यांच्या कथेत परिणत 
झालेला दिसतो. कथानकाची बंधने तोडून सोडून नवकथा सिद्ध होण्याचा प्रयत्न 
करोत असली तरी कुतूहल निझिती व जिज्ञासातुप्ती ती करोतच आहे. पुनः 
एकदा लघुत्व मागे सारून हरिभाऊ कालीन दी्घत्व आज कथा स्वीकारत आहे. 
“ श्रौशिल्लक ? आणि '* चूकभूल ' या कथा एकानंतर एक वाचल्या तर काय 
जाणवते ? 


नवकयेच्या आंतरिक आणि बाह्य जडणघडणीत मानवी जीवनाची 
स्थित्यंतरे प्रगट झालीत. सवे वाझमयप्रकारात तसे झाले आहे. त्यामुळे 
तिच्यात बदल ज्ञाला. लेखकाचे व्यव्तिमत्त्वच कथेतून जाणवू लागले; व 
आदाय आणि अभिव्यवतीची एकात्मता अधिक स्पष्ट झाली. 

हरिंभाऊकालीन कथेची धडपड * शहाणे करून सोडावे सकळ जन 
हो होती. फडके खांडेकरांनी पुनःप्रत्ययाचा आनंद कथेतून दिला. आजची 
कथा भनोरंजन किंवा वाचकांना शहाणे करून सोडणे हे प्रयोजन न मानता 
ती अधिक दरह्षंबात्मक झालो आहे. तिचीही एक स्पष्ट भर्यादा आता लाणवू 
लागली आहे. हरिभाऊकालीन वाचक आणि आजचा वाचक यातील अंतर 
लक्षात घ्यावे लागते. म्हणून तिने वाचकानुरंज करणे सोडन दिले पाहिजे. 

मराठी-वाया ५थगात्म कशी आहे हे हरिभाऊंच्या कथेच्या साह्याने 
लक्षात घेतल्यावर आज विलक्षण जिव्हाळा आणि अनोपचारिकपणे वास्तव 
जीवनाचे जे चित्रण कथाकार करीत आहित, तिच्यातील पृथगात्मकताही 
लक्षणीय झाली आहे. बापुराव बागुल, शंकर पाटोल, चंद्रकांत खोत, 
द, मा. मिरासदार, व्यंकटेश माडगूळकर, आनंद यादव, रा, रं. बोराडे 


त. भा, ६ 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


टश नवभारत 


था व इतर सवे कथाकारांनी ग्रामीण जीवनाचे वास्तव चित्रण तर केलेच 
पण त्यातही बापुराव बागुलांसारख्या कथाकाराने ' मरण स्वस्त होत आहे ' 
मधून माणसाची अस्तित्ववेणा मोठ्या विदारक पद्धतीने साक्षात केली. या 
ग्रासीण कथथेतही सरळ दोन भाग पडतात. एक म्हणजे हो कथा गावाकडील 
गोष्टोसारखी असते. अतोनात कष्ट करूनही जीवनात सुखाचे दोन घासही 
मिळत नाहीत म्हणून व्यथित होणाऱ्या कामकरी जगताची वेदना प्रामुख्याने 
या कथेतून व्यवत झाली तर दुसर्‍या पद्धतीची कथा म्हणजे बापूराव बागुल 
यांची कथा ! मुंबई सारख्या महानगरात माणसामाणसात असलेली ' अर्था'ची 
व्यस्तता, 'विशिष्ट अधिकार नाकारल्यामुळे येणारी संतप्ततेची ऊर्मी व श्रीमंत 
व गरीब यात पडत जाणारी सततची खोल दरी, त्यातून येणारी विषण्णतेची 
जाग व त्याचा होणारा परिणाम याचे अत्यंत जिवंत ध जातिवंत पण तितकेच 
विदारक चित्र या कथेतून व्यवत होत आहे. या कथेतील जाणिवा जश्या अस्सल 
आहेत तज्ञीच तिची अभिव्यक्‍तीही अस्सल आहे. मराठी मातोतन ती ज*माला 
भाली आहे. भे 


* काळ तर मोठा कठीण आला ' या कथेपासून ' मरण स्वस्त होत आहे 
पर्यंतचा मराठी कथेचा धावता प्रवास बघितला को मध्यंतरी हो कथा परपुष्ट 
होत असतांना दिसत होती पण आज पुनः तिची पूथगात्म वाटचाल सुरू अस- 
ल्याचे जाणवते. 

क न ड़ 


वाचकांचा -पत्रव्यवहार -- 


तर्कतीर्थ टक्ष्मणक्याक्री जोशी 
यांसो, सप्रेस न. वि. बि. -- 


तुम्हो रुग्णालयांतून घरी वाईस आल्याचे डॉ. मराठे यांनी कळविले 
आनंद वाटला. मुद्दाम पत्र लिहीत आहे ते एवढ्यासाठी कौ जून १९७४ च्या 
नवभारतांत तुमचा ' शिवाजीची राज्य पद्धति! हा लेख आलेला वाचला. तो 
मला विचारप्रवतंक व अभ्यसनीय वाटला. सुटी प्रत नाही म्हणून तो मी एकच 
निराळा जपुन ठेवला आहे. कळावे हो विनंति. 


वाई 
दि. ८-८-७४ दत्तो बामन पोतदार 


अनुक्रमणिका | वन र वक 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 1 ध 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षषाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा नागनाथ कोत्तापल्ले 
8.0 र (र 6२ (२ कढ 4 ९ 

मढकरपूव आणि रावाकरण मडळांनतरचा 

| कविता 

सर्ढेकरांच्या कवितेपासुन मराठी कवितेत आमूलाग्र बदल झाला हो 
उघड गोष्ट आहे. तेव्हा मर्ढेकरी कविता अक्ला कोणत्या वेळिष्ट्यासह 
अवतरली ? की ज्यामुळे पुढची सगळीच कविता अंतर्बाह्य बदलली ? मर्ढेकरांचा 
विचार करताना समीक्षक नेहमीच हो कविता इंग्रजी वळणाची आहे असे 
म्हणतात. गो. वि. करंदीकर तर असे म्हणतात कौ, “ काहोसे गमतीने 
असे म्हणता येईल को, पाऱचात्य नवकवींच्या परंपरेतील एक कंदी मराठोतून 
लिहीत होता त्यांचे नाव गर्ढेकर ! ”* रा. श्री. जोग यांनी तर लिहिले आहे 
व्हौ, हा कवी इंग्लंडला जाऊन आल्यानंतरच यांची कविता बदलली.' तेव्हा 
प्रत असा आहे कौ, मर्ढेकरांची कविता खरोखरच पाइचात्य कवितेच्या 
प्रभावासे निर्माण झालेली आहे ? तसेच जागतिक नवकवितेच्या संदर्भात 
म्हणजेच पर्यायाने मढेकरी कवितेच्या संदर्थात आणखी काही कारणे नोंदवली 
जातात त्यापैकी इसरे महायुद्ध, यंत्रयुग, फ्रॉईड तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव इत्यादी. 
तेव्हा मढेकरी कवितेचा संबंध मराठी काव्यपरंयरेशी आणि मराठी विश्वाशी 
नाहीच का ? गंगाघर गाडगीळांनी हा संबंध तुकारामाझशी आहे असे मत व्यक्‍त 
केले आहे. अर्थात ते कवितेतील आक्याच्या आणि विडंबनाच्या संदर्भात. 
परंपरेच्या संदर्भात नाही. परंतु मर्ढेकरांच्या कवितेची मुळे त्यांच्या आधीच्या 
कालखंडात आहेत की नाहीत ? असा खरा प्रश्‍न आहे. ( अर्थात पाइचात्य 
कवितेचा परिणाम त्यांच्या कवितेवर नाहोच असे मात्र नाहो. ) 

(२) 

मर्ढेकरांपुर्वी लिहीत असलेले प्रमुख कवी म्हणजे कुसुमाग्रज, अनिल, 
बा. भ. बोरकर, अनंत काणेकर, ना. घ, देक्षपांडे आणि केशवकुमार हे होत. 

या सहा कवींनी मराठो काव्यपरंपरेत इुहेरी कार्य केलेले आहे. एक 
म्हणजे रविकिरण संडळाने मराठी कवितेत निर्माण केलेली कोंडी फोडण्याचे 
कार्य आणि दुसरे म्हणजे मर्ढेकरांसारखा कवी निर्माण होईल याची पाइवंभूमी 
निर्माण करणे. 

या कवींनी असे कोणते प्रयत्न केले की, ज्यामुळे हो कविता मर्ढेकरांच्या 
आधीची कविता वाटावी आणि तरीहो रविकिरणमंडळाची कोंडी फोडण्यास 


१. नवता आणि परंपरा, २. प्रदक्षिणा, २. खडक आणि पाणी, - 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


८४ नवभारत 


समर्थ ठरावी ? या कवींना काळाने तर मोठे केलेळे नाही ? असे प्रश्‍न या कवींच्या 
संदर्भात विचारता येतील. आणि या प्रश्‍नाच्या उत्तरातच मढढेकरपुर्व कविता 
मढेंकरांना जन्म देण्यास थोड्या का अंज्याने होईना कारण झालेली आहे हे सिद्ध 
होईल; आणि मर्ढेकरांचे नाते मराठी कवितेच्या परंपरेश्षी अतिदराय जवळचे आहे 
हेहो लक्षात येईल. न 

(३) 


रविकिरणमंडळाने मराठी कवितेमध्ये कोणत्या प्रकारची कोंडी निर्माण 
फरून ठेवलेली होती याची सविस्तर चर्चा करण्याथे था ठिकाणी प्रयोजन 
नाही. अनुषंगाने ही चर्चा येईलच. उपरिनिदिष्ट कदी लिहोत होते तेव्हा 
रविकिरणमंडळ भरभराटीत होते. त्यामुळे वरील सर्व कवींच्या सुरुवातीच्य़ा 
कवितेवर रविकिरण मंडळाच्या कवितेचा प्रभाव पडणे स्वाभाविक होते. 
अनिल तर १९२० पासून लिहीत होते. * फुलवात ! हा त्यांचा गीतसंग्रह 
१९२३२ सालो प्रसिद्ध झाला. उत्कटता हा बिशषेष सोडला तर ' फुलवात 
मधोल कवितांची प्रती रविकिरिण मंडळाच्या कवितेसारखीच आहे. 
छुसुमाग्रज साधारणत: १९३० पासून लिहू लागले. १९३३ साली प्रसिद्ध 
झालेला “ जीवनलह्री * हा संग्रह रविकिरण संडळाच्या प्रसावापासून बराच 
दूर होता तरी स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध करू झकण्यास असमर्थच होता. १९२७ 
पासून लिहीत असलेले बोरकर १९३० साली प्रसिद्ध झालेल्या ' प्रतिभा ' या 
संग्रहात एकदोन कविता वगळता परभूतच दिसतात. 

एकंदरीत १९३५ च्या पुढे या तीनही कवींना आपली स्वत:ची अशी 
“ नस ' सापडू लागली होती असे दिसते. ना. घ. देशपांडे यांच्या 
पु्बे कविता या प्रभावातून सुटू शकल्या ना 
नाहीत. परंतु पुढे पुढे या दोघांचीही कविता 
पुवे कवितेत तिला मानाचे स्थान प्राप्त ज्ञाले. 

केशवकुमारांच्या * झेंडूच्या फुलां'चा विचार येथे करावयाचा आहे तो 
मर्ढेकरपूवे कविता म्हणूनच, रविकिरण मंडळाच्या कवितेचे विडंबन हे तिचे 
ध्येय होते. एका अर्था ह्या कवितेने मराठी कवितेला धोक्याचा कंदील दाखविला. 


हे जरी खरे असले तरी ती नुसत्या तात्कालिक विडंबनातच गरफटली नाही 
हो गोष्ट महत्वाची. ठु 


* शीळ 
हीत. काणेकरही याला अपवाद 
संपूर्णत: बदलली आणि मर्ढेकर 


एकंदरीत या सव | कवींना स्रुवातीच्या काही कविता अथवा एखादा 
संग्रह गमवावा लागल्यानतरच वरील कवोंना तत्कालीन कवितेच्या स्वरूपाचे 
आकलन झाले आणि म्हणूनच त्यांची कविता काही वेगळे करू डाकलो 


| अनुक्रमणिका | दव 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


मर्ढेकरपूर्व कविता ८५ 


या ठिकाणी साधारणतः १९४५ पर्यंतची त्या त्या कवीची कविता 
बिचारात घेतली आहे. कारण १९४५ च्या पुढे मराठी कवितेचे अवकाश 
मर्ढेकरांनी भरून गेलेले आहे. एकंदरीत अनिलांच्या ' भग्नसूर्ती' ( १९४० ); 
“ निर्वासित चीनी मुलास, ' ( १९४३ ) आणि 'पेतेव्हा। ( १९४७ ) 
या संग्रहांचा; कुसुमाग्रजांच्या : विशाखा ( १९४२ ) या संग्रहाचा; ना. घ. 
देशपांडे यांच्या * शीळ ' आणि काणेकरांच्या * चांदरात ' मधील कवितांचा 
विचार येथे अभिप्रेत आहे. तसेच केशवकुमारांच्या “ झेंडूंच्या फुलांचा'ही येथे 
विचार करावयाचा आहे. 

सात्र बोरकरांच्या कवितेचा विचार येथे सुहामच केलेला नाहो. त्याचे 
कारण पुढे येईलच. 

(४) 


रविकरण मंडळानंतर येणाऱ्या कबीत अनिल, कुसुमाग्रज, वा. भ. बोरकर 
हे प्रमुख होत. या ठिकाणी या तिघांना झालेली जाणीव मोठी महत्वपुर्ण अली 
आहे. ही जाणीव म्हणजे आशयाभिव्यक्‍तीतील अभित्नतता. आशयाच्या स्वरूपा- 
नुसार, आवाक्यानुसार तिची अभिव्यक्ती ठरत असते. लयबद्धता ठरत असते. 
हे भात प्रामुख्याने या कवींच्या लक्षात आले आहे. आणि हे फार महत्वाचे 
आहे. रविकरण मंडळातील कवींना काही अपवादभूत कवितः वगळल्यास हे 
भान क्वचितच असायचे. यमक, अनुप्रास आणि गेयता ( ? ) आणि स्वीकृत 
अज्ली विशिष्ट सामाजिक भूमिका यांच्या चित्रणाभध्ये हे भान रविकिरण 
जंडळातील कवींना असायचे नाही. त्यातच कविता गायची म्ह॒टल्यानंतर तडजोडी 
आल्याच. ह्या तडजोडी करता करताच आडयातसारी किंवा आहायातूनच 
अभिव्यक्ती होते हे सासान्य भानही ह्या कवींना नव्हते. रविकिरण संडळातंतर 
हे भान प्रथम आले ते कुसुमाग्रज, अनिल आणि बोरकर यांना ! 

कुसुमाग्रज आणि अनिल यांनी तर कवितेतील शब्दसंघटनेविषयी विबिध 
प्रयोग केलेले आहेत. हे प्रयोग करण्याची गरज ह्या कवींना का भासावी ? किवा 
रागरागिण्यांची नावे देणारे अनिल एकाएकी मुक्‍तछंदाचा स्वीकार करतात 
सक्‍्तछंदाचा यशस्वी प्रयोग करतात याचा अथ काय ? याचा अर्थ उघड आहे, 
रविकिरण मंडळाच्या विसविज्ोत कविब्नेला ते बंदिस्त करू इच्छितात, अर्थघन 
करू इच्छितात. अनुभवाच्या आकाराप्रमाणे, गतीप्रमागे अनुभवाल्च आता एक 
गती प्राप्त होत जाते. आकृती प्राप्त होत जाते 

घा ठिकाणी या संदर्भात कुसुमाग्रजांची हिमलाट ही कविता समजावून 
घेता येईल. कुसुमाग्रजांच्या कवितेत हो हिमलाट साधोसुधी हिसलाट रहात 


| अनुक्रमणिका | स्वि | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


बि! 
द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


८६ नवभारत 


नाही. ते या हिमलाटेचे स्वरूपच बदलून टाकतात. तिला ' लाव ' बनवून 
टाकतात. कुसुमाग्रजांच्या कवितेची हो खास अज्ली बांधणी. थंडी पडल्यावर पिकाचे 
मळे जळतात; गरीब मरतात ह्या लोकिक घटना, परंतु कवी ह्या लोकिक घटना 
नुसत्या लोकिक ठेवीत नाही. त्याच्या दृष्टीला त्या लौकिक घटना लोकिक 
राहूनच एक वेगळा अर्थ सांगू लागतात. त्यातून काही वेगळा अनुभव व्यक्त होत 
असल्याचे जाणवू लागते. म्हणजे लोकिक घटनांचे लोकिकत्व अबाधित ठेवून काही 
वेगळा असा अथं सांगण्याची या कवींची खास अज्ली पद्धती. (' पृथ्वीचे प्रेमगीत! 
हो कविता या संदर्भात तपासुन बघता येईल ) मळे जळतात म्हणजे जणु 
काही या लावेला मद्य देण्यासाठीच जळतात; श्रीमंताच्या घरात तिला प्रवेश नाही 
म्हणजे जणु कनकाचा दराराच ! आणि गरोबांच्या झोपड्यांना हजारो दारे 
तिथे ती दतमुखाने पडते. तेव्हा या ठिकाणी हो कविता नेमके एक संघर्षस्थान 


टिपीत आहे हे लक्षात येते. परंतु महत्वाचा प्रश्‍न असा की हौ कविता आहाया- 
नुसारी बनते कशी ? 


* पाहुनी परंतु कुठे कुडाची खोपी 
कंगाल कांबळी टाकून गेले झोपी 
शेकडो कवाडे ! वाट जावया सोपी 
कडकडूनी पडले लाव भुकेली तेथे 
हिमलाट पहाटे पहा जगावर आली ' (विज्ञाखा) 


हो हिमलाट द्राक्षमच प्राशून आणि त्यासाठी ' मळे ? उध्वस्त करीत 
उद्दामपणे येत आहे. येताना तिचे क्रौर्य : करकरा पाखरे दाताखाली रगडी' 
असे आहे. श्रीमंतांच्या महाली तिला थारा नाही. इथपर्यंत ही हिमलाट उद्दाम 
आणि भोतिदायक साकार होत येते. वर उद्धृत केलेल्या ओळींमध्ये तिची 
भीतिप्रदता अधिकच संपृक्त होते. दारिद्रय असे कांवळोवर झोपलेले आणि 
हो “ कडकड्नी पडले ' असा हा विरोर्धानिद्‌ त्यांनी पकडला आहे. संपुर्ण 
कवितेत करकरा, थरारा, कडकडुनी, या नादयूक्त शब्दांनी भयानकता साकारते 
पहाटेच्या संदर्भामुळे ह्या रोदररूपाची झळाळो अधिकच वाढते; आणि म्हणूनच 
ही कविता अतिशय गोळिबंद होऊन प्रत्ययकारी होते. अतिदाथ बंदिस्त होऊन 
येणारा हा अनुभव आपल्या मनात अनेक अ्थवल्ये निर्माण करतो. या ठिकाणी 
एका आक्षेपाचा विचार केला पाहिजे आणि तो म्हणजे असा को कुसुमाग्रजांची 
कविता रूपक कविता आहे का ? रूपक कवितेसंबंधीचे लापल्याकडे ले गरसमज 
आहेत त्याअर्थीच वरील विधान कुसुमाग्रजांच्या कवितेच्या संदर्भात येते. ते 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हक 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


मर्ढेकरपूर्व कविता दड 


असे की, रूपक कवितेत नेहमी एक ' किल्ली ' असते आणि हो ' किल्ली ' एकदा 
सापडली की कविता संपली. निकृष्ट दर्जाच्या रूपक कवितेत असे होतही असेल, 
नाही असे नाहो; परंतु श्रेष्ठ प्रतीच्या प्रंतिभावंतांच्या कडून निर्मिलेली रूपके इतको 
अल्पजीवी आणि ' किल्ली! झटकत हातात देणारी असतात का? कुसुमाग्रजांची 
एखादी रूढार्थाने रपक कविता वाटावी अक्ञी एखादी कविता घेऊ. उदा० 
“ अहिनकूल. ' या ठिकोणी कविता वाचल्याबरोबर मदमस्त अक्षी सत्ताधीज्ञ 
हकती आणि नकूल म्हणजे दलित शक्‍ती अश्ली किल्ली आपल्या हातात आल्या- 
सारखे वाटते, परंतु कविता संपते का? असा खरा प्रश्‍न आहे. आणि संपत 
असेल तर सापाचे येणारे रूपदर्ी चित्रमयी वर्णन कुठे ठेवावयाचे- किवा 
नक्ुलाचे येणारे वर्णच कुठे ठेवावयाचे ? कुसुमाग्रज या ठिकाणी सापा- 
साठी आणि नकुलासाठी काही ' उपमा ' योजितात. ते काहो होस म्हणून 
किवा कल्पनाविलास म्हणून नव्हे तर सापाच्या खरू्पप्रत्यवासाठी. ज्वालासुखीची 
अचानक जाग, खड्गाचे पाते, प्रमदेचे वस्त्र, अग्नीचा ओहळ, थंमाचो कट्यार, 
.कालीचे कंकण, मल्हारातील ताण, दर्याचे गांभीर्य, ह्या सर्व उपमा काहो 
कल्पना प्रचुरतेसाठी येत नाहीत तर सापाचे भयकारी ख्प प्रत्ययकारो करण्या- 
साठी येतात. त्याचे रूपमनोहारित्व आणि त्याची चंचलता, डोल, त्याची 
मादकता, गांभीर्य ह्या सर्वासाठी येतात. म्हणून ह्या उपसा प्रयोजनशून्य किवा 
कल्पनाविलास प्रयोजनी नाहोत हे लक्षात येते. नकुलासाठीही अश्ञाच उपमा 
येतात. शेवटी त्यांच्या युद्धाची भौषणता कवी मोठ्या समर्थपणे म्हणजे युद्धा- 
तील आवेगासह, गतीसह टिपतो. आणि हे युद्ध किती भौतीदायक होते याची 


प्रतीती रसिकांना येते- 
८: र॒णकाय भयानक- लोळे आग जळात 

आादळती, वळती, आवळतो क्तोधात 

जणु जिंकायासी गगनाचे स्वामित्व 

भाषाढ धनाजी झुंजे वादळबात, 
एरयृक्‍त कविता रूपकसदृश्य वाटते म्हणून ती आपल्या 
असे सात्र नाही. ती अधिकाधिक प्रत्ययकारी होण्याचा 
प्रतीक कविता म्हणावे असे प्रा. निकुंब म्हणतात.' 
निदेंशित करण्यापुरतीच मर्यादित असते. तेव्हा ह्या 


तेव्हा हौ अलंक 
हातात किल्ली देते 
प्रयत्न करते. म्हणून तिला 
परंतु प्रतीक कविता काहो 

१६ र्प्क कविता ' , गो. मा. पवार (मराठवाडा दि. अं, १९२२) 


२. “पारख: प्रा. क. ब. निकुंब. 


| अनुक्रमणिका | द व्क 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ट्ट नदुभारत 


कवितेला रूपक कविता किंवा प्रतीक कविता म्हणावयाचे असलेख पतर तिच्या 
सामर्थ्याकडे बुलक्ष्यष होता कामा नये एवढे मात्र खरे! 
एकंदरीत कवितेची बांधणी अतिदाय बंदिस्त अशी आणि आदायानुसारी 
होत गेलेली आहे. अनिलांच्या संदर्भातही आपणात हेच म्हणता येईल. अनिलांनी 
सुक्‍तछंदाचा पुरस्कार आणि वापर केला तो हेतुपुरस्तर मर्ढेकरोततर, नवकविता 
हो नुक्‍तछंदाचा मुक्तहस्ते वापर करते असेही आपल्या लक्षात येते. रागरागिण्यांची 
नांवे देणारे अनिल एकाएकी सुक्‍तछंदाचा अवलंब का करतात ? कारण उघड 
आहे. आज्ञयातुसारी अभिव्यक्ती किवा आहशयानुसारी आंतरघार आणि बहिर्घाट 
आोधण्यासाठी हे उघड आहे. आणि म्हणूनच मुवतछंदाचा अवलंब त्यांनी केलेला 
दिसतो. आदाय आणि अभिव्यव्ती यांच्या अभिन्ञतेतून निर्माण होजारा घाट 
त्यांना हुवा. आहे. त्यासाठी सुक्‍तछंद!त नसलेली परंतु अतिशय प्रत्ययकारी 
अशी त्यांची फ़विता बघू. ' पावसाळा :- 
“ बाई या पावसानं 
लावली झीमझीस 
भिजली हो माळरानं 
उदासलं मन 
बाई या पावसानं ” 
त्यात कवितेतील- “* थबथबलेली पानं 
ठिबकती वरतून 
पाछरांचे भिजवून 
टाफिले पंख छात 
बाई था पावसानं 7 
- या मोळी बघितल्यानंतर प्रथम जर कोणती गो 
को झिमझिमणाऱ्या पावसाला असलेलो नेस! 
अतिशय संथपणे एक एक थेंब आकताद्यातून ओघळावा अज्ली ह्या कवितेची लय 
आहे. ' बाई या पावसानं, लावली ज्ीभज्ञीम? था ओळी आपण अतिशय 
संथपणे न्हणत जातो. एक एक शब्ब उच्चारीत, पेलोत. दुसऱ्या कडव्यातही 
तेच दिसेल. पानं वस्तुतः थबथबलेली गच्च आहेत. ल्य मात्र या गच्चतेला 
पेलून धरणारी परंतु संथच- पाखरांचे पंख भिजले त्यातून पुन्हा गच्चता ! 
परंतु * छान ' हा झब्द पाखरांचे गोजिरवाणे रूप साकारतो. या सर्वबासधून 
पावसाची झिपझिमणारी लय - ने्सागिक अक्षी -- पकडली आहे. असाच 
प्रकार त्यांच्या इतरही मात्राबद्ध कवितेत दिसेल. * ज्ञाला बाहेर अंधार? था 


| अनुक्रमणिका | स विकी हो र 
> मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ह. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


रट लक्षात येत असेल तरती ही 
गक ल्य या कवीने पकडली आहे. 


मर्ढकरपूर्व कविता ८९ 


कवितेत अंधाराच्या येण्याची संथता- होच लघ होऊन येते. तर ' फुल- 
चिमणी ' ह्या कवितेत अंग कोमल असे रूप उभे राहते. ह्याच मात्रावृत्तात 
लिहिलेली ' गरीब आणि पावसाळा ! हो कविता मात्र एक धीर गंभोर आशय 
आपल्यापुढे ठेवते. धीर गंभौर ल्यीत. | 

वस्तुतः कलाकृती म्हटल्यावर आशयाभिव्यवतीची अभिन्नता हो प्राथमिक 
गृहीत गोष्ट असते परंतु तिचा विचार करण्याचे एकमेव कारण म्हणजे 
रविकिरणमंडळाची कविता होय हे लक्षात ठेवणे आवश्यक. 


आहायानुसारी अभिव्यक्ती करण्याची धडपड करणारा हा कवी एकाएकी 
मुक्तछंद का लिहितो ? याचे उत्तर जसे आशायाभिव्यक्‍तीच्या अभिन्नतेत देता 
घेते त्याच प्रमाणे त्यांच्या बदलत्या भाववृत्तीतही आहे. अनिल पुढे पुढे गंभौर 
चितनज्लील वृत्तीचे होत गेले ह्या चिंतनाचा आवेग आणि झपाटा अंतमुखतेतून 
उफाळून आलेला होता. तेव्हा त्यांच्या ह्या अंतर्सुख आवेगपूर्ण चितनज्षीलतेला 
वृत्तरचना अपुरी पडेल असे त्यांना वाटले असावे. चिंतन जेव्हा काव्यरूप 
होते तेव्हा चिंतनाचे मूळरूप त्याच्या भवेगासह आणि सच्चेपणासह अवतरावा 
लागतो. आणि म्हणूनच त्यांनी मुदतछंद अवलंबिला असावा. * निर्वासित 
चिनी मुलात ', * भग्नंसूती ', ' प्रे आणि मरण , पेतेव्हा , ' घडको', ह्या 
सर्व कविता दीर्घ स्वरुपाच्या आहेत. कवितेची ही दीघंता हेस म्हणून किवा 
ताणन धरलेली नाही. था ठिकाणी प्रश्‍न असा निर्माण होतो कौ, हे चिंतन 
काव्यात्म कसे होते. आणि हे दोघेत्व कसे टिकते ? यासाठी आपण त्यांची 
सुप्रसिद्ध कविता ' निर्वासित चिनी मुलास ? ही घेऊ : 
कवितेची सुरवात - क्व अजुनही नच हलती साझ्या 


दृष्टी समोरून 

कावरे बावरे भेदरलेले 

तुजे ते डोळे ... 

बेफाम नेगे हुंदके देत ” अश्ली होते. आणि त्या मुलाचे 
असहाय रूप उभ करण्यासाठी ते ' पराकाष्ठेची असाहचता मूतिमंत तू 
चिभण्याबाळा ' अते लिहितात. अज्ञा कषण द्शनावरून रसिक पुढे सरकतो 
त सरकतो तोच ' धाव घेणार त त्यांच्याकडे ?? असा प्रश्‍न येतो. या प्रश्‍नाची 
तिरथंकता त्या बाळाच्या संदर्भात रसिकाच्या शात अधिकच येते. परंतु 
पुढे कविता काही नात्यांचाच दोध घेऊ । लागते. आणि मात गी अतुल. 
वृत्तीचे चितनपर्व सुरू होते. या. अंतर्मुख चितनातच धरतीचे येणारे उद्‌वेग- 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे। _ " अधू 8. 
संगणकीकृत द्वारा प्राक्पाठशाळामंडळ, वाई 


९० नवभारत 


जनक चित्र आणि राणीची स्यालीखुश्यालो, सनिकांची करता आणि असाहाय्य 
जनता अक्का परस्पर विरोधी ताणांनी हो कविता अधिकच नाठट्यात्म बनत 
जाते. कारण्याचा प्रत्यय येतो. एका प्रकारे नाट्यास ताण निर्माण करणाऱ्या 
चितनशीलतेचे पर्यवसान कारुण्याच्या कलात्मकतेत होते. ' प्रेम आणि मरण? 
या कवितेतहो दोघविगी असा चिंतनाचा प्रचंड आवेग आणि आवाका आहे. 
म्हणून हो कविता प्रत्ययकारी होत जाते. 


आशय आणि अभिव्यक्ती यांचे अभिन्नत्व असावे ही जाणीव जन्ली ह्या 
दोन कवींना झाली आहे त्याचप्रमाणे या दोघांमध्ये काही एक वृत्तिसाम्यठी 
आहे. अर्थात हे वृत्तिसास्य सामाजिक जाणिवांच्या संदर्भातले. रविकिरण 
मंडळातील कवितेच्या पाइवंभूमीवर हो समज, जाणीव फारच महत्वाची 
ठरते. रविकिरण मंडळाची कविता सामाजिकतेचा ब्रा घेऊन आलेली 
कोटुंबिक कविताच होती. या दोन कवींनी तिला खऱ्या अर्थाने सामाजिक 
जाणिवाभिपुख केले. ( अर्थात रविकिरण संडळातौलच प्रमुख कवी माधव 
ज्युल्यिन यांनोही असा थोडाबहुत प्रयत्ल केलेला आहे ) या दोन्हो 
कवींनी आपल्या पुर्व कवितेविषयी ' कंटाळा ! व्यक्‍त केलेला आहे.' तेव्हा 
या सामाजिक जाणिवांचे स्वरूप काय आहे ? तेव्हा हे दोन्हो कवी स्थर 
अर्थाने साम्यवादी विचारसरणीचा स्वीकार करणारे आहेत; 
साम्यवाद उपरा किवा वरून लादलेला किवा त्या काळात अनेक कलावंतांनी 
विचारवंतांनी स्वीकारलेला होता म्हणून स्वीकारलेला नाही. एका प्रकारे 
हो त्या दोघांची जीवनदृष्टीच आहे. अनुसवाचे आकलूनच सुळो ह्या दष्टीतन 
झालेले आहे. म्हणूनच अनंत काणेकर जसे दोवटी झेवटी साम्यवादाच्या आहारी 
जाऊन कविताच हरवून बसले असा प्रकार सात्र येथे नाहो. हा साम्यवाद 
त्यांच्या अनुभवाकलनाच्या दृष्टीचा भाग बनतो. 


आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे फार सोठ्या काळानंतर मराठो कवि 
केशवसुतानंतर- सामाजिक जाणिवा समर्थपणे व्यक्‍त करू लागलेलो आहे. 
तत्कालीन असा कलावाद, जीवनवाद यांच्या भरीस न पडता या कवींनी 
सामाजिक जाणिवा सोठ्या समर्थपणे व्यक्‍त केल्या. वस्तुत: कुसुमाग्रज अनि 


ब गंड लांना 
लात्मक ला? वे टं र; 
एका ' कलात्मक समस्येला ' तोंड द्यावे लागले.' तत्कालीन सामाजिक णि 


१ बंड? ही अनिलांची आणि ' समिधाच सख्या या! हो कुसुमाग्रजांची 
कविता वाचावी, 
२ रसयात्रा : ( कुलुमाप्रजांच्याच संदर्भात ) : ज्ञंकर वि. वैद्य. 


थल 


परंतु हा 


ता 


| अनुक्रमणिका | 
ग्र मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


मर्ढेकरपूर्व कविता ९ 


राजकीय आंदोलनांच्या पारइ्वभूमीवर त्यांची कविता स्फूतिगीते ठरण्याची 
हावयता नव्हतीच असेही नाही; आणि त्यानंतरही ती स्फूतिगीते झालोच । 
असती तर ती कधोच संपली असती, परंतु तसे होत नाहो. विशेषत: 
कुसुमाग्रजांनी लौकिकाचे लोकिकत्व कायम ठेवून कविता अलौकिक केली. 
“गर्जा जयजयकार ' ही कविता १९४२ च्या लढ्यातील स्फूतिनीत होते. 
परंतु आज ४२ चा लढा नसला तरो निघड्या सनाचे क्रांतिगीत म्हणून 
प्रत्ययकारी होते ते त्यांच्या बंदिस्त अशा शब्दसंघटनेमुळे आणि आरोह 
अवरोही ल्यंपद्धतीमुळे. आज चीनविषग्रीचा आकसभाव असूनही ' चिनी 
मुलास ' हौ कविता आपणांस आवडू शकते, कारण कविता शेवटी मानवी 
संघषंप्रवृ्तीचे चितनस्वरूप आहे. एकंदरीत था कवींनी सामाजिक जाणिवा 
अभिव्यवत केल्या. कोटंबिकतेपासून निधून मराठी कविता खऱ्या अर्थाने 
सापाजिक जाणीव सन्मुख झाली. अर्थात वर सांगितल्याप्रभाणे या दोघांच्याही 
सामाजिक जाणिवा साम्ण्वादी दृष्टीतूनच व्यक्‍त होतात. संघर्षात्मक म्हणजे 
वर्गसंघर्षात्मक जाणिवा व्यक्त करताना हे दोन्ही कवी आज्ञावादी आहेत. 
अर्थात साम्यवादी दृष्टी असणे आणि आक्याबादी असणे हे वैशिष्ट्य असले 
तरी सला महत्त्वाची वाटणारी गोष्ट म्हृणजे, केशवसुतानंतरच्या एका 
मोठ्या कालखंडानंतर मराठी कवितेत सामाजिक जाणिवा प्रथमच एवढ्या 
समर्थपणे व्यक्‍त होत होत्या, ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. कारण मर्ढेकरांच्या 
जाणिवा अश्लाच समाज चितनाभिमुख असल्याचे आपल्या लक्षात येते. ( ती 
कविता आद्यावादी आहे कौ नाही हा प्रश्‍न वेगळा ) त वल 
एव्हंदरीत कुसुमाग्रज, अनिल थांनी सराठी कवितेला कोटुंबिकतेच्या 
बंधनातन मक्त करून समार्जचितनाभिमुख केले. अनिलांनी तर भराठी 
कवितेला खपच काही दिले अंतर्‌मुख तचितनज्लीलता आणि चिन्तनज्नीलतेचा 
आवेग तोलन धरणारा मुक्तछंद ह्या दोन गोष्टी अनिलांनी दिल्या. कधी कधी 
हौ चिन्तनशीलता ' धडकी ' सारख्या कवितेत उपहासगभ पद्धतीने साकार होते. 
पुढे सडेकरांच्या कवितेतून सामाजिक जाणिवा कॉघिकी ी कह व्यक्त 
झालेल्या आहेत. तेव्हा मढेकरपूर्व सापाजिक जाणिवांनी युवत असलेली कविता 
मढेकरांची पादर्वभमो ठरते. आणि म्हणूनच बा. भ्‌ बोरकरांची कविता 
रविकिरण मंडळाच्या कवितेने निर्माण करून ठेवलेली कोंडी फोडण्यास हातभार 
लावणारी असली तरी या लेखाच्या मर्यादेमध्ये त्यांचा उल्लस करणे केवळ 
अरावय आहे. कारण त्यांनी प्रामुख्यान निसर्गजाणिवा व्यक्‍त केल्या आहेत; 


आणि म्हणूनच त्यांच्या कवितेचा विचार या लखात केला नाही. 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


९२ नवभारत 
(५) 

मढेकरांच्या कवितेचा विचार करताना ती जीवनासंबंधी तुच्छता'भाव 
ठेवते को नाही, मर्ढेकर आस्तिक आहेत को नास्तिक आहेत, अज्ञा प्रश्‍नांची 
चर्चा होगे आवश्यकच आहे; परंतु येथे सला एकच महत्वाची गोष्ट ' सांगाव- 
याची आहे आणि तो म्हृणजे मढेकर आस्त्तिक असोत को नसोत पण त्यांनी 
कवितेच्या ल्पर्शकक्षा वाढविल्या हा भाग माझ्या दष्टीने सर्वात महत्वाचा 
विविध पातळ्यांवरून त्यांची कविता स्पशक्षम होते. अर्थात हो कोड केलच 
त्यांच्या कवितेत अवतरते त्याचे प्रसुख, कारण म्हणजे र अनभवाचे 
आकलन करतात तेच मुळी संवेदनांच्या नेत्रांनी. म्हणजे हो कविता अधिकाधिक 
संवेदनक्षम होत गेलेली आहे. आणि म्हणूनच तिच्या स्पज्ञशवती वाढलेल्या 
आहेत. त्यांची जीवनाकडे बघण्याची दृष्टी तुच्छतावादी बनलो, जीवनात 
विसंगतीचे त्यांनी गांभीर्यपुण विडंबन केले, ते चितनाच्या पातळोबर नेले आतन 
भाग शहीत आहेच. परंतु मर्ढेकर हे करीत असताना त्यांच्या ोतधातनी 
पाइचात्य कविता असेल अगर त्यांची मुळचोच दृष्टी त्ी असेल ( सढेंकरांर 
पहिल्या कवितासंग्रहात हो उदासीनता थोडीशी येऊन जाते उदा ० ्ऱ 
क. १५ इत्यादी. ). काहीही असो. त्यांच्या कवितेत अवतरलेली टो र. 
आणि संवेदनक्षमतेची तोब्रता ही प्रथमच त्यांच्या कवितेत एवढ्या सोठ 
प्रमाणात अवतरते. परंतु अक्ला प्रकारची कविता सहेकरपर्द काळात लि? क 
गेली नव्हती का मुळी ? र ह 


र याचे उत्तर सात्र नकारार्थो यावे लागते. मढेकर पर्व कवितेत अज्ञा प्रका 
प्रयाग अनंत काणेकर आणि ना. घ. देशपांडे यांनी केलेला आहे असे वेळ 
लक्षात येईल, अर्थात त्याना किती यक मिळाले हा भाग निराळा. या 
ना. घ, देशवांडे आणि अनंत काणेकर यांचा कुठे अर्थाअर्थी सं ू ध्‌ 
असे वाटत नाही. कारण ह्या दोन्ही कवोंची प्रती मडेकरापेक्षा 


या ठिकाणी काणेकरांच्या ' चांदरात आणि ना. घ. देझपांडे २ 

7 प ब ,» घे, दे३ च्य 
“ झोळ ' या संग्रहातील काहो कवितांचा विचार अभिप्रेत आरे शस माच्या 
रविकिरण मंडळाच्या संस्कारातन सुटलेले नाहीत ह. हे दोन 


कविता अक्षी संस्कारांनी संपन्न आहे. उद 
* उदा. चटका, भावबंधन 
' बाजू उलट्लो, 


असताना काहो विडंबन 


गीतेही आढळतात. तसेच साम्यवादामध्ये 
य ' हुरवन गेलेल्या 
ळे ही काही कविता 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राच विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


मर्ढेकरपूर्व कविता ९३ 


आहेत. उदा. ' कवणे, ! * दोन देशभक्त, ' * लालबावट्याचे गाणे ' इत्यादी. 
तेव्हा-ह्या सर्व आणि रविकिरण संडळाच्या प्रभावाखालील सर्व कविता वगळन 
ज्या कविता उरतात त्या कवितांचा येथे विचार अभिप्रेत आहे. कारण ह्याच 
कवितांमध्ये काणेकरांना “ स्व * सापडला आहे. 

काणेकरांच्या कवितेचे वैशिष्ट्य म्ह्णजे त्यांनी तिला इं द्रियसंवेच पातळीवर 
आणली. आणि ह्या इंब्रियतंवेदतेमुळेच त्यांची कविता अतिशय प्रत्ययकारी 
झाली आहे. ना. घ. देशपांडे ( यांचा उल्लेख गीत कवितेच्या संदर्भात येत 
असला तरी- ) यांनीही कविता इंद्रियसंवेद्च बनविली. आणि म्हणूनच या दोन 
फ़वोंच्या कवितेने मर्ढेकरांच्या कवितेत असलेल्या इंद्रियसंवेद्तेला पाइवंभूमी 
निर्साण करून दिली. ना. घ. देज्ञपाडे यांची कविता प्रेमधुंद अशी कविता आहे. 
आणि तरीही देहलालसा आणि देहवर्जनातच गढून जात नाही. तर ती प्रामुख्याने 
प्रेमाच्या रूपाचें आकलन करण्याचा प्रयत्त करते. अशा आकलनाला प्रत्ययक्षमता 
त्यांच्या कवितेत प्राप्त होते ती इंद्रियसंवेद्यतंच्या पातळीवर. देशपांडे प्रमाणेच 
काणेकरांनीही प्रेमाच्या रूपाचे आकलन केले आहे ( अर्थात ह्मा दोघांजवळही 
प्रेमाच्या रूपाच्या आकलनात सच्चेपणा आणि ' प्रेमा जवळ जाण्याची धडपड 
आहे. जी रविकिरण.मंडळात ववचितच सापडते. ) ते इंद्रियसंवेच्तेच्या पातळो- 
वरच. ह्या इंद्रियसंवेचतमुळेच या दोघांची कविता तत्कालीन कवितेपेक्षा वेगळी 
आहे याची जाणीव तेव्हाच्या रसिकानाही झाली .होती. 

अनुभवाचे ग्रहणच जेव्हा संवेदन पातळीवरून होते तेव्हा त्या अनुभवाच्या 
प्रतीतिकक्षा विस्तारत जातात; आणि रसिकांच्या मनात आशयाची विविध 
वलये निर्माण होतात. (यांच्या बाबतीत आडयाभिव्यक्‍तीची एकख्पता गृहीत 
धरूनच है विवेचन केले आहे. ) काणेकर देशपांडे यांच्या कवितेत येणारा निसर्ग 
हा काही बोरकरांसारखा * निसर्गांकलना'साठी येत नाही. म्हणून काणेकर 
देवापांडे यांच्या कवितेतील निसर्ग प्रतिमा एकंदर आशयाच्याच संदर्भात येतात. 
अर्थात ह्या निसर्गप्रतिसा इंद्रियसंवेद्च आहेत हे सांगायला नको. कधी कधी 
हे दोन्ही कवी लोकगीतांच्या लघीचा आश्रय घेतात. येथे महत्व आहे ते आहय 
संक्रांत करण्याला. रविकिरण मंडळानंतरची कविता म्हणन ही अधीकच नजरेत 
भरते; परंतु मर्ढेकरपुर्व कविता म्हणून ती झोलाचो आहे. 


£ चल ग सजणे रानामध्ये 


चापयाचं फुल तुझ्या कानाभध्ये ' * रानगीत ' - काणेकर 


| अनुक्रमणिका | वनवा र | नक 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


“ फार नको वाकू 
जरी उंच बांधा 
फार नको झाकू 
तुझा गोर खांदा! - ' फार नको वाकू - ना. घ. देशपांडे 


या दोन्ही कवींनी वरोल कवितांमध्ये लोकगीतांची लय अवलंबिली 
आहे, अर्थात हे अनुकरण नाही तर संपूण कवितेचा बाजच लोकगीताचा 
आहे. काणेकरांच्या कवितेमध्ये ' चाफ्याच्या फुलाच्या ' उल्लेखाने तिच्या 
सोंदर्याची नाजुक्तता आपल्यापर्यंत संक्रांत होते. हो नाजुकता नसती देहिक 
नाहो तर त्या मागची कोसल प्रेससावना (जी रविकिरण मंडळाच्या कवि- 
तेत क्वचितच येते ) होलुद्धा ' चापयाचे फूल ह्या प्रतिमेसळे आपल्यास 
कळते. आणि सर्वांमधून मनात विविध अथंवल्ये निर्माण होतात. ना. घ. 


देशपांडे यांच्या संदर्भातही हेच म्हणता येईल. साध्या क्रियांच्या वर्णनातन 
तिची कोवळीक आपल्या प्रत्ययाला येते. दि 


या दोन्ही कवितेतील देहसोकुमार्य आणि प्रेमाची नाजूक छटा आपल्या- 
पर्यंत येते ती इंद्रियसंवेद्य अया शब्दसंघटनेसुळे आणि हो इंद्रियसंवेद्यता पेल 
शकणाऱ्या लयोमुळे. न 


संवेदनांच्या संदर्भात विचार करीत असताना ह्या दोघांनीही संवेदनांचे 
व्यासिधर असे स्वरूप अनुभवसाकृतीसाठी अवलंबलेले आहे. आणि त्यामळे 
आशयघनता वाढत जाते. उदा. - ऱ् 


* हुंकारला पारवा 
तेजाळला काजवा 


हाळून गेला जरा काळोख चोहुकडे ? ( ना. घ. देशपांडे ) 
* पुर्ण पिवळा हळूहळू असे झाडावरी ठेपला 


झाडे सर्सरनाद करिती- एकांतही वाढला ? ( काणेकर ) 
* शेवटी मंदाबलेल्या वादळी वाऱ्याप्रमाणे 
राहणे झाले दिवाणे गीत गाणे कोठले ग! ( देशपांडे ) 


* टप टप टप टव वाजत होता पाऊस पानावरी 
दाटली काळीकुट्ट शबरी ' - काणेकर 

* चिंब झालो भोवताली पावसाने रानोबने 
वर्षती येथे सखीची पाबसाळी लोचने ' - देवापांडे 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ममाठशाळामंडळ, वाई 


मर्ढेकरपूर्व कविता ९५ 


अज्ञा प्रकारच्या किती तरी ओळी उद्धृत करता येतील. ह्या कविता 
अतिशय उत्कट होत जातात. या उत्कटतेसागे असलेले एकमेव कारण म्हणजे 
इंद्रियसंवेदनात्मक अक्ली शब्दसंघटना. आणि या संघटणेचा अपरिहार्य परिपाक 
म्हणून अवतरलेली अर्थक्क्षा विस्तारत जाण्याची क्षमता. ' पारवा ', ' काजवा! 
: सर्सरलाद , ' मंदावलेला वारा ' ' दिवाणे गीत गाणे ?, ' पावसाळी लोचने ', 
: काळिकुट्ट शर्वरी ' या सगळया ज्ञब्दांमधून उत्कटता जशी अवतरते त्याप्रमाणेच 
दुक्‌संवेदना, नादसंवेदना, श्रुतिसंवेदना, अक्षा प्रकारे संघटित होतीत को कविता 
प्रत्ययक्षम होत जाते. | 

बर जे शब्द अवतरण चिन्हात दिले आहेत त्या सर्व प्रतिमा आहेत. 
आणि मर्ढेकरांच्या कवितेच्या बिचार करताना सो वर असे म्हट्ले आहे की हो 
कविता विविध पातळ्यांवरून स्पर्शक्षम होते आणि त्याचे प्रमुख कारण इंद्रिय- 
संवेद्यता आहे. आता या ठिकाणी आणखी एक गोष्ट सांगितली पाहिजे आणि 
ती म्हणजे मढेंकरांच्या कवितेची बांधणी आहे प्रतिमांची. जी मराठी कवितेत 
प्रामख्याने प्रथमच अवतरत होती. अर्थात ह्या प्रतिमा संवेदनांगाचाच एक 
आविष्कार असतो. म्हणूनच त्यांची कविता अधिकाधिक प्रत्ययक्षम होते. 


प्रतिमासंघटनेचा प्रथम प्रयत्न अनंत काणेकर आणि ना. घ, देशपांडे 
यांनी केला आहे ही गोष्ट वर उधृत केलेल्या प्रतिमांवरून स्पष्ट होते. मढेकरांनी 
प्रतिमांसधूनच बोलण्याचा प्रयत्न केला. याही बाबतीत काणेकर- देशपांडे 
हे सर्ढेकरपुर्व कवी म्हणून महत्वाचे ठरतात. ( मला याची कल्पना आहे को 
प्राचीन मराठी अभंगांमध्येही प्रतिमावेपुल्य आहे. आणि चांगली कविता प्रति- 
मांच्या सुसंघटनेमुळेच निर्माण होते. किवा प्रतिमा हाच कवितेचा धरम होय. तरी 
परंतु ह्या गोष्टीला मढढेकरांपासूनच महत्वाचे स्थान मिळाले हे महत्वाचे. 
म्हणून नोंदविले. ) 

(६) 

केशवकुमारांची “ झेंडूची फुले ' वाचताना जाणवणारी प्रमुख अज्ली 
गोष्ट म्हणजे हो कविता रविकिरणमंडळातील कवितेच्या खास अज्ञा काही 
फॅशन्सचे विडंबन करणारी कविता आहे. रविकिरण संडळातील कवींची खास 
अज्नी लिहिण्याची* पद्धती आणि खास असे काव्यविषय होते. यांचे ते विडंबन 
आहे. परंतु हे विडंबन जर त्या त्या कवितेपुरते असते तर कदाचित आज 
घाचवलेही नसते. परंतु त्यामध्ये एक प्रकारचे वृत्तिविडंबनही आहे. ' पाहुणे !, 


3 
| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


श्री 
ण ७ 

राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ह. 3. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषाठशाळामंडळ, वाई 


९६ नवभारत 


“ आम्ही कोण » * मोहरममधील मर्दुमकी ?, ' रस्त्यावर पडलेले बिडीचे 
थोटूक ', ' सखे बोल बोल ' अज्ञा कितीतरी कविता काही विशिष्ट कधितांचे 
विडंबन करताकरताच वृत्तिविडंबन होतात. परंतु केश्वकुमारांचे ध्येय हे 
तत्कालीन अशा काव्याचे विडंबन करून दोष दिग्दर्शन करणे एवढेच होते. 
असे जरी असले तरी त्यांच्याही नकळत हे विडंबन वृत्तिविडंबन ज्ञाले आणि 
मराठी कवितेत महत्त्वाचे कार्य करते झाले. मराठी कवितेला केशवकुमारांनी 
धोक्याचा कंदील दाखवून मर्ढेकरांपर्यंतची वाट सुकर केली; असे जरी असले 
तरी त्यांचे वृत्तिविडंबन कधीच चितताच्या पातळीवर जात नाहो. आणि 
म्हणूनच त्या ठिकाणी ' प्रचंड ? हास्य निर्माण करण्यापेक्षा काही घेगळें साघले 
जात नाही. होच विडंबनाची वाट मढेकरांपर्यंत गेली का? आणि मढेकरां- 
जबळ जाऊन तिला उपहास, उपरोध, आणि जीवन विप्तंगतीबरील चितनाचे 


गांभोर्यपुर्ण विडंबनरूप मिळाले का? की माझे हे मत सहेंकरांवर अन्याय 
करणारे आहे ? 


"-५२-%२-२०५२८०5३०% १०२० य 
शोक : इतिहास आणि गहान, 
् 


- लेखक - 
ळू किं. ६ रु. ळर 
त मिळण्याचे ठिकाण - र 
-(&); (ब; 


"2८५७२ 


प्रा, सदाशिव आठवले 


(बे 


चिटणीस , प्राज्ञेपाठझाळा संडळ, वाई, ी 


शर [ जि. सातारा ] ळ 


2८५ 9८ ५८२८५९२ /८९-८२५५८२६ ५५८२-०२-५२ 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


१ ना १ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ७ 6 र 
या संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


